मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्रार 
संगणकीकृत 


ऱ्त्ट 


महाराष्ट शासन 
मराठी भाषा विभाग 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास राज्य मराठी विकास सस्था स्वातंग्वाजा > महोत्सव 
नोंदणी क्र. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


थोबीतलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥०५://॥॥४५.॥81811011.0४.1॥ इ-पत्ता ॥॥७४5_॥॥॥10831(8४०॥100.,00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पाळन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतीळ तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतीळ. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्दशा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपेकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


वषे ३६ / अंक बारावा 


सप्टेंब 
सप्टेंबर १९८३. 


क 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राक्पाठशाळामंडळ, वाई 


महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ पुरस्कृत 
व प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, वाई संचालित मासिक 


नवभारत 


वर्षे ३६ ॥ अंक १२ । सप्टेंबर १९८२३ 
किंमत ४ रुपये । वार्षिक वगणी ३० रुपये 


य. हावावाशावाया]य]य]]॒ावा]ामययायवशशाााााशाशााााशी 


अध्यक्ष घ विश्वस्त 
तकंतीथे लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


संपादक 
मे. पं. रेगे 


संपादकीय पत्रव्यवहार ! 

वे. प. रेंग, 

संपादक, ' नवभारत ' मासिक, 
द्वारा : प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, 
वाई-४१२ ८०३ (जि. सातारा) 


ह हजययव॒व॒ययावयााा 


व्यवस्थापकोय पत्रव्यवहार : 

श्री. ग. दीक्षित, 

व्यवस्थापक, ' नवभारत ' मासिक, 
द्वारा : दी प्राज्ञ प्रेस वबाई-४१२ ८०३. 
( जि. सातारा ) 


ॅ मा मोमाकाळकाळाधळाकभ्यमधाशवन्किनयेत वधा मामामाधियाायाा्ीमयाधधाचाडयाडनीनयाणड लान 


या नियतकालिकाच्या प्रकाशना्थ महाराष्ट्र 
राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाकडून अनुदान 
मिळाले आहे. 


सप्टेंबर १९८३ 


अनुक्रम 


संपादकीय 


भारतीय जीवनदृष्टी : स्वरूप ब अधिष्ठान १ 
-शं. रा, तळघट्टी | 

महर्षी वि. रा. दिदे $ एक थोर साहित्यिक १७ 
विलास भोईटे 

वैश्ञानिक दष्टिकोन व प्रस्थापित घम २८ 
-व. त्रि. चिपळोणकर 

ग्रंथ-परीक्षण २५ 
-पंचधारा (क॑. नरहर कुरुंदकर विशंषांक), 

लोकसंख्येचा भस्मासूर, शिक्षा. 


वाचकांचा पत्रव्यवहार ४३ 
खार-सलंकलन ४९ 
लेखक-सूची ब लख-सूची ५० 
(नवभारत, वर्षे २६ वे, ऑक्टो, ८२ ते सप्टे. ८३) 
-अ, ना. टाकूर 


लेखक-परिचथ 


क्ष शं. रा. तळघट्टी : प्राध्यापक, तत्त्वज्ञान विभाग, पुणे विद्यापीठ, पुणे-४११ ००७, ह्य विलास 
भोईटे $ सिनेट सदस्य, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर; इतिहासाचे प्राध्यापक, मुधोजी कॉलेज, 
फलटण (जि. सातारा) ७ व. जि. चिपळोणकर : निवृत्त प्राध्यापक, भौतिकी विभाग, इन्स्टिटचट 
ऑफ सायन्स, मुंबई; फ्लॅट नं. १०६, अभिनव अपाटंमेंट्स, ९९६ नवी पेठ, पुणे-४११ ० न्न 
क्ष पंडित टापरे : किसन वीर महाविद्यालय, वाई येथे मराठीचे प्राध्यापक, १३७८ रविवार पेठ, 
वाई-४१२ ८०३. क्ल व्यंकटेश कोटबागे : हिंदी विषयाचे प्राध्यापक व विभागप्रमुख, किसन वीर 
महाविद्यालय, वाई- ४१२ ८०३; क्ष बीणा मुळगावकर : सामाजिक कायंकर्त्या; वैद्यकीय व्यवसायी 
(स्त्री-रोग तज्ज्ञ); ३८/३, स्वरूप भवन, तरुण भारत सोसायटी, अंधेरी, मुंबई-४०० ७ ९९, 


कि अाा22््न 


संपादकीय 


भारतीय तत्त्वज्ञानाचे पुनरुज्जीवन 

वास्को डि गामाने किवा कुणीतरी पंधराव्या हातकात हिंदुस्तानचा शोध लांवला अश्या आश- 
याची वाक्ये मागे पाठ्यपुस्तकातून आढळून येत. त्यांचे मूळ अर्थात युरोपच्या आत्मकेंद्री दृष्टिकोणात 
होते. आणि हे केवळ आत्मकेंद्रित नव्हते, त्याच्यात उग्र अहंभावही होता. जग यरोपभोवतीं फिरते 
अशी कल्पना होती, हा अहंभाव आपल्याला कितीही खटकला, तरी त्याच्यात काही तथ्य होते हे 
नाकबूल वःरता येणार नाही. कारण अठराव्या शतकानंतर जगात जे काही घडत होते, भविष्याच्या 
रोखाने घडत होते, त्याचे मूळ युरोपिअन संस्कृतीत होते. एकोणिसाव्या शतकात, विसाव्या शतकात 
जे घडले ते समजून घेण्यासाठी त्याची कारणमालिका जर आपण शोधू गेलो, तर तिचा उगम यरो- 
पिञअन समाजाच्या आंदोलनात आढळून येईल. १ 

औपनिषद-बौद्ध कालापासून सुरू झालेली भारतीय तत्त्वज्ञानाची परंपरा- प्रामुख्याने संस्कू- 
तच्या माध्यमातून शास्त्रीपंडितांनी विकसित केलेली परंपरा- आजघडीपयंत अव्याहतपणे चालू आहे. 
आज ह्यात असलेले शास्त्री कदाचित ह्या प्राचीन परंपरेची शेवटची पिढी ठरतील. ह्या तत्त्वज्ञानाचा 
शोध युरोपला अठराव्या शतकात लागला. वास्को डि गामाला हिदुस्तानचा शोध लागला तसा. पण 
वास्को डि गामाला हिंदुस्तानचा शोध लागला तसा हिंदुस्तानी खलाक्यांना पोर्तुगाल- स्पेनचा, इंग्लंडचा 
शोध लागला नाही. आणि शास्त्री-पंडितांना युरोपिअन तत्त्वज्ञानाचा शोध लागला नाहो. त्यांची 
तत्त्वज्ञानात्मक परंपरा गतिशील असो नसो, बंदिस्त होती. 

कोणत्याही विशिष्ट संस्कृतीत तत्त्वज्ञान- संकल्पनांचे विश्‍लेषण, सामान्य तत्त्वांचे समर्थन, 
ताक्रिक युक्तिवाद यांच्यावर आधारलेले तत्त्वज्ञा--विकसित झालेले असणे ही त्या संस्कृतीच्या प्रगल्भ- 
तेची खूण असते. या निकषाप्रमाणे भारतीय संस्कृती प्रगल्भ होती. पण अठराव्या शतकातील युरो- 
पिअन मनाला ती अनोळखी आणि विचित्र भासणे अटळ होते, कारण एका विशिष्ट तत्त्वज्ञानावर 
पोसलेले हे मनं होते. व्येक्‍्तिवादी, ऐहिक जीवनाची स्वायत्तता मानणारे, उपयुक्ततावादी, विवेकवादी 
सामाजिक तत्त्वज्ञान हा ह्या तत्त्वज्ञानाचा एक भाग होता. दुसरा भाग हा वैज्ञानिक विचारपद्धतीचे 
विश्‍लेषण व समर्थन, तिच्य़ा अन्‌रोधाने केलेली मानवी ज्ञानाची मीमांसा, आणि विवेकाधिष्ठित ज्ञान 
आणि धामिक श्रद्धा यांचा समस्वय साधण्याचा प्रयत्न या विषयाशी निगडित होते. भारतीय तत्त्वज्ञान 
वेगळ्याच वळणाचे होते. त्यातील सामाजिक तत्त्वज्ञान धामिक-पारलोकिक श्रद्धेवर, धामिक विधींशी 
निगडित असलेल्या शुचिता-अशुचिता या संकल्पनांवर आणि परंपरेने चालत आलेल्या एका सामाजिक 
जीवनसरणीवर आधारलेले होते. युरोपिअन तत्त्वज्ञानात स्थिर झालेल्या ऐहिकतावादी, विवेकवादी निक- 
षांच्या दृष्टीने हे विकृत आणि विद्रूप असेच तत्त्वज्ञान होते. भारतीय तत्त्वज्ञानात जी ज्ञानमीमांसा होती ती 
जरी तार्किक वि्लेषणावर व युक्‍तिवादावर आधारलेली होती तरी, वैज्ञानिक विचारपद्धतीच्या संदर्भात 
मानवी ज्ञानाविषयी जे प्रश्‍त स्वाभाविकपणे उपस्थित होतात, त्या प्रश्‍नांशी तिचा काही संबंध नव्हता. 
जर अठराव्या शतकातील युरोपिअन पंडितांचा प्राचीन ग्रीक तत्त्वज्ञानाशी चांगला परिचय असता तर 
त्यांना त्या तत्त्वज्ञानात आणि भारतीय तत्त्वज्ञानात अनेक आणि महत्त्वाची साम्यस्थळे आढळन 
आली असती आणि त्यांनी भारतीय तत्त्वज्ञानाकडे कदाचित अधिक सहानुभूतीने व गौरवाने पाहिले 


असते. पण त्यांच्या दृष्टीने प्राचीन ग्रीक तत्त्वज्ञान, मध्ययुगीन स्कोलेस्टिक तत्त्वज्ञान गताथं झाले होते. 
निरंकुश अश्या कल्पन ]शकक्‍तीची कधीकधी काव्यमय असणारी विलसिते आणि शुष्क व वांझोटी अज्ली 


ताकिक चर्चा यांच्या मिळून बनलेल्या मिश्रणाशिवाय त्यांच्यांत अधिक काही आढळत नव्हते. भारतोय 
तत्त्वज्ञानाचे स्वरूपही त्यांच्या दृष्टीने याहून वेगळे असु शकत नव्हते. हिंदू जातिजमातींच्या पारंपरिक 
जीवनसरणी, सामाजिक संस्था, रूढी इत्यादींच्या मुळाशी ज्या धामिक-तत्त्वज्ञानात्मक संकल्पना होत्या 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास | 
राज्य मराठी [वकास सस्थद्वार । 


संगणकीकृत 


दोन नवभारत सप्टेंबर, १९८२ 


त्या समजन घेण्यासाठी फारतर त्यांनी ह्या तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास केला असता. असा अभ्यास करणे 
अर्थात आवडयफ होते. पण हा तत्त्वज्ञानाच्या इतिहासाचा अभ्यास होता; तत्त्वज्ञानाचा नव्हता. म्हणजे 
हिंदू समाजाची धारणा ज्या संकल्पनांनी आणि तत्त्वांनी घडवून आणली होती त्यांचे ज्ञान ह्या अभ्या- 
सातून झाले असते. पण त्या काळी प्रमाण ठरू शकेल असे तत्त्वज्ञान सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नाचा भाग 
म्हणून हिंदू तत्त्वज्ञानाची चिकित्सा करण्यात आली नसती. समकालोन तत्त्वज्ञानाला काही योगदान 
करू शकेल म्हणून ह्या तत्त्वज्ञानाकडे कुणी पाहिले नसते. 
एकोणिसाव्या झतकाच्या प्रारंभापासुन युरोपिअनेतर जगाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोण बदलू 
लागला. ह्याचे एक प्रमुख कारण रोमटिसिझम. आपल्या विषयाच्या दृष्टीने रोमॅटिसिझममधले दोन 
धागे महत्त्वाचे आहेत. एक म्हणजे वैज्ञानिक विचारपद्धती, € विवेकवाद ' सबंध मानवी अनुभवाचे, 
मानवी अनुभवाच्या सर्वे घटकांचे, स्पष्टीकरण, उलगडा करू शकत नाही ही दृष्टी. मानवी अनुभवातील 
वेगळे घटक- उदा. सोंदर्यानुभव आणि कला-व्यवहार, नीती, धम, इ.-हे निदान सापेक्षतः स्वायत्त आहेत, 
त्या प्रत्येकाच्या प्रामाण्याची स्वतंत्र आणि वेगवेगळी तत्त्वे आहेत, त्या त्या प्रकारच्या अनुभवांच्या अंत- 
रंगात शिरून त्यांचा शोध घ्यावा लागतो आणि वैज्ञानिक रीतीचा उपयोग करून त्यांचे समर्थन करता 
येणार नाही ही दृष्टी. युरोपिअन संस्कृती ही न्यूटोनिअन विज्ञान, उपयुक्ततावादी नीती आणि ख्रिस्ती 
श्रद्धेला देण्यात आलेले विवेकवादी रूप यांच्या बंदिस्त कुंपणाबाहेर पडली. विश्‍वाच्या समग्र स्वरूपाचे 
चित्र आपल्याला अनुभवाच्या वेगवेगळ्या अंगांचा आणि घटकांचा शोध येत आणि त्यांच्यांत तोल साधत 
घडवावे लागते, ते विज्ञानात आयते सापडत नाही ही जाणीव दृढ झाली. कदाचित या दष्टी्ली संबंधित 
असलेली दुसरी दृष्टी अशी, की प्रत्येक समाजाची, एकात्म अशा जनसमूहाची विशिष्ट अशी संस्कृती 
असते, ही संस्कृती त्या समाजाच्या सामूहिक आत्म्याची किवा चैतन्याची निमिती, आविष्कार असतो, 
ह्या संस्कृतीची धारक, नियामक तत्त्वे, तिच्यातील सर्जनशील प्रेरणा समजून घेण्यासाठी तिच्याशी 
एकरूप होऊन तिच्या अंतरंगात शिरावे लागते, तिचे बाहेरून अवलोकन करून कोणत्यातरी 
“ विवेकनिष्ठ ', “ सावंत्रिक ' निकषांचा वापर करून केलेले तिचे विदलेषण आणि मूल्यमापन हा व्यर्थ 
खटाटोप असतो ही मानवी संस्कृतीकडे पाहण्याची नवीन दृष्टी, व्हिको आणि हेडंर यांनी प्रसृत केलेली 
ही दृष्टी होती. तिचा खोळ पगडा युरोपिअन वैचारिक वातावरणावर पडला. इतिहासाचे दार 
युरोपिअन संशोधकांसाठी उघडले गेले. प्राचीन ग्रीक आणि रोमन संस्कृतीत- होमर-प्हेटो किवा 
व्हजिल-सिसरोच्या अभिजात साहित्यातच नव्हे तर ग्रीक-रोमन पुराणकथा, विधी, सामाजिक संस्था, 
नेतिक मूल्ये, जीवनाचे हाड यांच्या मिळून बनलेल्या आणि आतापर्यंत परकी असलेल्या ह्या 
प्राचीन संस्कृतीत त्यांना प्रवेश मिळाला आणि इतर मानवी संस्कृतीच्या वेगळेपणाचा तिटकारा किवा 
दहत वाटेनाशी झाली. इतिहास ही एकोणिसाव्या शतकाची निभिती आहे. 
ह्या वातावरणात शॉपेनहाँरला उपनिषदांचे तत्त्वज्ञान आणि बौद्ध तत्त्वज्ञान हे विश्वाशी माण- 
साचे नाते काय आहे आणि माणसाने जगावे कसे याचे सम्यक स्पष्टीकरण करणारे तत्त्वज्ञान म्हणन 
स्वीकारता आले. किंवा गाबे हा सांख्य बन्‌ शकला. सांख्य तत्त्वज्ञानाचा केवळ अभ्यासक नव्हे तर 
अनुयायी बनू शकला, आणि डॉयसन अद्वती बनला. शंकराचार्यांच्या तत्त्वज्ञानात श्रुतीचे ज्या प्रकारचे 
प्रामाण्य स्वीकारण्यात आले आहे ते स्वीकारण्याचे डॉयसनला अर्थात कारण नव्हते. आचाययंपादांच्या 
प्रांतिकतेचे किवा प्रादेशिकततेचे अनुयायित्व करायचे डॉयसनला कारण नव्हते. पण शंकराचार्यांच्या 
तत्त्वज्ञानाचा जो साविक (युनिव्ह्संल) ठरू शकणारा गाभा आहे तो स्वीकारायला तो मोकळा 
होता. हे घडू शकले ह्याची दोन कारणे होती. एक तर केवळ वैज्ञानिक प्रामाण्यापलीकडे जाणारे असे 
विदवाविषयीचे आणि मानवी जीवनाविषयीचे “ दर्शन ' घडविणे हे तत्त्वज्ञानाचे कार्य आहे हे. मान्य 
झाले होते. आणि युरोपिअन विचारवंत स्वत:च्या प्रादेशिक सांप्रदाधिकतेच्या-श्थिस्ती धार्मिक 
सांप्रदायिकतेच्या बाहेर आले होते. 
आधुनिक भारतीयांना भारतीय तत्त्वज्ञानात्मक परंपरेचा 


र शोध पाश्‍चात्त्य विद्येच्या माध्यमातून 
लागला, भोगोलिक दृष्ट्या अर्थात ही परंपरा भारतात होती. प 


ण भाधुनिक सुशिक्षितांचे जे विद्याधन 


संपादकीय तीनं 


होते त्याचा तिच्याशी कोणताही बौद्धिक संबंध नव्हता, अभिजात (म्हणजे प्राचीन) भाषा आणि 
साहित्य यांचा अभ्यास हा पाइचात्त्य उदार ' (लिबरल) शिक्षणाचा पाया होता. आणि अभ्यासाचा 
विषय म्हणून संस्कृत भाषा आणि साहित्य हे ग्रोक-लेंटिनभाषा-साहित्याच्या तोडीचे होते हे पाइचा- 
त्यांना मान्य करावे लागत होते. ह्या साहित्याच्या अभ्यासाचा भाग म्हणून तत्त्वज्ञानात्मक ग्रंथांचाही 
_सर्वसाधारणपणे प्राथमिक पायरीवरच्या -अभ्यास होत असे. पण ह्या अभ्यासाचा सारा संदर्भ 
पाश्‍चात्त्य होता. 

तत्त्वज्ञानाच्या अभ्यासक्रमात अर्थात भारतीय तत्त्वज्ञानाचा समावेश होता. पण तत्त्व- 
ज्ञानाच्या इतिहासाच्या अभ्यासाचा भाग म्हणून भारतीय तत्त्वज्ञानाकडे पाहण्यात येत होते. ज्या 
तत्त्वज्ञानाचा तत्त्वज्ञान म्हणून अभ्यास करण्यात येत होता- समकालीन जिवंत आणि प्रवाही असलेले 
तत्त्वज्ञान, मग ते तकेशास्त्र असो, नीतिशास्त्र असो, ज्ञानशास्त्र किवा अतिभोतिकी ( मेटॅफिजिक्स ) 
असो,- ते पाइचात्त्य होते. उदा., ऑक्स्फडंला अँरिस्टॉटलचा अभ्यास होत असे तो केवळ तत्त्व- 
ज्ञानाच्या इतिहासाचा भाग म्हणून होत नसे. मानवी कृतीची अंरिस्टॉटलने केलेली मीमांसा किंवा 
नीतीचे त्याने केलेले विवेचन यांच्याकडे केवळ इतिहासात जमा झालेला सांस्कृतिक वारसा म्हणून 
पाहण्यात येत नसे. आज ज्यांची गंभीरपणे दखल घेऊन त्यांतील काय टिकते आणि काय टिकत नाही 
ह्याची चिकित्सा करणे आवश्यक आहे असे सिद्धांत म्हणून त्यांच्याकडे पाहण्यात येत असे. भारतीय 
तत्त्वज्ञानाला असे समकालीन तत्त्वज्ञानात्मक समस्यांच्या चर्चेमध्ये गोवून घेण्यात आले नाही. म्हणजे 
ह्या तत्त्वज्ञानाचे प्रवाहीत्वच अमान्य करण्यात आले. ते विकसनशील तत्त्वज्ञान नाही, रुद्ध आहे. आणि 
म्हणून आपल्याशी असंबंधित आहे, आजच्या (म्हणज पाश्‍चात्त्य ) तत्त्वज्ञानात्मक संकल्पनांशी आणि 
सिद्धांतांशी अनेक प्रकारची साम्ये त्याच्या आशयात आढळून येतात हे खरे आहे पण ह्या आदायाचा 
आणि आपल्या विचारांचा सांधा जुळविता येणार नाही, त्या परंपरेतील तत्त्ववेत्ते एकमेकांशी बोलतात 
वण सरळ आपल्याशी ते बोलत नाहीत, त्यांचे एकमेकांशी चाललेळे संभाषण आपण एंकायचे आहे 
आणि ते समजून घ्यायचे आहे पण ते आपल्याशी बोलत नसल्यामुळे त्यांना प्रत्युत्तर द्यायचे कारण 
नाही अशी ही दृष्टी होती. न 

म्हणून ज्या भारतीय तत्त्ववेत्त्यांनी भारतीय तत्त्वज्ञानाचा खास अभ्यास केला, त्यांनी भारतीय 
तत्त्वज्ञानाचे इतिहास लिहिले. उदा., सर्वपल्ली राधाकृष्णन किवा सुरे नाथ दासगुप्ता. आणि ज्यांनी 
इतिहास लिहिला नाही त्यांनीही ऐतिहासिक दृष्टीने या दशंनांच्या सिद्धांतांचे विवाद केले. 
म्हणजे उदा., न्याय-वैशेषिक दशशंनाचे किवा अद्वत मताचे सिद्धांत काय आहेत आणि त्यांचे समर्थेक 
युक्तिवाद काय आहेत याचे स्पष्टीकरण केले. ज्या संकल्पनांच्या माध्यमातून भारतीय दरशेनांचे विवेचन 


आणि मल्यमापन करण्यात आले त्या अर्थात पाश्‍चात्त्य होत्या. 
हे कितपत अटळ होते? जे घडते ते अटळपणेच घडते या न्यायाने ते अटळ होते; पण वेगळे 


घडण्याच्या शक्‍यताही होत्या. उदा., लोकमान्याचे ' गीतारहस्य ह्या पठडीत जत नव्हते. छोकान्य 
हे शास्त्रीपरंपरेतील नव्हेते. ते आधुनिक सुल्िक्षित होते. पाश्‍चात्य पाच व्हि डा टचा डव 
आत्मसात केळी होती आणि पाश्‍चात्य नैतिक आणि सामाजिक नेला त्यांन काचा | क 
मख्य गोष्ट ही होती, की त्यांच्या डोळ्यापुढचा वाचक न्न र वप 0 आर पन्ना जर 
भारतीय तत्त्वज्ञानावर लिहिणार्‍या विद्यापीठीय विद्वानांचा वाचक ह 

सुशिक्षितवर्गाच्या सरहद्दीवर बसणारा भारतीय सुशिक्षितवर्ग पमवृ् र व रमा विळा क 
लिहिले व राधाकृष्णन यांनी इंग्रजीतून लिहिले हा भेदाचा मुद्दा नाही. ला% अज क हा हाका 
जीवनाचे परमोच्च श्रेय साधण्यासाठी कसे जगावे ह्या प्रश्‍नाला हात घातला हृ भारतीय 


1 [न व विचार यांच्या संदर्भात मान्य होऊ शकेल 
रन केयर धारलेले आणि आधुनिक ज्ञान ती हू 
ह ठरेल असे त्याचे उत्तर त्यांनी. दिले होते. “ गीतारहस्य त्यांनी इंग्रजीत 

१ 


लिहिले असते तरी यात फरक झाला नसता. उलट, राधाकृष्णन भारतीय तत्त्वज्ञान काय आहे, म्हणजे 


चार नवभारत सप्टेंबर, १९८३ 


काय होते याचे पाश्‍चात्त्य तत्त्वज्ञान शिकलेल्या भारतीयांसाठी आणि इतर इंग्रजी वाचकांसाठी विवेचन 
करीत होते. जे कार्य शॉपेनहॉर व गाबे यांनी प्रामुख्याने युरोपिअन सुशिक्षितांसाठी केले, ते ळोक- 
मान्यांनी प्रामुख्याने भारतीय सुशिक्षितांसाठी केले. म्हणजे भारतीय तत्त्वज्ञानाच्या परंपरेत विकसित 
झालेल्या एका दृष्टीचे उपयोजन समकालीन समस्यांची उत्तरे देण्यासाठी केले. पण यासाठी दोन्ही 
पक्षांना स्वतःची प्रादेशिकता सोडून द्यावी लागली. लोकमान्यांनी तत्त्वज्ञानाच्या क्षेत्रात भारतीय 
प्रादेशिकता सोडली होती. उदा., ते श्रुतींचे शब्दप्रापाण्य मान्य करीत असतील तर ती केवळ खाजगी 
बाब होती. श्रुतींची मध्यवर्ती शिकवण अनुभव आणि तकं यांच्या निकषांवर टिकून राहते आणि या 
अर्थाने व या कारणासाठी श्रुतींचे प्रामाण्य स्वीकारले पाहिजे ही त्यांची अधिकृत आणि सावेजनिक 
भमिका होती. 

"भारतीय दाक्षंनिक परंपरेचे जे खरे अधिकारी वारस आणि भाष्यकार होते- शास्त्रीपंडित- 
त्यांचा या घडामोडींशी काही संबंध नव्हता. त्यांनी अनेक साम्राज्ये उगव्‌न 


गून मावळलेली पाहिली होती, 
पण त्यामुळे ते कधी विचलित झाले नव्हते. इस्लामने एवढा मोठा भाघात केला. तो त्यांनी चुकविला 


नाही असे म्हणता येणार नाही. तो त्यांनी चुकविला, आपण कलियुगात जगत आहोत हे त्यांना माहीत 
होते, भौतिक आणि मानवी परिसर अधिकाधिक भ्रष्ट होत जाणार अक्ञीच त्यांची अपेक्षा होती; पण 
आपले सत्त्व त्यांनी टिकवून धरले होते. सत्त्व टिकवून धरण्यासाठो जो आत्मप्रत्यय आवड्यक असतो 
तो त्यांच्या ठिकाणी ओतप्रोत होता. कारण ते क्रषींचे आणि आचार्यांचे अनुयायीच नव्हे तर सांगाती 
होते. त्यांच्या पांडित्याचा आणि तकशक्‍्तीचा कस पंडितांच्या सभांतून प्रत्यही लागत होता आणि ह्य़ा 
कठीण परीक्षेतून आपण तावूनसुलाखून बाहेर पडलो आहोत असा अभिमान त्यांना होता. ह्याबरोबरच 
ते मोक्षमार्गाचेही वाटसरू होते. 

ह्या आधारावर ते आपल्या बंदिस्त परंपरेतही रममाण होऊ शकत होते. पण आपण स्वतः- 
साठी ज्ञानाचे, बौद्धिक पराक्रमाला आवाहून करणारे केवढे मोठे क्षेत्र नाकारीत आहोत याची त्यांना 
कल्पना नव्हती. युरोपिअन संस्कृतीने नवीन प्रकारचे ज्ञान अस्तित्वात आणले होते, नवीन म्‌ल्ये 
निर्माण केली होती, एक नवीन तकंपद्धती विकसित केली होती. आधुनिक म्लेंछांनी नवीन प्रकारचे 
सम्यक असे शास्त्र निर्माण केले होते. त्याचे परीक्षण करण्याचा झामचोेया शास्त्र्यांना अधिकार होता. 
देकाते आणि लॉक, ह्यूम आणि कान्ट, ब्रॅईली आणि रसेल यांनी त्यांच्या युक्तिवादांची आदराने 
चिकित्सा केली असती आणि आवद्यक त्या ठिकाणी स्वतःच्या मतांत बदलू केला असता, अर्थात 


ह्याची दुसरी बाजू अशी, की आपल्या दाशंनिक सिद्धांतांही बदल करणे आवद्यक आहे हे शास्त्री- 
पंडितांना उमगले असते. 


रि 


पुर्वी कधी उपस्थित करण्यात आले नव्हते अज्ञा प्रश्‍नांना आपल्या भूमिकेवरून सुसंगतपणे उत्तरे 
देण्यात कोणत्याही दर्शनाचा कस लागतो. पाश्‍चात्त्य तत्त्वज्ञानात उत्पन्न करण्यात आलेल्या प्रश्‍नांशी 
टक्कर देताना भारतीय दशंनांचा कस लागला असता. दोन्ही अर्थांनी, त्यांच्या सिद्धांतांत विस्ताराच्या 
आणि विकासाच्या ज्या शक्‍यता अंतहित असतील त्या स्पष्ट झाल्या असत्या आणि त्यांच्या मर्यादाही 
स्पष्ट झाल्या असत्या. पण तत्त्वज्ञानात आणि ज्ञानाच्या कोणत्याही क्षेत्रात एखाद्या सिद्धांताच्या मर्यादा 
स्पष्ट होणे याचा अथंच त्या सिद्धांतापलीकडे जाणे असा होतो. म्हणजे आपले तत्त्वज्ञान परिवर्तन 
पावत गेले असते. 

पण हे सर्वे भारतीय दशेनांच्या भूमिकेतुन झाले असते. उ 
आहेत तश्ी इतिहासात जमा झाली नसती. आजच्या जागतिक 
सततचा सहभाग राहिला असता. हे साधण्यासाठी अर्थात त्यांचा पाश्‍चात्त्य तत्त्वज्ञानाशी खराखरा 
संवाद-विवादात्मक संवाद-साधणे आवडयक आहे. सुशिक्षित भारतीयच असा संवाद घडवन आण 
शकतील, आजघडीला हे काहीसे कृत्रिमपणे करावे लागेल, पण वासाहतिक देह्यातील सवेच सांस्क्र 
तिक उपक्रम काही प्रमाणात कृत्रिम असतात. स्वायत्ततेचो स्वाभा या 


वि वक स्थिती परत प्रा -_ 


हणजे भारतीय दक्षंने आज झाली 
तत्त्वज्ञानाच्या विकासात त्यांचा 


क 


नवभारत सप्टेंबर, १९८३ 


८७७८० 7७/७८”०५%७४८/००७७५४८/०५७५%८/२७"७/४८/०७"३/५८”० ७०७५४०८”०>०७7७५"७/७८८८ 
आपल्या ग्रंथालयात अवश्य हवीत भशी र 
0 प्राज्ञपाठशाळामंडळ ग्रंथमाठेची र 
ढं संग्राद्य वैचारिक मराठी प्रकाशने र 
; 
भं % वैदिक संस्कृतीचा विकास । तकंतीथं लक्ष्मणशास्त्री जोशी ३० रु ; 
४ अह्वैतसिद्धीचे मराठी भाषांतर ( पूर्वार्ध) । ब्र० स्वामी केवलानंदसरस्वती ७५ रु. थर 
$ क्रोचेचे सौंदर्यशास्त्र : एक भाष्य । डॉ० रा० भा० पाटणकर १० रु. 
% पुरोहितवर्गवचेस्व व भारताचा सामाजिक इतिहास । डॉ० सुमंत मुरंजन ८ रु. र 
%& गीता-प्रवेश । डॉ० गो० वि० देवस्थळी ५ रु. र 
. लोकशाहीचे धोके । पन्नालाल सुराणा ४ रु. 
४" भारतीय स्त्रीधर्माचा आदश । सौ० कमल पाध्ये म. 
% हिंदी साहित्यविचार । प्रा० प्यारेलाल गोहेल ३ रु. र 
; ४१६ महाराष्ट्रातील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना । चा० अ० दाभोलकर र रु. 
$ श्री० यशवंतराव चव्हाण अभिनंदनग्रंथ | २० रु. र 
ढं % संशोधन साधना । डॉ० वसंत स० जोशी १२ रु. र 
% ज्ञानदेव चिंतन (संपादित ) । डा" वसंत स० जोशी २० रु. 
$६ आनंदाचा डोह । प्रा रा० ग० जाधव टर. 
ः क. भावा्थे रामायण ( श्री एकनाथ महाराजकृत) बालकांड १२ रु. - 
४: तरंगयामिक व पुंजयामिक । मा० ग० टोळे ५ रु. 
ढं $. आर्याच्या सणांचा प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास । क्रग्वेदी २० रु. र 
$. वागीश्वरी । डॉ० गो० के० भट १० रु. 
ढे & 'नवमानवतावाद व मानवाचा आदर १२ रु. र 
3 र प्रस्थानभेद (प्राचीन १४ विद्यांची माहिती) पुनर्मुद्रण । गं० वा० लेले ७ रु. 
ढं कः बौद्धधर्माचा अभ्युदय आणि प्रसार (पूनमुद्रण) । प० ल्वेद्य : ५ रु. : 
$ः चार्वाक: इतिहास आणि तत्त्वज्ञान (आवृत्ती दुसरी) ।॥ सदाशिव आठवले १५ रु. 
ढं कः गिर्यारोहण परिचय । अच्युत खोडवे ५ रु. र 
*&। क दास-शूद्रांची गुलामगिरी । शरद्‌ पाटील २५ रु 
ढं . ग्रंथालये व ग्रेथविक्रेत्यांना २० टक्क कमिशन र 
संपक : चिटणीस, प्राह्षपाठशाळामंडळ, वाहे (जि. सातारा) 
ढं ९.»७५.०९.००५-?९-»०५-०९-०५९-०९.५५५९-०९-५०५५९-.०९-.५५५९-०९-»५>९-०९.%९-०९-> र 


नवभारत 


साभार पोच 


सप्टेंबर, १९८२३ 


४ तोन चिनो प्रवासी- एम. एस. मोरे; त्रिरत्न ' रत्नकांबळ ( कथासंग्रह )- शांतिलाल भंडारी; 
सोसा- चिरायु प्रकाशन, ' स्वामी कृपा ', पारिजात 
११५; सोसायटी, पुणे ४११ ०३७; १९८३; पृ. २४० 


ग्रंथमाला, ३२ डॉ. आंबेडकर हाउसिंग 
यटी, येरवडा पुण-६; १९८३; प 
कि. १३ रुपये 


क ते अज्ञात बेट ( तीन एकांक, दोन दौर्घांक )- 


कि. ५० रुपये, 


सुभाष सोनवणे; चेतश्री प्रकाशन, देशमुख चाळ अविनाश बिनिवाले; 


अमळनेर, जि. जळगाव; १९८२ इ गह 


कि. २० रुपये 


के: धूमधडाका ( कवितासंग्रह )- बाबलनाथ; काळे 
ब्रदस पब्लिकेशन, श्याम सदन, ६० सोमवार पेठ 
उण- ११; १९८३; पृ. १५०; कि. १२ रुपये, 


कै प्रवास ( कवितासंग्रह )- वैजनाथ म 


अभिनव प्रकाशन, ५३ गरु नानक, माकट- 
दादर, मुंबई ४०० ०१४; १९७२; प. ६०; 


> कि. १० रुपये. 


के. ग्ंधकाठ ( कवितासंग्रह )- अशोक बेंडखळे; 
निनाद प्रकाशन, २/३०९ विमानदर्शेन सोसा- 


यटी, सहार रस्ता, अंघेरी ( पूर्वे ), 


४०० ०६९; १९८२; "॥. एक, कि. ८ रुपये. 
शर बुडणारा दिवस ( कथासंग्रह )- राजा सरनोबत; 
रणजित प्रकाशन, १७२३/७ बस रोड, 


रामपुरी, कोल्हापूर ४१६ ००२; 
पृ. ८६; कि. १५ रुपये. 


कः चक्रव्यह ( कादंबरी )- प्रज्ञा उदगांवकर; प्रमोद 


११४5३ पुणे-३०; १९८३; पृ. 


माता धोराई ( नाटक )- ब्रेश्‍तू, भाषांतर 


कॉन्टिनेच्टल प्रकाशन, 
१२८; कि. १२ रुपये. 


छोडो भारत : १९४२ - श्रीपाद केळकर, 


हाजन 


अमेय प्रकाशन, २ 


ब 


राजा- 
शहर: 


कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, पुणे-३०; १९८३; 
पृ. २३६; कि, २७ रुपये, 
ताजा कलम ( कविता संग्रह )- राजीव जोशी; 
श्रीशाब्द प्रकाशन, सोबत, उषादर्शन सोसायटी, 
ए-८, फडणीस बाग, आग्रा रोड, कल्याण 
(जि. ठाणे); १९८३; पू. ६४; कि. १० रु. 
र *. अमेरिका : एक तंत्रज्ञानाने झपाटलेला देश 
( प्रवासवणंन ) - डॉ. द. व्यं. जहागिरदार; 


विजयानंद बिल्डिंग, नेहरू 


मार्ग, धनतोली, नागप्र- ४४००१२; १९८२३, 
पृ. ११७, कि. २० रु. 

% नितकाई ( कवितासंग्रहू )- सुलभा हेलेंकर; 
अमेय प्रकाशन, धनतोळी, नागपूर ४४००१२; 
१९८३; पू. ३६; कि. १० रु, 

कै: माझ्यावर गोष्ट लिहा रायटर ! (कथासंग्रह) - 


विजया काळे; श्रीविद्या प्रकाशन, पूणे ४११०३०; 


१९८३; पृ. १६.८३ कि. रु. २७.५० 


ह्मण मरज गली ) : ी व. 
/ प्रकाशन, ब्राह्मणपुरी, ३8 ( सांगळी ); » द्राक्ष आणि रुदाक्ष (कथासंग्रह) - सुभाष भेण्डे; 
र >५_ श्रीविद्या प्रकाशन, पुणे ४११०३०; १९८३; 
रः आभास ( कवितासंग्रह )- उषा मेहता; चेतश्री प. १३६; कि. २५ रु 


आज. १४६; कि. २५ रुपये. 


प्रकाशन, देशमुख चाळ, अमळनेर, जि. जळगाव; कै. पृथ्वीच्या पाठीवर (प्रवासवणनपर लेखसंग्रह) - 


१९८ ५१ * ८८८९. कि. २० रुपय, 


अः जिव्हार ( कवितासंग्रह )- रवीन्द्र 


लाखे; संवाद प्रकाशन, लेले वाडा, 


चोक, कल्याण ४२१ ३०१; १९८३; 
कि. १० रुपये. 


हः शंकरराव पोतदार; 


दामोदर ४११०३०; १९८३; 


श्रीविद्या प्रकाशन, पुणे 
पृ. १२२; कि. २० रु. 


टिळक क काबल-कंदाहारकडील कथा ( कथासंग्रह ) - 


पू. ६४; प्रतिभा रानडे; 


४५१६०३० रद; 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


श्रीविद्या प्रकाशन, पुणे 
पृ. १७०; कि. २५ रु. 


उक" 
ल) 
डा 
-करखगघनचिठनचज, 


"करखगघरचि््जचञ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


भारतीय जीवनदृष्टी : 


स्वरूप व आधिष्ठान* 


शं. रा. तळघट्टी 


भारतीय जीवनदृष्टीचे स्वरूप विशद करण्यापुर्वी 
। भारतीय ' ब ' जीवनदृष्टी ' यांचा प्रस्तुत 
व्याख्यानांच्या संदर्भात मला अभिप्रेत असणारा अथे 
स्पष्ट केला पाहिजे. भारतातील कोणीही मांडलेला 
विचार भारतीय म्हणता येतो. पण मी चर्चा 
करणार आहे ती भारतीय क्रषि-मुनींनी, साधु- 
संतांनी, द्रष्ट्या तत्त्ववेत्त्यांनो मांडलेल्या अभिजात 
हिंदू तत्त्वज्ञानाची. त्यातूनही भारतीय संस्कृतीचा 
गाभा मानला गेलेला, साधु-संतांनीही ज्याचा 
सामान्यपणे स्वीकार केलेला असल्याने प्राधान्येन 
छ्यपदेशः या स्यायाने ज्याचा * भारतीय जीवन- 
दृष्टी ? म्हणून उल्लेख करावा लागेल असा उदात्त 
अद्वैती विचार हा विद्येषेकरून विवेचनाचा विषय 
राहील. ' जीवनदृष्टी 'चा अर्थे स्पष्ट करायचा तर, 
जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन असा त्याचा सरळ 
अर्थ आहे. केवळ जगणे म्हणजे जीवन कौ त्याहून 
काही अधिक अर्थ मानवी जीवनाला आहे ? जीव- 
नाला काही ध्येय आहे का ? असेल तर त्याचे व 
तत्प्राप्तीच्या मार्गाचे स्वरूप काय ? स्वतःकडे, 
समाजबांधवांकडे व इतर स्थिरचर विइवाकडे पाह- 
ण्याचा कोणता दृष्टिकोन माणसाने स्वीकारावा ? 
सदाचाराची तत्त्वे कोणती व त्यांची आवश्यकता 
काय ? इत्यादी मानवी जीवनाशी निगडित नितांत 
महत्त्वाच्या प्रश्‍नांची उत्तरे सुसंगतपणे मांडण्याचा 
प्रयत्न ' जीवनदृष्टीत ! केलेला असतो. थोडक्यात, 
वास्तवाच्या आधाराने पण मल्यांच्या आदेशात्मक 
अंगाने मानवी जीवनाचे घडविलेले समग्र दर्शन 
म्हणजे जीवनदृष्टी, संपूर्ण जीवनाची जडण-घडण 
तिच्यावर अवलंबून असते. जशी दृष्टी तसे आचरण 


हे ध्यानात घेतले म्हणजे दृष्टी यथाथे असण, निर्दोष 
असणे किती महत्त्वाचे आहे ते वेगळे सांगायला 
नको. महाभारतातील एक उल्लेख मार्मिक आहे-- 
““ न्न कालो दण्डमादाय शिरः कुन्तति कस्यचित्‌ । 
कालस्य बलमेतावत्‌ विपरीताथंदर्शनम्‌ ॥ ” (महा. 
२-८१-११). विनाशकारी कालाचे शस्त्र आहे 
विपरीतदशंन-चुकीची जीवनदृष्टी, या उलट यथाथ 
जीवनदृष्टीने जीवनाचे सार्थक, कल्याण होते. 
प्राचीन भारतीय विचारवंतांनी मानवी जीव 
नाचा सर्वांगीण व सखोल भभम्यास करून सर्वांना 
स्वीकारता येईल अश्या दृष्टीने एका अत्यंत उदात्त 
व रम्य जीवनदृष्टीची लहान-सहान तपशीलांत 
जाऊन रचना केली आहे. वेदापासून थेट आजच्या 
काळातील महात्मा गांधींपर्यंत त्या जीवनदृष्टीची 
कालानुरूप मांडणी होत आली आहे. अर्थात तिचे 
जनक जरी भारतीय तत्त्वचितक असले, तरी ती 
अखिल मानवजातीसाठी असल्याने खऱ्या अर्थाने 
तिला * वैश्‍विक जीवनदृष्टी ” म्हणता येईल. आता, 
जीवनाकडे पाहण्याचे दृष्टिकोन अनेक असू शकतात 
असे वाटणे साहजिक आहे. उदाहरणार्थ, भोग- 
वादी-त्यागवादी, व्यक्‍्तिवादी-समाजवादी, निधर्मी - 
धाभिक इत्यादी. परंतु जेथे असे परस्परविरोधी 
दृष्टिकोन तेथे जीवनाचे समग्र दर्शन त्या त्या दृष्टीत 
न घडता केवळ एकांगी विचारच आढळून येतो. 
निदान तत्त्वतः तरी खर्‍या अर्थाने पूणे जीवनसृष्टीत 
जीवनाचा सर्वांगीण विचार असल्याने तिला विरोध 
असणार नाही. म्हणून यथा्थे जीवनदृष्टी एकच 
असू शकेल असे अनुमान करता येईल. खरे तर 
अद्वैत जीवनदृष्टीचा हा प्रारंभच मानायला हरकत 


शिक्षण प्रसारक मंडळी, पुणे द्वारा आयोजित “ गुरुवये प्राचायं सोनोपंत दांडेकर स्मृति- 
दिन व्याख्यानमाले 'त दि. ९ व १० जुल॑ १९८२ रोजी स. प. महाविद्यालयात झालेली दोन व्याख्यधने 
येथे व्याख्यानमालेच्या सौजन्याने लेखरूपाने प्रसिद्ध केली जात आहेत. -संपादक. 


न्‌ 1) | 1 1 ट 


अनुक्रमणिका 


"-एअ) १2.) ) ४- 


यि 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संय्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


२ नवभारत 


नाही. प्रस्तुत विषयाची व्याप्ती फार मोठो आहे. 
भारतोयांनी ज्या ग्रंथांतून तो चचिला आहे त्या वेद, 
उपनिषदे, स्मृती, पुराणे, (गीतेसह) महाभारत, 
दर्शनग्रंथ, संतवाडळ्मय इत्यादींचा विस्तार अफाट 
आहे. सवच दृष्टींनी, केवळ दोन व्याख्यानांत त्याची 
पुरेशी चर्चा करणे केवळ अशक्य आहे. विषयाची 
ढोबळ मानाने कल्पना देऊन अभ्यासाची दिक्या 
सूचित करणे एवढा मर्यादित उद्देश जरी या व्याख्या- 
नांतून साध्य झाला तरी पुरे असे मी मानतो. 
मनृष्य हा एक प्राणी आहे; पण तो केवळ प्राणी 
नाही. त्याच्यामध्ये अशी काही सुप्त शक्‍ती आहे की, 
योग्य प्रयत्न केला तरतो नराचा नारायण होऊ शकतो. 
त्या शक्‍तीचा पायाभूत आविष्कार आहे * विवेक *. 
सारासार, य॒क्‍तायृक्‍्त, बरे-वाईट, नित्यानित्य 
यांविषयी व एकूणच स्वत:विषयी, स्वत:च्या जीवना- 
विषयी विचार करण्याची बुद्धी त्याच्याजवळ आहे. 
तिच्या साहाय्याने तो आपल्या जीवनाचे साथंक करू 
शकतो. जीवनध्येयाचे व तत्प्राप्तीच्या मार्गाचे निर्धा- 
रण करून व प्रत्यक्षतः त्या मार्गाने जाऊन कृतकृत्य 
होण्याची असाधारण शक्‍ती त्याच्याजवळ असल्याने 
इतर पशु-पक्षी आणि मानव यांच्या जीवनातील 
फरक हा केवळ परिणामात्मक न राहता गुणात्मक 
होतो. नरदेहाचे दुलंभत्व व आगळे महत्त्व वणंन 
करताना भारतीय विचारवंत थकत नाहीत. 
शंकराचार्यांनी तीन गोष्टी दुलंभ असल्याचे सांगि- 
तले आहे- “ दुलंभं त्रयमेवेतत्‌ देवानुग्रहहेतुकम्‌ । 
मनुष्यत्व मुमुक्षृत्वं महापुरुषसंश्रयः ॥” (वि. चू. ३) 
माणसामध्ये आपल्या उद्घाराची शक्‍ती असली तरी 
सवेचजण तिचा उपयोग करून कुताथे होतात असे 
नाही, खरे तर फारच थोडे लोक या मार्गाकडे वळ- 
तात. म्हणून “ मुमुक्षुत्व ' हेही दुलंभ आहे. “ बहुत 
सुकृताजी जोडी । म्हणुनी विठ्ठलीं आवडी || ” असे 
ज्ञानेश्‍वर म्हणतात ते याचसाठी, “विवेक ? ही मनु- 
ष्यत्वाची खूण आहे. या दृष्टीने पाहता आपण खऱ्या 
अर्थाने मानवी जीवन जगत नाही, किंवा फार क्वचित 
जगतो असे म्हणता येईल, म्हणून क्रषींना उपनिष- 
दांत सांगावे लागळे- “ इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति । 
न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः ॥ ” (केन. ३.५), 
क्रिवा- “ उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । ” 
(कठ १.३.१४). रामदासही सावधान करतात- 


सप्टेंबर, १९८३ 


“ नरदेहाचे उचित । काही करावे आत्महित । ” 
(दा.२.४.१३). आत्मविस्मृत मानवजातीचे आध्या- 
त्मिक प्रबोधन करणारे आत्मानुभवी महापुरुष 
परिसाइतकेच दुलंभ ! तेव्हा त्यांचा शवय तो आश्रय 
घेऊन कल्याणाची वाट पुसावी व त्या वाटेने जाऊन 
भआात्मोद्धार करावा. शंकराचार्यांच्या शब्दांत सांगा- 
यचे तर- 

“ उद्धरेदात्मनात्मानं मग्नं संसारवारिधो । 

योगारूढत्वमासाद्य सम्यकदशंननिष्ठ्या । ” 

(वि. चू. ९) 

माणसाची घडण मोठी गंमतशीर आहे. तीत 
पशुत्व व देवत्व हे दोन्ही घटक आढळतात. मानवी 
जीवन हे सत्मवृत्ती व दुष्प्रवृत्ती यांची दंद्रभूमी 
आहे. स्वभावतः माणसाला पूर्णत्वाची ओढ आहे, 
अपु्णतेत त्याला समाधान लाभत नाही. त्याचे 
हृदय प्रार्थीत असते- “असतो मा सद्गमय । तमसो 
मा ज्योतिगंमय । मृत्योर्मा अमृतं गमय । ”. या दैवी 
अंशावर मात करून माणसातील पशू त्याला विषय- 
सुख, क्षूद्र स्वार्थ -थोडक्यात आसुरी संपत्ती- यांकडे 
ओढीत असतो, ही स्थिती तुकाराम महाराजांनी- 
“ रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग ” या शब्दांत व्यक्त 
केली आहे. समाजातही सुष्ट आणि दुष्ट प्रवत्तींमध्ये 
संघर्ष चालू असतो. राम-रावण किवा पांडव.कौरव 
युद्ध हे त्याचेच प्रतीक. या लढाईत पशुत्व पराभूत 
होऊन देवत्व हे वैभवाने प्रकट व्हायचे असेल तर 
माणसाला प्रारंभी विवेकाची व नंतर साधनेची 
कास धरावी लागते; त्यासाठी अखंड सावधान राहावे 
लागते. या संबंधी शास्त्र व गुरू किवा साधसंत यांचे 
मार्गदर्शन फार मोलाचे असते. त्यांचा मनाला फार 
मोठा आधारही असतो. या दृष्टीने, मानवी जीवन 
म्हणजे सुप्त देवत्वाच्या प्रकटोकरणाचा एक सुदीघं 
प्रयत्न होय. हीच परमार्थाची वाटचाल ! 

या परमार्थाच्या वाटचालीत माणसाचा प्रमख 
आधार ' विवेक हा आहे. आता प्रन असा, 
की विवेक कशाचा करायचा ? मानवी जीवनाचे 
देवी जीवनात रूपांतर करण्याचे सामथ्यं असलेला 
जीवन-व्यापी मूलभूत विवेक कोणता ? या 
प्रश्‍नाचे उत्तर कठोपनिषदात मिळते ते असे- 
* श्रेयशच प्रेयश्‍च मनुष्यमतस्तौ संपरीत्य विविनक्ति 


धीर: । श्रेयो हि धीरो अभिप्रेयसो बुणीते प्रेयो मंदो 


भारतीय जीवनदष्टी : 


योगक्षेमात्‌ वृणीते ॥ ” (१.२२) *प्रेय ' म्हणजे 
केवळ प्रिय वाटणारे वा आवडणारे व ' श्रेय ' म्हणज 
खरोखरी हितकर वा कल्याणकारी, यांचा विवेक 
हा मूलभूत विवेक आहे. त्यात्त सारी जीवनमूल्ये 
समाविष्ट होतात. माणूस सामान्यपणे इंद्रियांना गोड 
वाटणाऱ्या तात्कालिक सुखाच्या म्हणजे 'प्रेयस्‌ च्या 
, मागे धावतो; त्यात आपले खरे हित आहे का, 
याचा विचार तो करीत नाही. परिणामी त्याला 
समाधान तर लाभत नाहीच, पण शिवाय पश्‍चात्ताप 
करण्याची पाळी येते.  प्रेयस्‌ ' मध्ये इंद्रियलोलूपता 
व क्षद्र स्वाथे आहे तर ' श्रेयस्‌ ' मध्ये व्यक्‍ती व 
समाज यांचा सर्वांगीण विचार करून निदिचत केलेले 
हित वा कल्याण सामावले आहे. या दोहोंमध्ये 
फरक करून श्रेयाच्या मार्गाने जाणारा तो धीर 
म्हणजे शहाणा; योगक्षेमाकरता किवा निव्वळ 
विषयरभोगांचा दास वनून प्रेयसूच्या मार्गे धावणारा 
तो मंद म्हणजे अज्ञानी असा स्पष्ट निर्वाळा उप- 
निषदाने दिला आहे. 

सवच मानवी जीवन मृल्यांकित आहे. मूल्यमापन 
हा जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. मुख्य प्रश्‍न आहे 
तो मूल्यमापनासाठी आपण कसोटी कोणती वापरतो 
हा. मूल्यांतही कमीअधिक व्यापक, तात्कालिक- 
चिरंतन, साधन-साध्य मूल्ये असे भेद करता येतात. 
मूल्यांचे मूल्यत्व कोणत्या तत्त्वाने निर्धारित करायचे 
हा तत्त्वज्ञानातील एक अत्यंत महत्त्वाचा व तितकाच 
अवघड प्रश्‍न आहे. या प्रश्‍नाचे जे सविस्तर उत्तर 
भारतीय विचारवंतांनी दिले आहे ते म्हणजे 
पुरुषार्थमीमांसा. जीवनदृष्टीचे स्वरूप मुख्यतः 
आदर्शात्मक व आदेश्यात्मक असल्याने भारतीय 
जीवनदृष्टिमीमांसा म्हणजे पुरुषार्थमीमांसा असे 
समीकरण मांडता येईल. 

माणूस जीवनभर ज्याच्या प्राप्तीचा प्रयत्न करतो, 
तो पुरुषाथे (पुरुषः अथ्यंते इति पुरुषार्थः । ). 
थोडक्यात, पुरुषार्थ म्हणजे जीवनध्येय. त्याचे 
तात्त्विक स्वरूप दुहेरी आहे- वास्तववादी आणि 
आदक्षंवादी. जे ध्येय माणसाने प्रत्यक्षात स्वीकारलेले 
आहे ते वास्तव-ध्येय, व जे त्याने स्वीकारावे असे 
सांगितले जाते ते आदर्शध्येय. भारतीय पुरुषार्थ- 
मीमांसेत या दोहोंचे सामंजस्य दिसून येते. पुरुषार्थ 
चार मानले आहेत- धमं, अर्थ, काम आणि मोक्ष. 


स्वरूप व अधिष्ठान वे 


यांपकी धर्म, अर्थ व काम यांचा उल्लेख त्रिवगं 
म्हणून केला जातो, व मोक्षाला परम पुरुषार्थ 
असे विशेषत्वाने म्हटळे जाते. त्रिवर्गामध्ये मानवी 
जीवनाचा व्यक्‍तिगत व सामाजिक अक्शा दोन्ही 
दृष्टींनी सर्वांगीण विचार केला - आहे. मोक्षाचा 
विचार हा मानवातील देवत्वाचा, ., परिपुर्णतेचा 
अत्युच्य विचार आहे. खऱ्या अर्थाने मोक्ष हेच 
मानवी जीवनाचे अंतिम ध्येय वा परम प्राप्तव्प 
होय. 

काम आणि अर्थ हे ठ्परक्‍्तिगत स्वरूपाचे पुरुषार्थ 
आहेत तर धम हा सामाजिक स्वरूपाचा. काम 
म्हणजे ढोबळ मानाने, इच्छापूर्तीचे सुख. यालाच 
विषयसुख म्हणतात. वासना, कामना, या क्रियेच्या 
प्ररक शक्‍ती होत, त्यांची पूर्ती इंद्रियांद्वारा झाली 
म्हणजे सुखाचे संवेदन होते. ते फार काळ टिकणारे 
तसते, म्हणून पुनः पुनः त्यांच्या पूर्तीचा प्रयत्न करीत 
राहावे लागते. इच्छाही बदलू शकतात, एकूणच 
विषय-सुखाचे वा कामपुरुषार्थाचे हे क्षेत्र समाधान, 
शांतौो, मनःप्रसाद यांपासून अगदी वेगळे असते. 
प्राथमिक गरजांचा त्यात समावेश होत असल्याने 
मनुष्यातील ते प्राणितत्त्व आहे असे म्हणता येईल. 
प्रत्यक्षात माणसे विषयसुख हेच जीवनध्येय म्हणून 
स्वीकारून त्याच्य़ा प्राप्तीसाठी आयुष्यमर धडपड 
करीत राहतात. म्हणून काम हा वास्तव पुरुषार्थ 
म्हणता येतो. त्याच्या प्राप्तीसाठी जी जी म्हणून 
साधनसामग्री लागते त्या सर्वाला अथे-पुरुषाथ म्हटले 
आहे. काम हा साध्य, तर अथे हा साधनपुरुषाथ 
होय. मुख्यतः पेसा वा धन हे कामपूर्तीचे साधन 
असल्याने अर्थ म्हणजे धन असे मानले जाते. पण तो 
मर्यादित अथे आहे. काम म्हणजे रतिसुख असा काम- 
पुरुषार्थाचाही मर्यादित अर्थ केला जातो. पण पुरु- 
षार्थमीमांसेत तो स्वीकारणे योग्य होणार नाही. 
विषय-सुख म्हणजे “' काम? व तत्प्राप्तीचे साधन 
म्हणजे “ अर्थ '. हे दोन्ही खरे तर ' प्रेयस्‌ ' या सद- 
रात मोडतात. पण त्यांची प्राप्तीसुद्धा माणसाच्या 
बाबतीत आणखी एका गोष्टीवर भावश्यकतया 
अवलंबून आहे. ती गोष्ट म्हणजे धम. 

' घर्म ' हा अत्यंत महत्त्वाचा पुरुषाथे आहे; 
पण त्याचे स्वरूप नीट समजून घेतले पाहिजे. 
साधारणपणे इंग्रजीतील * रिलिजन ' या शब्दाचा 


- 4 नवभारत 


समानार्थी म्हणून धर्मे शब्दाचा उपयोग'केला जातो. 
इंस्लाम, स्िंर्चंनंधमं हे या अर्थी धमं होत. परंतु 
भारतीय सांस्कृतिक परंपरेत 'धर्म! हा शब्द व्यापक 
कर्थाने वापरला गेला आहे. धम मुख्यतः नैतिक 
'स्वरूपांचा ओहे; नीती, सदाचांर हा त्याचा गाभा 
'आहे. . सामाजिक जीवनाचा तो मूलाधार आहे. 
आंचांरांचे नियमन करणारी तत्त्वे त्यात समाविष्ट 
आहेत. अंखिल व्यवहारविश्वाचे तो धारण करीत 
असल्याने “ धर्मो विश्‍वस्य जगतः प्रतिष्ठा । ” असे 
यथोथंपणे म्हंटले आहे. | 
मानवी जीवंनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे सामाजिकता. 
व्यक्‍तीची समाजनिरपेक्ष अज्ञी कल्पना निदान व्यव- 
हारत: तरी करणे शक्‍य नाही. म्हणून व्यक्‍तीच्या 
हिताचा विचार करीत असता समाजाच्या हिताचा 
विचार अपरिहार्यपणे करावाच लागतो. वस्तुतः 
उ्पक्तीचे हित व समाजाचे हित यांच्यांत विरोध 
असूच क्षकत नाही हे धर्भमीमांसेचे सार आहे. 
व्येक्‍तिवाद व समाजवाद यांतील तथाकथित विरो- 
'घाचे परीक्षण या दृष्टीने करणे आव्यक आहे. 
_ प्रत्येक व्यवती अथ-कामपुरुषार्थ संपादित असता 
तिचा इतंर व्यक्तींशी संघषं होऊ नये, उलट सर्वांची 
एकमेकांना मदत व्हावी यासाठी नीति-नियम, 
कांयंदे इत्यादींच्या नियंत्रणाची आव्यकता असते. 
बाह्य नियंत्रणासाठी निर्माण ज्ञालेळी महत्त्वाची 
सामाजिक संस्या म्हणजे राज्य वा दंडसंत्ता. संपूर्ण 
समाजाचा गराडा सुरळोतपणे चालायचा तर दंड- 
सत्तेचे सुयोग्य नियंत्रण आवश्यक आहे. पण शेवटी 
बाह्य नियंत्रणालाही मर्यादा असतात. खरे नियंत्रण 
आतूनच यायला पाहिजे. हेच नीतीचे वा धर्माचे 
नियंबण. दंडसत्तेचासुद्धा गैरवापर होण्याची शक्‍यता 
असते; नव्हे, तो बहुधा होतोच. म्हणून त्यावरही 
धर्माचे नियंत्रण आवश्यकं ठरते. धर्माची व्याख्याच 
मुळी समांजाची ' धारणा! व ' प्रभव ? म्हणजे 
उन्नती, समृद्धी या वाब्दांत केळी आहे. महाभारता- 
तील- “ धांरणात्‌ धरम मित्याहुर्धर्मो धारयंते प्रजा:। ” 
बव “य: स्यात्‌ प्रभवसंयुक्‍तः सं धम इति निश्‍चय: 1” 
ही विधानें सुप्रसिद्च आहेत. व्यक्‍तीच्या दृष्टीने 
विचार करता तिच्या व्यक्‍तिगत सुखासाठीसुद्धा 
घर्माच्या बंघनाची आवश्यकता असते. म्हणून केवळ 
धर्माच्या चौकटींत राहणारा ' काम च पुरुषा्थं 


सप्टेंबर, १९८३ 


होऊ झकतो- “' धर्माइविरुद्धी भूतेष्‌ कामो$स्मि 
भरतषभ ॥ ” हे गीतावचन सवंश्रुत आहे. तसेच 
अर्थ-कामाच्या प्राप्तीसाठीसुद्धा धर्माची आवश्‍यकता 
आहे असे व्यास आवर्जून सांगतात- ** धर्मात्‌ 
अथेरच कामच । ” मनुष्य सुखासाठी भायुष्यभर 
प्रयत्न करीत असतो. पण उच्च कोटीचे सुख तर 
जाऊच द्या, साध्या गरजा भागविण्यासाठीसुद्धा 
धर्म अर्थात्‌ नीती, आवश्‍यक असते. समाजातील सवें 
घटकांनी काही किमान नैतिक बंधने पाळली नाहीत 
तर सामाजिक व्यवहारच अशक्य होऊन बसेल. 
मानवी जीवनातील धर्माचे हे आत्यंतिक महत्त्व 


र च्य वळ र री $ 
लक्षात घेऊनच “ धर्मेण होनाः पशभिः समाना: 1” 


असे म्हटले आहे. माणसाला पशुत्वातुन मूक्‍त करून 
ऱ्या अर्थाने माणुसकी प्राप्त करून देणारा तो धम. 
धर्मामुळे सामाजिकतेची वाढ होऊन माणूस स्वतः- 
बरोबर इतरांच्या हिताचाही विचार करतो व 
त्यानुसार वागतो. “ परोपकार: पृण्याय, पापाय 
परपीडनम्‌ । ” हे धर्माचे सार. त्याप्रमाणे आचरण 
केल्यानेच सवे प्रजेची-समाजाची-धारणा व उन्नती 
होते, यालाच अभ्युदय हे नाव आहे. व्यकती व 
समाज यांच्या सर्वांगीण हितासाठी धर्माची किती 
भावड्यकता आहे ते ध्यानात घेतले म्हणजे- * धमं- 
संस्थापनार्थाय संभवामि युगे य॒गे । ” असे भगवान 
श्रीकृष्ण का म्हणतात, ते सहज समजण्यासारखे आहे. 
धर्म मुख्यत्वे सदाचारस्वरूपी आहे असे मी 
सामान्यपणे म्हटले. सदाचाराचे ज्ञास्त्र म्हणजे नीति- 
शास्त्र. त्यालाच भारतीय धमंमीमांसा म्हणतात. 
त्यात सद्गुण (देवी संपत्ती), सामान्य धर्म व विशेष 
धर्म यांची चर्चा केली जाते. सामान्य धर्म म्हणजे 
सर्वांनी समानपणे पाळावयाची कतंव्ये, उदाह्रणाथं- 
भहिसा, सत्य, अस्तेय इत्यादी. यांनाच एका अर्थाने 
सद्गुणही म्हणता येई. याशिवाय प्रत्येकाने आपली 
विश्षेष कतंव्ये ( धर्म ) पार पाडली पाहिजेत, 
याविषयीचा भगवद्गीतेचा स्वघमंसिद्धान्त सुप्रसिद्ध 
आहे. * वर्णाश्रमधर्म ' या स्वरूपात त्याची मांडणी 
केलो जाते. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय, शूद्र हे चार वणे 
आणि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास हे चार 
भाश्रम, यांतील प्रत्येक वर्णाची व भाश्रमाची काही 
विशिष्ट कतंव्ये झास्त्रात निर्घारित केली आहेत. 
त्यांचे आचरण म्हणजे स्वघर्माचरण होय, माझ्या मते 


अनुक्रमणिका 


भारतीय जीवनदष्टी $ 


* स्वधर्म ' ही भारतीय सामाजिक व नैतिक तत्त्व- 
ज्ञानातील केंद्रवर्ती संकल्पना आहे. भारतीय संस्कृ- 
तीतील वर्णव्यवस्था हा चचेचा विषय बनला आहे. 
हिंदुधर्मावरील सारी प्रतिकूल टीका बहुधा. तिच्या 
भोवतीच घोटाळत असते. त्या विषयाच्या तपशीलात 
मी येथे जाणार नाही. पण काही गोष्टी स्पष्ट करणे 
'आवश्यक व उपयुक्‍त आहे. वणंव्येवस्थेचा अस्पृश्यता 
हा भावद्यक भाग मानला जातो ते बरोबर नाही. 
अस्पृद्यतेवर कठोर टीका करूनही गांधीजी वर्ण- 
व्यवस्थेचा पुरस्कार करू शकले ही गोष्ट ह्या दृष्टीने 
महत्त्वाची आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे या बाबतीत 
आचारावरून विचाराची कल्पना केली जाते, तेही 
बरोबर नाही. विचार व आचारातील तफावत हा 
सर्व क्षेत्रांत आढळणारा मानवसुलभ कमकुवतपणा 
आहे. तो दुर करणे आवश्यक आहे, याबाबत दुमत 
असणार नाही. सिद्धांतानुसार वणं हा गुणकर्मानुसार 
ठरत असतो, केवळ जन्माने नव्हे. माझ्या समज्‌ती- 
प्रमाणे वर्ण म्हणजे माणसाचे व्यक्तिमत्त्व, त्यात 
व्यक्तीच्या बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक शक्‍ती, 
आवडी-निवडी, कल, दृष्टिकोन, स्वभाव इत्यादी 
साऱ्या गोष्टींचा समावेश होतो. मानसशास्त्रात त्यास 
* पर्सनॅलिटी टाइप? (व्यक्तित्व संरचना ) म्हण- 
तात. स्वधर्म निदिचित करताना है व्येक्तित्वगुण 
लक्षात घेतले पाहिजेत असा शास्त्रीय विचार * वणं- 
धर्म ! वा ' स्वघमे.! या संकल्पनेमागे आहे. असे नाही 
केले तर ती व्यक्‍ती स्वतःचे व समाजाचे अनहित 
करील. म्हणूनच- “ स्वघर्मे निधेनं श्रेयः परधर्मो 
भयावहः । ” असे गीतेत म्हटले आहे. थोडक्यात, 
स्वघमं हे नोतीच्या झादायाचे तत्त्व आहे. मी काय 
करावे ? या प्रश्‍नाचे उत्तर या तत्वानुसार दिले 


जाते. व 
पण या प्रनाहूनही अधिक महत्त्वाचा नेतिक 
कसे वागावे ? कोणत्या 


प्रभ आहे- मी इतरांशी क 

भमिकेतुन इतरांशी व्यवहार करावा ? हा प्रश्‍न 

सर्वोच्च नीतितत्त्वा्ी निगडित आहे. याचे जे उत्तर 
हे ते अत्यंत उदात्त 


भारतीय तत्त्वचितकांनी दिले आ 
असे आहे. ते म्हणजे “मी सर्वांशी आत्मौपम्य 


बद्धीने वागावे. /“. “ आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु । ” मी 
स्वतःशी जसा वागेन तसे सर्वांशी बागाते. हे जेतेर 
दिसते तितके साधे नाही. यात ' मी' आणि ' तू 


स्वरूप व अधिष्ठान गी 


हा भेद पुर्णपणे दूर करून. अद्वैतांची प्रस्थापना 
व्यवहारतः करण्याचा प्रयत्न आहे. “ समदेष्टी ? हे 
या तत्त्वाचे दुसरे नाव. * योग * म्हणजेही समत्वच. 
या तत्त्वाची व्याप्ती केवळ माणसांपुरती मर्यादित | 
न करता सवं जीवसृष्टी तिच्या कवेत घेण्याचा 
आदेश व उपदेद्य दिलेला आहे. मी जसा माझ्या 
हितासाठी सदेव प्रयत्त करतो, तसा प्राणिमात्राच्या 
हितासाठीसुद्धा केला पाहिजे. समदृष्टीने सर्वेभूत- 
हितेरत असलेलाच खऱ्या अर्थाने सदाचारी होय. 
अश्या आचरणाने, म्हणजे सदाचरणाने * अभ्युदय: 
तर साध्य होतोच, पण त्याहून अधिक महत्त्वाचे 
सर्वोच्च जीवन-ध्येय * निःश्रेयस '- तेही प्राप्त होते. 
या जीवनध्येयाचाच विचार आता आपणास करा- 
वयाचा आहे. 

मात्तरवी जीवनाचे अंतिम प्राप्तव्य. काय ?. हा 
सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्‍न भारतीय जीवनदृष्टीच्या 
केंद्रस्थानी आहे व त्याचे उत्तर निःश्रेयस किंवा मोक्ष 
असे आहे. पुरुषाथं चतुष्ट्यामध्ये मोक्ष हा परम 
पुरुषार्थ मानला आहे. सामान्यपणे मानवी जीवनाचा 
विचार व्यक्‍ती व समाजाच्या लौकिक हितापुरता, 
स्यार्थ व पराथे या दृष्टीने केला जातो. परंतु 
भारतीय जीवनदृष्टीमध्ये स्वाथं-पराथें या दृंद्वाच्या 
पलीकडील परमार्थाचा विचोर-सवंश्षेष्ठ मानला आहे 
परम पुरुषार्थाच्या, म्हणजेच प्ररमार्थाच्या प्राप्तीतच 
जीवनाची साथंकता आहे, त्याविना सारे व्यथ होय. 
सर्व ऐहिक ऐश्वर्य प्राप्त झाले तरी :पुढे काय 7 
6 ततः किम्‌ ? ' - असा. प्रत . शंकराचार्यांसह्‌ 
झापणापुढे असतो. ८ येनाहं .नामृता स्याम्‌ किमंहं 
तेन कुर्याम्‌ ? ” असा प्रश्‍न मैत्रेयीने याजवल्क्यांना 
विचारला तो याचसाठी. अध्यात्मविद्या म्हणजे 
मोक्षणास्त्र. आता, अंतिम जीवनध्येय असलेल्या या 
मोक्षाचे स्वरूप काय असा प्रश्‍न साहजिकच निर्माण 
होतो. मोक्ष या संकल्पनेसंबंधी इतके ग्रेरसमज आहेत 
की तिचे यथाथ स्वरूप समजून घेणे अगत्याचे आहे. 
अपवर्ग, कैवल्य, निःश्रेयस, निर्याण, मुक्ती हे सामा- 
न्यत: मोक्षाचे पर्यायी शब्द मानले जातात. त्याच्या 
स्वरूपाचे वर्णन करताना पूर्णत्व, शांती, अमृतत्व, 
₹ह्वरू्पस्थिती, आतंद, शारवत सुख या शब्दांचा 
उपयोग यथार्थपणे केला जातो. यांपैकी आनंद ही 
संकल्पना फार महत्त्वाची आहे. भारतीय विचार- 


अनुक्रमणिका 


नद नवभारत 


वंतांनी परमानंद हे मोक्षाचे स्वरूप मान्‌न त्याचा 
अंतिम जीवनध्येय वा परमपुरुषाथे म्हणून स्वीकार 
केला आहे. या दृष्टीने पाहिले तर जौवन ही एक 
आनंदसाधना आहे असे म्हणता येते. मात्र हा 
' आनंद? व आपण ज्याला “ सुख ' (विषयाचे) 
म्हणतो ते- यांतील भेद आवर्जन लक्षात घेतला 
'पाहिजे, त्याशिवाय..भारतीय जीवनदृष्टीचे ममं 
ध्यानी येणे केवळ अशक्‍य होय. 

मोक्ष पुरुषार्थाची मीमांसा म्हणजे सुखदुःख विवेक. 
प्रत्येकजण आयुष्यभर दु:खापासून मुक्‍ती व सुखाची 
प्राप्ती यासाठी प्रयत्न करीत असतो. या दृष्टीने 
पाहता मोक्ष म्हणजे जर शाश्‍वत सुख असेल तर 
प्रत्येक जण मोक्षार्थी आहेच असे म्हणावे लागेल व 
ते अक्षरशः खरे आहे. “ दुःखादुद्विजते सर्व: सर्वस्य 
सुखम्‌ ईप्सितम्‌ । ? हे सनातन सत्य आहे. परंतु 
प्रत्यक्ष व्यवहारात आपण ज्याला सुख मानून 
त्याच्या प्राप्तीची साधने जमा करीत राहतो ते 
विषयसुख वस्तुतः सुख नसून दुःखालाच कारण होते 
हे जाणत नसल्याने आपण पुन:पुन्हा भ्रमित होऊन 
सुख-दुःखाच्या चक्रात भ्रमत राहतो. हेंच अज्ञान व 
तज्जन्य बंध होय. त्यापासुन मुक्‍त होऊन खऱ्या 
आनंदाच्या प्राप्तीचा मार्ग जाणून चोखाळावा म्हणून 
अध्यात्मशास्त्राची प्रवत्ती. 

काम-पुरुषार्थाचे विवेचन करीत असता आपण 
पाहिले, की “काम ' म्हणजे इच्छापूर्तीचे सुख. 
सामान्यतः त्यास इंद्रियसुख किवा विषयसुख म्हटले 
जाते. आता प्रश्‍न असा, कौ ' काम ? म्हणजे सुख व 
मोक्ष म्हणजेही सुखच, तर त्या दोहोंत फरक काय 
व त्यांतील मोक्ष हेच जीवनध्येय म्हणून का 
स्वीकारायचे ? प्रत्यक्षात आपण विषयसुखासाठोच 
प्रयत्न करीत असतो. तेव्हा ' काम हा वास्तववादी- 
अर्थाने पुरुषाथे म्हणता येईल. परंतु विषयसुख 
हे अशाइवत व दुःखमूल असल्याने आददांवादी 
अर्थाने “काम? हा पुरुषार्थ नसून शाइवत-सुख-रूप 
मोक्ष हाच खरा पुरुषाथं आहे असे मानावे लागते. 
विषयसुखाहून मोक्षसुख आत्यंतिकपणे भिन्न आहे. 
हाच 'आतंद*« माझ्या मते त्याची दोन मुख्य लक्षणे 
सांगता येतील, एक म्हणजे तो शाश्‍वत आहे, नाशि- 
वंत नाही; दुसरे म्हणजे त्यात दुःखाचा अत्यंत अभाव 
आहे, तो दुःखलेशरहित आहे. याउलट, विषयसुख हे 


सप्टेंबर, १९८३ 


तात्कालिक असते, त्याच्या बाबतीत नित्यत्वाची 
कल्पनाही करता येत नाही. शिवाय ते शेवटी दुःखा- 
लाच कारण होते. इच्छा तृप्त नाही झाली तर दुःख 
होतेच. पण कामना ही स्वभावतः कधीही तप्त 
होणारी नसल्याने ती कायम अक्शांती, अतृप्ती वा 
असमाधानच देते. इच्छापुर्तीसाठी दुसऱ्या अनेक 
गोष्टींवर अवलंबून राहावे लागते ते वेगळेच. वस्तुतः 
परस्वाधीनता हे दुःखाचे मूळच होय. म्हणूनच मनूने 
सुखदुःखाच्या व्याख्या करताना “ सर्वे परवद्ां 
दुःखम्‌ सर्व आत्मवश्ं सुख ॥” (मनु. ४.१६०) असे 
यथार्थ म्हटले आहे. 

विषयसुखाच्या मागे लागलेला माणूस हा काम, 
क्रोध, लोभ, मोहू, मद व मत्सर या षड्विकारांनी 
पीडित असतो. अहंकार तर विषयसुखाचे (व दु:खा- 
चेही) अधिष्ठानच होय. दंद्वात्मकता, क्षणभंगु रता, 
परवशता ही त्याची लक्षणे. अशा परिस्थितीत हे 
तथाकथित “सुख', अक्षांती व दुःखालाच कारणीभूत 
झाल्यास त्यात नवल कसले ! म्हणून माणूस सुखा- 
साठी रात्रंदिवस तळमळतो हे खरे असले, तरी 
खरे सुख म्हणजेच खरे हित कश्ञात आहे ते जाणून 
घेऊन त्यानुसार आचरण केले नाही तर आपण 
सुखापासुन वंचितच राहू. भारतीय जीवनदृष्टीत 
सुख दुःखविवेकाला जे महत्त्व आहे ते यामुळेच. या 
विवेकाचा निष्कषे तत्त्वज्ञ, साधुसंत यांनी काढला 
आहे. तो म्हणजे- ज्ञानेश्‍वरांच्या शब्दांत- “ विषय- 
सुख नाशिवंत । सेवितां तिमिर कोंदले ॥?, म्हणून, 
“ तेंवी विषयाचे जें सुख । ते केवळ परमदु:ख ॥//, 
सुभाषितकार म्हणतात त्याप्रमाणे- “ झोगान भक्ता: 
वयमेव भुक्‍्ता: ॥। ” अशी विषयासक्त माणसाची 
स्थिती होते. म्हणूनच झंकराचायं 'विवेकचूडामणी!त 
सांगतात- “ मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति । 
त्यजातिदुरान्‌ विषयान्‌ विषं यथा ॥ 7 (वि.चू.८४), 
यावर असा प्रश्‍न निर्माण होतो, की इंद्रियसुखा चे 
जीवनातील महत्त्व शून्य मानले तर मग जीवनात 
उरलेच काय ? जीवनाकडे पाठ फिरवायला सांग- 
णारा संन्यासमार्गे सवेसामान्य माणसांकरिता नाही; 
म्हणून मोक्ष हे सर्वांचे प्राप्तव्य असू शकत नाही. 
सऱ्यास म्ह्णजे जर पलायनवाद असेल, तर हे म्हणणे 
खरे ठरेल. पण वस्तुस्थिती तज्ञी नाही. शाश्‍वत सुख 
वा समाधान ति इंद्रियांवर किंवा बाह्य गोष्टींवर 


भारतीय जीवनदृष्टी : 


अवलंबून नसून त्याचा झरा आपणामध्येच आहे; 
तेथे पोहोचण्याचा मार्ग वहिर्गामी नसून अंतर्गामी 
आहे हे भारतीय जीवनदृष्टीचे सांगणे आहे. जीवन 
सुखी करण्यासाठीच हे जाणणे आवश्यक आहे. 
म्हणूनच मोक्षाचे स्वरूप स्वानंद, आत्मसुख या 
शांब्दांत सांगितले जाते. स्थितप्रज्ञ हा आत्मतृप्त, 
आत्मकाम-आत्मन्येवात्मनातुष्ट असा असतो. अभंग 
समाधान, चिरंतन शांती हेच वस्तुतः ' प्रत्येकाचे 
अंतिम साध्य आहे. हीच स्वरूपस्थिती किवा सहज 
समाधी होय. 


मोक्षसाधन- कर्माचे बंधकत्व कक्षात आहेते 
ओळखून दुर करणे ही कर्मयोगाची साधना आहे. 
श्री, रमण महर्षींनी आपल्या “ उपदेशसार * या 
छोट्याश्या ग्रंथात म्हटल्याप्रमाणे, कर्म हे तर बोलून- 
चालून जड आहे. ते चेतन आत्म्याला काय बांध- 
णार ?- “ कमे किपरं, कर्मे तज्जडम्‌ 1। ". कर्म 
आपणास बांधते किवा बांधते ते आपल्याच वासनेने, 
आसक्तीने व अहंकाराने. ज्ञानेश्‍वरांनी अत्यंत 
मामिकपणे हा विचार व्यक्‍त केला आहे. ते म्हण- 
तात- “तसा कतेत्वाचा मद । कर्मफळाचा आस्वाद । 
या नांव बंध | कर्माचा को ॥? (ज्ञा. १८-२०५). 
आपण कोणत्या दृष्टिकोनातुन कर्म करतो ते 
महत्त्वाचे आहे. अहंकार, आसक्ती, फलाशा है 
शेवटी बंधाला कारण होतात हे जाणून निरहुंकारी 
व अनासक्त राहून निष्काम भावाने प्राप्त कतंव्ये 
करीत राहणे हाच निःश्रेयस प्राप्तीचा मार्गे आहे. 
यालाच ' योग ' असे नाव आहे; त्याचे रहस्य आहे 
“ समत्व !- “ समत्वं योग उच्यते ॥। ”. समत्वाचे 
स्वरूप दुहैरी आहे- समबुद्धी आणि समदृष्टी, कोण- 
त्याही अनुकूल वा प्रतिकूल परिस्थितीत मनाचा 
समतोल बिघड्‌ न देणे म्हणजे समबुद्धी, तिलाच 
स्थिरमती वा स्थितप्रज्ञा म्हणता येईल. “ शीतोष्ण- 
सुखदुःखेषु समः संगविसजितः | असे गीता सम- 
बद्धी माणसाचे वर्णन करते. समदृष्टी म्हणजे सर्व- 
भतसमभाव. “ शुनि चैव श्‍वपाके च पंडिताः सम- 
दशिन: ॥ ” - हे समदृष्टीचे गीतोक्‍त वर्णन. सर्वे 
चराचर विदवात परमेश्‍वर भरून राहिला आहे हा 
समदृष्टीचा तात्त्विक आधार. तात्त्विक दृष्ट्या एकच 
आत्मतत्त्व (ब्रह्म) माझ्यात व इतरांत वास करीत 


अनुक्रमणिका ननुक्रमणिका मराठीचा विक 


स्वरूप व अधिष्ठान ७ 


आहे म्हणून सवे मानवजातीला, खरे तर सर्वं 
प्राण्यांना मी स्वतःप्रमाणेच वागवावे हे नेसगिक 
तत्त्व त्यातून निष्पन्न होते. हीच आत्मोपम्य बुद्धी; - 
“ आत्मवत्‌ सवं. भूतेष्‌। ” हे तिचे आचारसूत्र. 
याचा उल्लेख पूर्वी झालाच आहे. अश्या रीतीने सम- 
बुद्धी व समदृष्टी या दोन्ही अंगांनी युक्‍त समत्व हे 
मोक्षसाधनेचे रहस्य होय. प्रत्यक्ष जे कम करायचे, 
त्याचा आशय ' स्वधर्म ' या संकल्पनेत सामावला 
आहे, हे मौ सांगितले आहेच. समत्वयोगय्‌क्‍त होऊन 
स्वधर्माचरण करणे हे जीवनाचे आचारांग आहे. 
यात कोठेही जीवनाकडे पाठ फिरविण्याचा प्रश्‍नच 
येत नाही हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. उलट नेतिक 
चांगुलपणाला व सदाचाराला अत्यंत महत्त्व या 
जीवनसृष्टीत दिले आहे. संयम, सदाचार व 
सेवा हो व्यावहारिक जीवनाची त्रिसुत्री आहे. मान- 
वाचा आदर असलेला * स्थितप्रज्ञ ' हा सर्वेभूत- 
हितेरत असतो हे कधीही विसरता कामा नये. अक्ष 
रीतीने प्रवृत्ती व निवृत्ती यांचा सुरेख संगम भार- 
तोय जीवनदृष्टीत पाहावयास मिळतो. प्रवृत्तीलाच 
निवृत्तीचे बळ प्राप्त करून देण्याची किमया ज्या 
विद्येमुळे साधते ती अध्यात्मविद्या ! स्वार्थ व पराथे 
यांचे दद आखून टाकून जीवन शाश्‍वत सुखाने 
भारून टाकणारा तो परमार्थ ! भारतीयांचे हे 
अमूल्य विचारधन आचरून प्रसारित करणे हे 
आपले मोलाचे सामाजिक क्तंव्य-क्रषिक्रण-आहे 
असे आवर्जून सांगावेसे वाटते. 


तात्पर्य, भारतीय जीवनदृष्टीत, विवेक आणि 
साधनेच्या साहाय्य़ाने व सद्गुरू आणि साधुसंत 
यांच्या मार्गदर्शनाने व कृपेने अमृत, पूर्ण, अनंत, 
आनंदरूप असा शिवंत्वाकडे जीवाने करावयाचा 
पारमार्थिक प्रवास म्हणजे जीवन, सारी माणसे 
सहप्रवासी आहेत. या प्रवासाचा मार्गे सामाजिक 
जीवनातून जातो.तो आक्रमित असता समत्वबृद्धीने व 
निष्कामपणे स्वधर्माचरण करणे, आत्मोपम्य बद्धीने 
सर्वांच्या हितासाठी प्रयत्न करणे हे या शिवत्व- 
साधनेचे महत्त्वाचे अंग होय. या प्रवासात सर्वांनी 
“: एकमेकां सहाय्य करू । अवघे धरू सुपंथ ॥ ” या 
भूमिकेवरून परस्परसहकार्ये करायचे व “ सव $पि 
सुखिन: सन्तु । ” हे ध्येय गाठायचे आहे. 


| 


स: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


ट्‌ नवभारत 


तात्त्विक अधिष्ठान 


आतापर्यंत भारतीय जीवनदृष्टीचे स्वरूप स्पष्ट 
करण्याचा प्रयत्न केला. आता, जीवनदृष्टी ही एक 
केवळ कविकल्पना न राहता तिच्यात जर जीवन 
घडविण्याचे सामथ्यं खरोखरीच यावयाचे असेल, 
तर तिची रचता सुयोग्य व सुदृढ अश्या अधिष्ठानावर 
होणे आवश्यक आहे. केवळ काल्पनिक गोष्ट कितीही 


उदात्त, चांगळली असली तरी योग्य अधिष्ठाना-- 


शिवाय ती जीवनाला, अर्थात जीवन घडवायला 
उपयुक्‍त ठरू शकत नाही. जीवनदृष्टीचा स्वीकार 
होऊन ती जर प्रत्यक्ष आचरणात यावयाची असेल 
वर ती स्वीकाराहे व आचरणीय असली पाहिजे; 
आणि ही द्विविध अहता तिला प्राप्त होते ती दोन 
कारणांनी- दृष्टीची यथार्थता व अधिष्ठानाची 
सुयोग्यता. आता मी भारतीय जीवनदृष्टीच्या अधि- 


ष्ठानाचे स्वरूप स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करणार 
आहे. माझ्या मते हे अधिष्ठान द्विविध आहे- 
तात्त्विक व मानसशास्त्रीय, यांवैकी तात्त्विक 
अधिष्ठानाची- ज्याला ज्ञानमार्ग असे नाव आहे- 
चर्चा विस्ताराने झालेली आहे. पण दुसरे जे मानस- 
शास्त्रीय अधिष्ठान आहे त्याची व्यवस्थित, संगतवार 
अशी मांडणी झालेली माझ्या पाहण्यात नाही. या 
दृष्टीने मी करणार असलेली मानसशास्त्रीय 
अधिष्ठानाचो मांडणी प्रायोगिक स्वरूपाची आहे 
असे म्हणायला हरकत नाही. मानवी स्वभावाचे व 
जीवनाचे अतिसृक्ष्मपणे सखोल व सर्वांगीण निरीक्षण 
करूनच भारतीय विचारवंतांनी जीवन दृष्टी निश्‍चित 
केली आहे. त्यामुळेच कालमानानुसार तिचा तपश्लील 
बदलला तरी मूलभूत तत्त्वे सनातनच आहेत. म्हणून 
तिला “सनातन धर्म? असेही संबोधण्यात येते. 
अंततोगत्वा जीवनदृष्टीची यथार्थता तिच्या मानस- 
शास्त्रीय अधिष्ठानावरच बहुतांशी अवलंबून असते. 
या दृष्टोने पाहृता मानसशास्त्रीय अधिष्ठानाच्या 
अभ्य़ासाचे महत्त्व सहज ध्यानात येईल. प्रथम मी 
तात्विक अधिष्ठानाचे विवेचन करून नंतर मानस- 
शास्त्रीय अधिष्ठानाकडे वळेन. याचे एक कारण असे, 
कौ तात्त्विक अधिष्ठान स्पष्ट करणे म्हणजे जीवन- 
दृष्टीचे स्वरूप अधिक स्पष्ट करण्यासारखेच आहे. 
शिवाय त्यात ज्ञानमार्गाबरोबर भक्‍तिमार्गाचेही 


अनुक्रमणिका 


सप्टेंबर, १९८३ 


विवेचन असल्याने मोक्षसाधनविचार पूर्ण होण्यासाठी 
त्याची चर्चा प्रथम करणे उचित होईल. 

जीव, जगत व ई$वर (सदूवस्तू) यांच्या स्वरू- 
पाचे ब परश्‍्परशंबँंधांचे ज्ञान म्हणजे तत्त्वज्ञान. 
जीवनदृष्टीच्या मुळाशी असलेले जे तत्त्वज्ञान ते त्या 
जोवनदृष्टीचे तात्विक अधिष्ठान होय. सामान्यतः 
अद्वंत वेदान्ती स्वरूपाचे आहे अशी माझी धारणा 
आहे. त्यामुळे तात्त्विक अधिष्ठानाचे विवेचनही मी 
त्याच दृष्टिकोनातून करणार आहे. अहवतदर्शन व 
इतर दशेने यांच्यांतील संबंधाचा प्रश्‍न हा स्वतंत्रपणे 
अभ्यासला पाहिजे. येथे केवळ अधिष्ठानभूत अद्वंती 
विचाराचे स्वरूप थोडक्यात पाहावयाचे आहे. या 
तत्त्वज्ञानाचे महत्त्वाचे सिद्धान्त असे : 

भ) सर्वे चराचर विश्वाला एकच एक सत्‌तत्त्व 
व्यापुन उरले आहे- “ सर्व खलु इदं ब्रह्म ॥ ” जग 
हे विविधतेने नटलेले, अनेकात्म व द्वंद्वात्मक असले 
तरी एकच सद्‌वस्तु या विविध रूपांनी व्यवत होत 
असते. व्यवहारतः अनेकत्व असले तरी परमाथंतः 
अट्वेतच नांदत आहे. ज्ञानेश्‍वरांच्या शब्दांत सांगायचे 
तर- “तसे विश्‍व येणे नांवें । हें मीचि पे आघवें ॥ ” 
( ज्ञा. १४,२७७ ). किवा “ शिवोनि पृथ्वीवरी । 
भासती पदार्थांचेया परी । प्रका ते येकसरी । 
संवित्ति हे ॥” (चां. पा. १२) : शंकराचाय तर 
स्पष्टच म्हणतात- “यदिदं सकलं विःवं नानारूपम्‌ 
प्रतोतमज्ञानात्‌ । तत्सव॑ ब्रह्मव प्रत्यस्ताशषेपभावना- 
दोषम्‌ ॥ ”. (वि. च्‌. २२६), 

ब) या सद्‌वस्तूचे स्वरूप कसे तर ती सच्चिदानंद, 
अनाद्यनंत, एकमेवाद्वितीय, नित्पशुद्धबुद्धमुक्‍तस्वभाव 
आहे. ती साक्षात्‌ आनंद- अमृत आहे- “आनंद 
ब्रह्म । ” किवा “रसो व स:॥/, या सद्वस्तुमध्येच 
जगाची उत्पत्ती, स्थिती, लय होतात. होच गोष्ट 
उपनिषदात- “यतो वा इमानि भूतानि जायस्ते. . .” 
इत्यादी व्याख्यांतून सांगितली आहे. यातील सत्‌, 
चित्‌, आनंद या पदत्रयाचे अत्यंत मार्मिक विवेचन 
ज्ञानदेवांनी आपल्या नमृतारुभवात केले आहे; ते 
मुळात पाहण्यासारखे आहे. 

क) जगत्‌ हे सद्वस्तु (ह्म किवा आत्मतत्त्वा)चा 
आविष्कार आहे. ते माया, मिथ्या आहे असे म्ह्टले 
जाते. पण माया-मिथ्या या पारिभाषिक शब्दांचे 
तपशीलात विवेचन करून पायावादाचे यथा[थुं स्वरूप 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकत 


भारतीय जीवनदष्टी : 


स्पष्ट करणे शक्‍य नसल्याने आपण ज्ञानेश्वरांना 
अनुसरून जगत्‌ हे चित्स्वरूप परब्रह्माचा विलास 
आहे असे म्हणू या. अग्नीपासून जसे स्फुल्लिंग बाहेर 
पडतात, तसे जग सद्‌वस्तूतुन निर्माण झाल्याचे उप- 
निषदात वणन आहे. सुवर्ण-अलंकार, जलाशय- 
तरंग इत्यादी उदाहरणांतूुन जगाचे सद्‌वस्तुशी 
असलेले नाते सांगितले जाते. थोडक्यात म्हणजे 
परमात्मतत्त्व हे सवे विश्वाला अंतर्बाह्य व्यापून 
उरले आहे. सवे चराचरविदव त्याचाच विस्तार, 
आविष्कार वा विलास आहे. 

ड) जोौव स्वरूपतः ब्रह्मच आहे. “ जीवो ब्रह्मंव 
नापर:॥ ” म्हृणजे जीव अर्थात्‌ आत्मा, ब्रह्माप्रमाणेच 
सच्चिदानंदस्वरूप भाहे. आपण स्वतःला सामान्यपणे 
शरीर (इंद्रियसमूह) मानून व्यवहार करीत असतो. 
हाच देहात्मवाद. महत्‌पासून पंचमहाभूतांपर्यंतच्या 
स्बे तेथीस तत्त्वांनी मिळून बनलेले हे शरीर, आणि 
पुरुष म्हणजे आत्मतत्त्व हे स्वरूपतः भिन्न आहेत हे 
जाणणे सांख्यतत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने कवल्याचे साधन 
आहे. पण वेदान्तात भावात्मक दृष्ट्या जीवात्म्याचे 
परमात्म्याशी स्वरूपतः अद्दत प्रतिपादिले आहे. 
“ तत्त्वमसि ।”, “ अहं ब्रह्मास्मि 1” या महा- 
वाक्यांतून अद्वरताचेच मंडन केले आहे. “ आत्मानं 
विद्धि। ” हा आदेश हे स्वरूप ओळखण्यासाठीच 
दिला आहे. आत्मज्ञान वा आत्मानंद हे सर्वांचेच 
जीवनध्येय आहे. क 

प्रत्येक व्यक्‍ती स्वरूपतः ब्रह्मरूप असल्याने सर्वे 
भानवांमध्ये अद्वैताचा साक्षात्कार होणे ओघानेच 
येते. धर्माची उभारणी या अद्वंतावरच सुस्थिर- 
पणे होऊ शकते. व्यक्तीचे स्वत.शी, समाजातील 
इतर व्यक्तींशी व निसर्गाशो-चराचर विइवाशी- 
नाते काय ? असा एक महत्त्वाचा प्रश्‍न तत्त्वज्ञानात 
चचिला जातो. याचे भारतीय तत्त्वचितकांनी दिलेले 
उत्तर आहे- ' अद्वैत. ' या तत्त्वज्ञानाचा सामाजिक 
आढाय अतिशय समृद्ध आहे. तो ' धर्म ' या संकल्प- 
नेत साठवला आहे. या दृष्टीने धर्म म्हणजे 
अह्वैताचे व्यवहार-शास्त्र असे म्हटल्यास वावग 
होणार नाही. याआधी सांगितल्याप्रमाणे त्याचे 
मख्य आचारसूत्र- ' आत्मवत्‌ सवंभूतेषृ । ् हे 
आहे, व अधिष्ठान आहे * समत्व> ईश उपनिष- 
दात त्याची मांडणी- “ यस्तु सर्वाणि भूतानि 

त. भा. २ 


स्वरूप व अधिष्ठान ९ 


आत्मन्येवानुपर्यति । सवंभूतेष॒ चात्मानं ततो न 
विजुगुप्सते ।। ” अशी केली आहे. याचाच गीतेतील 
अनुवाद आहे- “ सवंभूतस्थमात्मानं सर्वभतानि 
चात्मनि । ईक्षते योगयुक्‍्तात्मा सवंत्र समदर्शनः ॥ 
याहून अधिक व्यापक व उदार नोतिझास्त्रीय तत्त्व 
कल्पिताही येणार नाही. समता आणि बंधुभाव या 
दोन्ही मूल्यांना पोटात घेऊन राहणारे हे “* ऐक्य 
वा “ अद्वंत ” मानवी जीवनाचे सवंश्रेष्ठ मूल्य 
होय. अद्वेत हा केवळ तात्त्विक सिद्धान्त नसून भार- 
तीय जीवनदृष्टीचे आधारभूत असे आचारसूत्रही 
आहे हे आवर्जून लक्षात घ्यायला पाहिजे. दुसरी 
गोष्ट म्हणजे या सुत्रात केवळ मानवप्राणीच गोवले 
आहेत असे नव्हे, तर सारी प्राणिसृष्टी, किंबहुना, 
चराचर विश्‍व बांधले गेले आहे. म्हणजे खऱ्या 
अर्थाने अद्वतदृष्टी ही वैश्विक दृष्टी आहे. 

भारतीय जीवनदृष्टीच्या तात्तिक अधिष्ठानाचा 
विचार करीत असता एका सिद्धांताचा उल्लेख- 
करणे अपरिहायं आहे. तो म्हणजे * कमे सिद्धांत '. 
भारतीय तत्त्वज्ञानाचे ते वशिष्ट्य मानले जाते. 
समाजातील विषमता व शोषण थांचे समथंन हा 
सिद्धान्त करतो म्हणून तो त्याज्य आहे अश्ली टोकाही 
त्प़ावर केली जाते. तो आत्मस्वातंत्र्याच्या विरोधी 
आहे असेही म्हटले जाते. त्या सर्वे वादात जाणे येथे 
शक्‍य नाही. थोडक्यात सांगायचे तर ' करम * हे 
अपरिहार्यपणे आपले योग्य ते फळ देतेच- असा हा 
सिद्धान्त आहे. ' करावे तसे भरावे ' , * काम तस 
दाम * , “ पेरावे तसे उगवते ' - या म्हणींच्या 
रूपातही तो सांगता येईल. हा स्वातंत्र्यविरोधी 
नाही हे उघड आहे. कम केल्यावर फळ टाळता येत 
नाही, एवढेच तो सांगतो. कर्माचे स्वातंत्र्य अबा- 
धित आहे. समाजातील विषमतेचे समर्थन हा त्याचा 
उद्देश नसून उलट चांगले कर्म करावे भ्हणजे चांगले 
फळ मिळेल असे तो शास्त्रीय रूपात सांगतो. गंमत 
म्हणजे भारतीय जीवनदृष्टीत जीवनाचे अंतिम 
उद्दिष्ट मात्र या कमंबंधापासून मुक्‍ती मिळविणे 
हे आहे. त्यासाठी तत्त्वज्ञांनी मोक्षमागंही शोधून 
काढला आहे. कमे करूनही त्याचे बंधन मात्र 
कसे तोडावे हा येथे प्रश्‍न आहे. त्याचे उत्तर आहे 
: कर्मयोग '- “ योगः कमंसु कोशलम्‌ | ' आणि 
हे कोशल्य बंध बाधू न देता कमें करण्यात आहे, 


१० 


त्याचे रहस्य निष्कामता व समत्व हे आहे. म्हणून 
'समत्वं योग उच्चते । ' अशी व्याख्या केली व 
योगयुक्त होऊन स्वधर्माचरण केले तर ते बाधत 
नाही असे गीतेने सांगितले. कर्म जड असल्याने चेतन 
कर्त्याला ते बांधू शकत नाही. अहंकार किवा 
'कतृत्वमद आणि फलासक्ती यांमुळे तो बांधला जातो. 
ज्ञानेश्‍वरांनी ,मामिकपणे म्हटले आहे- '' कतृत्वाचा 
मद । आणि कर्मफळाचा आस्वाद । या दोन्हींचे नांव 
बंध। कर्माचा कों५॥८” (ज्ञा, १८.२०५) म्हणजे 
कमंसिद्धांताला अपवाद काय ते शोधणे हे एका अर्थी 
भारतीय तत्त्वज्ञांचे उदिष्ट होते. अनासक्ती, निर- 
हुंकार, समत्व व शेवटी दंद्रातीत होणे हा कमंबंध- 
मुक्तीचा म्हणजेच शाइवत सुखाचा मार्ग आहे. 
तात्विक अधिष्ठानाच्या संदर्भात, ज्ञानयोगा- 
बरोबरच भक्तियोगाचा वा दशनाचा उल्लेख करणे 
भाग आहे; त्याशिवाय विवेचन अपुणे राहील. खरे 
तर भकक्‍्तिमीमांसा हा स्वतंत्र चचेचा विषय आहे. 
तिचा सारांश ग्रथित करायचा तर असे म्हणता 
येईल, को सद्वस्तू म्हणजे ईश्वर वा इष्टदेव. तो 
सवंव्यापी, सर्वांतर्यामी. विश्वोत्पत्ती-स्थिती-ल्य-कर्ता, 
भक्तांना दुःखमुक्‍त करणारा- असा आनंदस्वरूप 
आहे. ईदवराकडे विश्वात्मक आणि विदवोत्तीणे 
अश्या दोन दृष्टींनी पाहिले जाते. विश्‍वात्मक ईश्‍वर- 
भक्तीचा सामाजिक आठाय अद्वैताप्रमाणेच फार 
मोठा आहे. सर्वे विश्वाला ईइवर अंतर्बाह्य व्यापून 
उरला आहे- “ ईशावास्यमिदं सर्व यत्‌किच जगत्यां 
जगत्‌ । ” हा ईशोपनिषदाचा सिद्धान्त. गीतेच्या 
शब्दांत- वासुदेव: सरवेमिति । '. तो सववज्ञ, सर्वशक्ति- 
मान जगश्नियंता आहे. त्याच्याच शक्‍तीने विदववाचा 
गाडा चालू आहे. त्याला अनन्यभावे शरण जाणे, 
त्याची एकनिष्ठ भक्‍ती करणे यातच मानवाचे कल्याण 
आहे. पण त्याची भक्ती म्हणजे तरी काय ? ज्ञाने- 
स्वरांच्या शब्दांत- “ जे जे भेटे भूत । ते ते मानिजे 
भगवंत । हा भक्तियोग निश्‍चित । जाण माझा ॥। ” 
(ज्ञा, १०.११८) या विश्वात्मक ईद्वराची पुजा 
बांधायची ती स्वधमंपुष्पांनी- “ तया सर्वात्मका 
ईश्वरा । स्वकमंकुसुमांची वीरा । पुजा केली होय 
अपारा । तोषालागी |॥ ” (ज्ञा. १८.९१७). गीतेच्या 
शब्दांत- “ स्वक्मणा तमभ्यच्ये सिद्धि विदति 
मानव: । ” पुजेची-भकक्‍्तीची ही संकल्पना भक्‍तीचा 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९८२ 


विशाळ सामाजिक आशय स्पष्ट करते. स्वधर्म हा 
नित्ययज्ञ, तर जीवन हीच पूजा. आणि जे काही 
करायचे, त्याचे फळ ईशवरापेण करायचे म्हणजे 
अनायासे निष्कामता व भनासक्‍्ती साधते. कर्ता- 
करविता ईषवर मानल्याने अहंकार व तद्मूलक 
षड्विकार गळून पडतात. सर्वांमध्ये परमेश्‍वर अस- 
ल्याने सर्वभूतहितेरत राहणे हा पूजारूपाने भक्ताचा 
धर्म होतो आणि शेवटी दृंदृही मावळून भक्त 
आत्मनिवेदनाने सायुज्य मुक्‍ती प्राप्त करतो. 
व्यक्तिगत दृष्ट्या नवविधा भक्तीचे वर्णन केले 
असले तरी भक्तीची परमावधी आत्मनिवेदनच 
होय. समथे रामदासांनी या विषयाची विस्तृत 
चर्चा आपल्या. दासबोध व इतर प्रकरणग्रंथांतून 
केली आहे. नवविधाभक्तीचा उद्देश आपले 
सारे भावविदव ईश्वराने, आराध्यदेवतेने भारून 
टाकावे व रात्रंदिवस परमेदवराचेच चिंतन, स्मरण, 
निदिध्यासन व्हावे हा आहे. त्याची स्वाभाविक 
परिणती ' आत्मनिवेदन , म्हणजे ईश्वराशी एक- 
रूपता, यात होते; आपल्या परमेदवरी स्वरूपाचा 
साक्षात्कार होतो. त्यातूनच परमप्रेममय अशी अवस्था 
व शाइवत आनंद प्राप्त होतो. अशा स्थितीत पूजा 
करावी लागत नाही; भक्‍त जे जे करतो ती पूजाच 
असते, “शिवमानसपूजे'त म्हटल्याप्रमाणे-" यद्यत्‌कमं 
करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्‌ । ” ही स्थिती 
भक्ताची असते. 

काही जण भक्ती आणि ज्ञान यांत भेदच नव्हे 
तर विरोध मानतात. प्रारंभोच्या अवस्थेत भेद वाटत 
असला तरी सर्वोच्च स्थितीत भक्‍ती व ज्ञान एक- 
रूपच आहेत. ज्ञानी, भक्‍त व कर्मयोगी यांची वृत्ती, 
अवस्था व आचार समानच असतात. पराभक्‍्तीला 
ज्ञानेश्‍वर ज्ञानभक्‍्ती असेच म्हणतात. शंकराचार्यांनी 
केलेली भक्तीची व्याख्या पाहण्यासारखी आहे ते 
म्हणतात-- “ स्वस्वरूपानुसंधानं भकक्‍तिरित्यभि- 
धीयते । ” (वि, पु. २२) हेच ज्ञान, ज्ञानेश्‍वरांनी 
तर स्पष्टच म्हटले आहे को- “हें समस्तही 
श्रीवासुदेवो । एसा प्रतीतिरसाचा वोतिला भावो । 
म्हणोनि भक्‍तांमाजी रावो । आणि ज्ञानिया तोची 
(ज्ञा. ७.१३६) . याहून अधिक स्पष्ट काय सांगणार? 
अर्थात एक गोष्ट खरी, की ज्ञानाचे साधन विचार 
व त्या मार्गे अहतानुभूती, तर भक्तीचे साधन 


संगणकीकत 


भारतीय जीवनदष्टी ! 


भावना-प्रेमभावना- व त्या मार्गे अद्वंतानुभूती. 
“सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमरू्पा।॥ ” या नारदांनी केलेल्या 
भक्तीच्या व्याख्येचे मर्म * परम प्रेम ' या शब्दांत 
आहे; त्यांत अद्वैत साठवले आहे. सामान्यपणे असे 
म्हणता येईल, कौ भारतीय जीवनदृष्टीत अभ्युदय- 
निः:श्रेयसाच्या प्राप्तीसाठी ज्ञानाने विचार व दृष्टी, 
भक्तीने भावविदव आणि कर्मयोगाने प्रत्यक्ष व्यवहार 
शुद्ध करायची शिकवण दिली आहे. त्यात ज्ञान, 
भक्‍ती व कर्मे या सकरृद्ृशंनी भिन्न वाटणाऱ्या 
योगांमधील वास्तवात असलेले ऐक्य दिसून येते. 

भारतीय तत्त्वज्ञांनी सद्वस्तूचे वा ईश्वराचे 
जे स्वरूप वणन केळे आहे त्यात सत्‌, चित्‌, आनंद 
हे शब्द वापरले आहेत. तत्त्वज्ञानात * सत्‌ ' हा सद्‌- 
वस्तुमीमांसेचा, “चित्‌ ' अर्थात 'ज्ञान' हा ज्ञानमीमां- 
सेचा व “ आनंद ' हे सर्वोच्च मूल्य म्हणून मूल्य- 
मीमांसेचा वा नोतिशास्त्राचा विषय मानला जातो. 
पण सद्‌वस्तुच मुळी सत्‌, चित्‌, आनंद मानल्याने 
पाइचात्त्य तत्त्वज्ञानातील हे सोईस्कर वर्गीकरण 
अपुरे ठरते. मूल्यांच्या दृष्टीने पाहता सत्य, शिव 
आणि सौंदये ही तीनही मूल्ये सद्वस्तुमध्ये किवा 
परमेश्‍वरामध्ये एकवटतात. सत्‌तत्त्वाची ही व्यापक 
संकल्पना भारतीय तत्त्वदृष्टीचे वेशिष्ट्य म्हणून 
उठून दिसणारी आहे. 

सद्वस्तू ही सत्‌ म्हणून ज्ञेय आहे; पण ती चिद्रूप 
असल्याने तिचे ज्ञान म्हणजे तिचा साक्षात्कार- 
अपरोक्ष अनुभूती- असा होतो. “ब्रह्म वेद ब्रह्मव 
भवति ।॥ ” हे नोट समजून घेतले पाहिजे. हीच गोष्ट 
ब्रह्माच्या आनंदमयत्वावरून दिसून येते. न्नह्म वा 
आत्मा हा आनंदस्वरूप आहे; केवळ सत्‌, चित्‌ 
नाही, आता, आनंदप्राप्ती हे परम प्राप्तव्य आहे. 
याचा अथं, सद्वस्तू ही केवळ ज्ञेय नसुन ती जीवन- 
ध्येयही आहे. ती जाणणे म्हणजे आनंदाचा अखंड 
अनभव घेणे होय. हाच आत्म वा ईइवर-साक्षात्कार; 
हाच परमार्थ. सारी जोवनमूल्ये आनंदातच उत्पन्न 
होतात, राहतात व विलीन होतात. शाइवत आनंद 
आनंद हाच सत्‌ व चित्‌ होय, जे तत्त्वज्ञान या 
शाश्‍वत आनंदाची प्राप्ती करून घेण्यास साहाय्य- 
कारी होते तेच यथाथ तत्त्वज्ञान होय. या दृष्टीने 
पाहता तत्त्वज्ञान ! हेही शेवटी एक दृष्टीच आहे, 
परम पुरुषार्थाचे यथार्थ दर्शनच भाहे. अद्वैत दृष्टी- 


अनुक्रमणिका 


स्वरूप व अधिष्ठान ११ 
शिवाय परमानंदप्राप्ती नाही म्हणून “अद्वत' हे 
यथाथ दशन म्हणता येते. शंकराचायेसुद्धा आपण 
ब्रह्म आहोत अशी ' भावना ' करायला सांगतात- 
“ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि । ” ती दढ करणे 
म्हणजे निदिध्यासन, भारतीय तत्त्वचितकांची सद्‌- 
वस्तुमीमांसेसंबंधी काय धारणा होती यासंबंधीचे 
हे माझ विवेचन रूढ समजुतीहुन वेगळे वाटेल. पण 
माझा विश्वास आहे, की भारतीय दृष्टीचे यथाथे 
आकलन होण्यास ते सर्वतोपरी उपयोगी आहे व 
त्यात कोठेही आधारग्रंथांना वगल दिलेली नाही. 
उलट, त्यांच्याच साहाय्याने मो केवळ मांडणी केली 
आहे. भारतीय तत्त्वज्ञान आणि सदाचार यांतील 
अविभाज्य संबंधही बोलका आहे. कोरडे ब्रह्मज्ञान 
हे “ज्ञान 'च नव्हे. अद्वेत दृष्टी ही. आचारातून प्रकट 
व्हायलाच हवी, सत्‌तत्त्व आणि शिव (कल्याण)तत्त्व 
यांच्यातील अद्वेताचा महाभारतातील उल्लेख 
बोलका आहे- “ यत्‌ भूतहितमत्यंतम्‌ तत्‌ सत्यं इति 
नः श्रुतम्‌ । ” (महा. वन. २१३). अक्ा रोतीने 
भारतीयांची पुरुषार्थप्रधान जीवनदृष्टी तात्त्विक 
अधिष्ठानालाही व्यापून उरली आहे. 


भारतीय जीवनदष्टीचे 
मानसशास्त्रीय अधिष्ठान 


मी यावूर्वीच स्पष्ट केले आहे, की जीवनदृष्टी 
केवळ कविकल्पना न राहता प्रत्यक्ष जीवनात उत- 
रायची असेल तर ती सुयोग्य पायावर आधारित 
हवी. आता, मानवी जीवनासंबंधी काही वास्तव- 
वादी व आदर्शात्मक स्वरूपाचा विचार करायचा 
तर त्याला मानसशास्त्रीय अधिष्ठानाची नितांत 
आव्यकता आहे, मानवी स्वभावविषयक व इतरही 
संवंधित अशा ज्या मानसशास्त्रीय तत्त्वांवर भारतीय 
जीवनदृष्टीची उभारणी द्रष्ट्या क्रषि-मुनींनी व साधु- 
संतांनी केली आहे त्या तत्त्वांना समुच्चयाने तिचे 
मानसशास्त्रीय अधिष्ठान म्हणता येईल. प्रारंभी 
स्पष्ट केल्याप्रमाणे या विषयाची सुसंगत मांडणी 
फारशी झालेली नाही, ज्या तत्त्वांची चर्चा मी येथे 
करणार आहे त्यांचा विचार मानसशास्त्रीय सिद्धांत 
म्हणून आवजूंन वेगळेपणाने भारतीय विचारवंतांनी 
केला आहे असे नाही. पण हो तत्त्वे त्यांना अन- 
भवाने पूर्ण ज्ञात होती, त्यांचे महत्त्वही त्यांनी 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


१२ 


ओळखले होते, व त्यांच्या आधारावरच त्यांनी 
जीवनदृष्टीची उभारणी कली हे निश्‍चित. मी येथे 
त्यांची आधृनिक पद्धतीने मांडणी करणार आहे 
इतकच. माझ्या दृष्टीने ती मानसक्ास्त्रीय तत्त्वे 
' पुढीलप्रमाणे आहेत- 

१ ) इतर प्राणी व मानव यांच्यांत मानसशास्त्र- 
दृष्ट्या गुणात्मक भेद आहे. बुद्धी ( क्विक ), 
भांवना व संकल्प या सवं बाबतीत हा भेद तोब्रपणे 
जाणवणारा आहे. भाषा हे माणखो एक क्रांतिकारी 
-वैशिष्ट्य मानवात आढळते. त्याच्या सामाजिकतेचे 
जे विराट दक्षंन विविध सामाजिक, राजकीय आदी 
संस्थांमधून होते, त्याविषयी बोलण्याची आवश्य- 
कता नाही. माणसाचे आणखी एक वैशिष्टय म्हणजे 
, मूळ प्रवृत्तींची दिया बदलून त्यांचे रूपांतर वा 
.उदात्तीकरण करण्याची क्षमता. धमं, शिक्षण व 
एकूणच संस्कृती यावर आधारित आहे. माणसात 
संस्कृतिनिर्माणक्षमता आहे असे सामान्यपणे म्हणता 
येईल. जीवनदृष्टीच्या. संदर्भात बोलायचे तर, 
जीवनाच्या साथंकतेची कल्पना, इच्छा, तत्‌प्राप्तीची 
प्रवृत्ती व क्षमता केवळ मानवात आहे, पशूत नाही. 
यालाच आपण नराचा नारायण होण्याची क्षमता 
म्हणतो. ह: १ 

खरे तर माणसात पशेंत्व आणि देवत्व यांचा 
संगम आहे. “ आहार, निद्रा, भय, मंथुनं च । 
सामान्यमेतद्‌ पशुभिनंराणाम्‌ 1” असे सुभाषितंकार 
म्हणतात. माणुसकी, धमं वा दैवी संपत्तीमधून 
व्यक्‍त होणारा ईश्‍वरी अंश, हे. माणसाचे सर्वांत 
मोठे वैशिष्ट्य. ध्येय व ततृप्राप्तीचे साधन वा 
मार्ग निवडण्याचे स्वातंत्र्यही त्याला आहे. नर: 
देहांचे महत्व ओळखून आत्महिताचा मार्ग चोखा- 
ळावा असे साधुसंत सांगतात, याचे कारण हेच, की 
मानवच आत्मज्ञानाने जीवनाचे साथंक करून घेऊ 
शकतो; इतर प्राण्यांना ते केवळ अशक्य, 

२ ) दुसरे महत्त्वाचे तत्त्व म्हणजे प्रयोजना- 
शिवाय माणूस सामान्यपणे कृतीला प्रवृत्त होत 

नाही- “ प्रयोजनमतुहिश्य न मंदो$पि प्रवतंते ॥ ” 
हे प्रयोजतवादी मानसशास्त्र पुरुषाथंविचाराच्या 
मुळाशी आहे. मनूनेही स्पष्ट केले आहे की- 
“ अकामस्य क्रिया काचितू दृश्यते नेह कहिचित्‌ । 
(२-४). मात्र हे लक्षात धेतले पाहिजे की, वासना, 


नवभारते 


सप्टेंबर, १९८३ 


कामना यांच्या पुढे जाऊन पुरुषार्थ, विदाषतः 
परम पुरुषार्थ या स्वरूपात मानवो जीवनाच्या अंतिम 
प्रयोजनाची वा प्राप्तव्याची कल्पना भारतीयांनी 
स्वीकारली आहे. या दृष्टीने साऱ्या जीवनाचे नियं- 
त्रण करणाऱ्या जीवन-ध्येयाची (1.112-10231) 
संकल्पना अत्यंत महत्त्वाची आहे. भारतीय जीवन- 
दृष्टीत तर ती केंद्रवर्तीच आहे. 

आपल्या “ ?50०101020५ त ॥॥०'85 " या 
ग्रंथात जे. ए. हॅडफील्ड यांनी ( जीवत-) ध्येय 
(10291), संकल्प (111), सुख (०७11255), 
आत्मसाक्षात्कार ( 5शा-12411290101 ) इत्यादी 
मोलिक संकल्पनांचे अत्यंत मार्मिक असे मानस- 
शास्त्रीय विवेचन केले आहे. प्रस्तुत विषयाच्या 
संदर्मात हा ग्रंथ फार महत्त्वाचा आहे. हडफील्डच्या 


' मते संकल्प म्हणजे गतिमान वा कृतिशील आत्म- 


तत्त्वच होय. तो म्हणतो- “ शाला पाट 0/ए०- 
1186 8९ ॥0ए७ (005 105 0 ट०्पा- 
७८255, ४८ ट्या उ. छाट एका, गपफट 
शा 5 पाट रष्ट्रभांडटत इटा पिठ्लाठा, 
९ $ मा गा०एला01. (2. 83), आता, 
या संकल्पाला चालना देऊन व्यक्तीकडून तदनुसार 
कृती घडवून आणणारी कोणती तरी शकती असली 
पाहिजे, ही शक्‍ती हॅडफोल्डच्या मते फक्त जीवन- 


- ध्येयातच आहे. तेच माणसाच्या साऱ्या दाक्‍तींना 


प्रेरणा देऊत ध्येयप्राप्तीच्या दृष्टीने त्यांना कार्यरत 
करू शकते. त्यांच्या छब्दांत- 1८ तल्तृप8 
$पणापापढ त ४२, पढ उपयापाचड घाला 18 
टटपाका]र्‍ १0टत ७० १०१७८ पाट 8था 
० वलण, 15 एट 1281, ७॥॥8 15, एट 
1त€8 ०! ०जुट्ल पाला 12805 (0 पट 20प१ा- 
ऐट९ एट्ाडळयणा 0 छाट एणागट शताण- 
कप.” (?. 89). या ठिकाणी आत्म्याची कल्पना 
भारतीय कल्पनेप्रमाणे आहे असे नाही. पण माणसात 
उपजत असलेली जी पूर्णत्वाचो ओढ, तिची दखल 
घेऊन परिपुणंतेच्या रूपात साक्षात्काराची कल्पना 
केली आहे. अपूर्णतेत माणस समाधानी राहू शकत 
नाही; सदेव तो पुर्णतेकडे जाण्याचाच प्रयत्न करीत 
असतो, असे हॅडफोल्ड म्हणतात, याला ते पुर्णतेचा 
नियम * (1,500 ल (01111८1255 ) म्हणतात. 
भारतीय विचारवंत याचे स्पष्टीकरण देताना 'पुर्णत्व 


अनुक्रमणिका 


भारतीय जीवनदरष्टी ! 


हे माणसाचे स्वरूप आहे असे म्हणतात. त्यालाच 
सामान्य भाषेत माणसातील ईश्‍वरी अंश म्हटले 
जाते, तो प्रकट करणे (वा प्राप्त करणे) म्हणजे 
आत्म (ईश्‍वर) साक्षात्कार, आणि हेच मानवाचे 
नैसर्गिक जीवनध्येय होय. 

३) भारतीय जीवनदृष्टीच्या मुळाशी असलेले 
महत्त्वपू्णे मानसशास्त्रीय तत्त्व म्हणजे माणूस हा 
स्वभावतः दु.खनिवृत्ती व सुखप्राप्तीसाठी सदेव 
प्रयत्त करीत असतो. हे मानसशास्त्रीय सुखवादाचे 
तत्त्व भारतीयांना. मान्य आहे; एवढेंच नव्हे, तर ते 
त्यांनी आधारभूत तत्त्व म्हणून स्वीकारले आहे. याचे 


अनेक पुरावे देता येतील. “ दु:खादुद्विजते स्वः, 


सर्वस्य सुखमीप्सितम्‌ । ” हे महाभारताचे विधान 
पुरेसे बोलके आहे. सुख म्हणजे काय हे जाणण्याची 
इच्छा का बाळगावी हे सांगताना छांदोग्य उपनिष- 
दात म्हटले आहे- “ यथा वै सुखं लभते$य करोति, 
नासुखं लळ्वा करोति, सुखमेव लळ्वा करोति । 
सुखं त्वेव विजिज्ञासितव्यम्‌ । ” (७.२२.१) सुखा- 
साठीच माणूस धडपडत असतो याची ही स्पष्ट कबृली. 
अश्याच तर्‍हेचे सुस्पष्ट विधान सुरेश्‍वराचार्यांनी 
आपल्या “ नष्कम्येसिद्धिः ” या ग्रंथाच्या प्रारंभीच 
केले आहे. ते म्हणतात- '“* आब्रह्मस्तंबपयंतः . सवं- 
प्रार्णामिः सर्वेप्रकारस्यापि दुःखस्य स्वरसत एव 
जिहासितः्त्वात्‌ तश्निवृत्यर्था प्रवृत्तिरस्ति. स्वरसत 
एव ” येथे उपयोजिलेला “* स्वरसतः ' हा शब्द 
या सुखवादी तत्त्वाचे मानसशास्त्रीय स्वरूप दर्शवितो. 
मात्र या सुखवादाचे स्वरूप पाश्‍चात्य सुखवादाहून 
पूर्णपणे भिन्न असल्याने ते नीट समजून घेतले पाहिजे. 
भारतीय जीवनद्ृष्टीचा गाभा असलेला हा सुखवाद 
विषय-सुखवाद नव्हे तर तो आत्मसुखवाद आहे. 
त्याला आनंदवाद, परमसुखवाद असेही म्हणता 
येईल. आनंदाशिवाय माणसाला जगणेही अशक्य 
आहे. तैत्तिरीय उपनिषदात म्हटल्याप्रमाणे-“ को 
होवान्यात्‌ कः प्राण्यातू, यदेष आकाझ आनंदो न 
स्यात । ” म्हणून आनंद, शांती. वा झाइवत सुख हे 
जीवनध्येय म्हणून मोक्षाच्या रूपात स्वीकारले आहे 
हे आपण या आधी पाहिलेच आहे. या संबंधात हंड- 
फीण्डनी योग्य जीवनध्येयाविषयी जे सामान्यपणे 
म्हटले आहे ते मननीय आहे. ते म्हणतात- “ ?5१- 
लाजण्टांट्या, पाट शष 1१291 15 लाट 


स्वरूप वं अधिष्ठान &-! 


पाळ. टका, ७४ व्षचिटाताट का ताट प्राडा- 
पटा खणला, फिश ॥व्ाणाजाऱ (० पाट 


80); 59 ड्पापाळागाषश््र पाट १९) (०3 ८0- 


॥11]ला एप1१०056, ४४टत पाट 'ाणण€ ७59- 
लाणरहाट्या ग्राताणितठळा ०1 ठावा; 
वात ७9 5वडिणा३७१्ठ पाट लाळणाषट्र जि ल्गा- 
॥]॥९शा८$5, 56टप2 $लो-ािट््ाडवणाजा द्यात 
1191171055.” (9. 99). या वणंनान्‌सार पूर्ण- 
त्वानुगामी शाश्‍वत सुखच सुयोग्य जीवनध्येय मानता 
येईल. | 

४) जीवनध्येयाच्या संदर्भात सुख-दुखःविवेक' 
आवड्यक आहे हे पुर्वीच स्पष्ट झाले आहे. सुंखा- 
संबंधी काही महत्त्वाचे मानसशास्त्रीय सिद्धांत 
भारतीय तत्त्वज्ञांनी मांडले आहेत. त्यांचे स्वरूप 
साररूपाने असे- | . कि 

(अ) मनूने सुख-दुःखाच्या मार्मिक व्याख्या 
केल्या भाहेत- “ सव परवशं दुःखम्‌, सवे आत्मवश 
सुखम्‌ । ” (४.१६०) परावलंबी ते सारे दुःखकारक 
असते, केवळ स्व-अवलंबी गोष्टच सुख देऊ शकतें. 
या दृष्टीने सारे विषयसुख हे खरे सुख नव्हेच, ते 
दुःखाला कारण होते. आत्मबृद्धिभसादजन्य सुखच 
केवळ शाश्‍वत संमाधानस्वरूपी असते. | 

: (ब) उपनिषदामध्ये दुसऱ्या दृष्टीने सुख-दुःखांच्या 
ब्याख्या दिल्या आहेत- “यो वे भूमा तत्सुखम्‌ । 
नाल्पे सुखमस्ति। ” ( छां. ७.२३.१). भमा म्हणजे 
ठपापक, बृहत्‌. व्यापक अनुभूतीच सुखदायी असते; 
कुत्र, स्वार्थी, मर्यादित गोष्टी दुःखदायकच ठरतात. 
या दृष्टोने न्नह्मात्मेक्याच्या अनुभूतीचे जे सुख तेच 
खरे सुख होय. दुःखाचे मुळ देतात आढळते. 

(क) विषयभोग कितीही भोगले तरी तृष्णा, 
वासना तृप्त होत नाही, उलट, ती अधिकंच 
बळावते. या विषयी मनचे वचन प्रसिद्धं आहे- “न 
जातु कामः कामानां उपभोग्येनं झाम्यति । हविषा 
कुष्णवत्मेव भूय एवाभिवधंते ॥ (२.९४) या 
तत्त्वानुसार, विषयभोग हे कधीच शांती, समाधान 
देऊ शकणार नाहीत. याचा अथं निष्कामता, अना- 
सक्ती व समत्वच समाधानप्राप्तीचे मागे आहेत. 

(ड) दुःखविषयक आणली एक सिद्धान्त म्हणजे 
कामक्रोधादी षड्विकार, तृष्णा, अहंकार हे शेवटी 
दुःखास कारण होतात. त्यांच्यामुळे बुद्धी मूढ वा 


अनुक्रमणिका 


१४ 


गढूळ होते, विवेक नष्ट होतो आणि शेवटी- 
* बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति । ”. अहंकार हा सवं दंद्वांचे, 
'द्वैतांचे व तद्द्वारा सवे अज्ञांतीचे मूळ आहे. म्हणून 
'समथे रामदास म्हणतात- “ जुनें ठेवणें मोपणें 
आकळेना । ” विषयभोगाने बुद्धी भ्रमित होते असे 
'सांगताना ज्ञानेदवर एका अभंगात म्हणतात- 

“' विषयसुख नाशिवंत सेविता तिमिर कोंदले ।॥ ” 


सुखःदुखविषयक सर्वे मानंसक्षास्त्रीय तत्त्वांचे 
सार वेगळे सांगण्याची आवश्यकता ताही. ते आता- 
पर्यंतच्या विवेचनात येऊन गेलेच आहे. 


माझ्या मते आणखी एक महत्त्वाचा मानसशास्त्रीय 
सिद्धांत उपनिषदात सांगितला आहे- “ आत्मनस्तु 
कामाय सव प्रियं भवति । ” या विधानाचा अर्थ 
नीट जाणून घेतला पाहिजे. नाहीतर एका बाजूला 
एकांगी स्वार्थवाद तर दुसर्‍या बाजूला तितकाच 
एकांगी स्वार्थत्यागवाद त्यातून निष्पन्न होईल. या 
विधानाचा सामान्य अर्थ म्हूणजे- आपल्या स्वत:- 
साठीच माणसाला सर्व काही (जे प्रिय होते ते ) 
प्रिय होते; म्हणजे दुसऱ्यासाठी कोणतीही गोष्ट 
प्रिय होत नसते. हा स्वाथंवाद (171४०01511 ) वाटेल. 
एका दृष्टीने तो तसा आहेही. मुळात माणसाचे 
स्वतःवरच प्रेम असते. इतरांवरील प्रेम हे स्वत.वरोल 
प्रेमाचाच विस्तार वा आविष्कार असते. प्रेम 
करणारी, सुख अनुभविणारी, क्रिया करणारी, 
मोक्षासाठी धडपडणारीही व्यक्तीच असल्याने ती केंद्र. 
,स्थानी आहे. समाज-व्यवहाराच्या, नीतिशास्त्राच्या 
दृष्टीने हे तत्त्व महत्त्वाचे आहे. त्याचा व्यवहायं 
भाशय म्हणजे “समाजहिता 'चा संबंध व्यक्‍तीच्या 
हिञाशी जोडल्याशिवाय व्यक्‍ती त्याचा स्वेच्छेने 
स्वीकार करणार नाही. व्यक्‍तीच्या खऱ्या म्हणा, 
उच्च-व्यापक म्हणा, हिताचा भाग म्हणूनच- 
समाजहित व्यक्‍तीला स्वीकाराह होऊ शकते. धर्मं 
या संकल्पनेत हेच निहित आहे. 


या तत्त्वाचा संबंध आत्म्याशी पण आहे. आत्मा 
हाच प्रत्येकाला वस्तुतः प्रिय असतो. त्याचे कारण, 
मला वाटते, तो ब्रह्मस्वरूप असल्याने आनंदरूप 
असतो. म्हणून सवंत्र माणूस आत्म्याचा म्हणज 
आनंदाचा शोध घेत असतो व आनंदासाठीच त्यास 
सर्व गोष्टी प्रिय होत असतात, येथे स्वार्थ-पराथं हे 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९८३ 


दंद्द 'आनंदा'च्या वा 'आत्म्या'च्या परमार्थात विलीन 
होते, ही गोष्ट * आत्मा ब्रह्मच आहे ' या तात्त्विक 
सिद्धांतात सांगितली आहे. ती नीट समजन घेतली 
पाहिजे. परमार्थाच्या भूमिकेवरून होणाऱ्या व्यव- 
हाराचे सुत्र, मागे सांगितल्याप्रमाणे- “यस्मिन्‌ 
सर्वाणि भूतानि आत्मवाभूत्‌ विजानतः । ” हे असते. 

जशी ज्याचो श्रद्धा असते तसे त्याचे जीवन 
घडते- “यो यत्‌श्रद्धः स एव सः । ”, किंवा दतपथ 
ब्राह्मणात सांगितल्याप्रमाणे-.“* तं यथायथोपासते 
तदेव भवति । ” ( १०-३-७ ). मराठीत आपण 
* दृष्टी तशी सृष्टी ' म्हणतो. याच मानसक्यास्त्रीय 
तत्त्वावर सारा अद्वत वेदांत आधारलेला आहे. 
अद्वंत दृष्टो अंगी बाणविण्यासाठी सर्व जग, सर्वं 
प्राणी, आत्मरूप पाहावे असे सांगितले आहे. हेच 
निदिध्यासन, आपण ब्रह्मरूप आहोत अशी भावना 
करावी व सतत अभ्यासाने ती अंगी मुरवावी म्हणजे 
आचारातुन ती सहज प्रगैट होते. ' विवेक च॒डामणी' 
या ग्रंथात शंकराचार्यांनी काही इलोकांचे एक 
पालूपद दिले आहे- “ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि। ” 
यातील ' भावय? हा शब्द बोलका आहे, श्रद्धा 
सुचक आहे. अद्वेत तत्त्वज्ञानाचे स्वरूप त्यातून स्पष्ट 
होते. मोक्षप्राप्तीला आवश्यक' असलेली अद्वैतश्रद्धा- 
भावना जोपासणे हे त्याचे मुख्य स्वरूप. आचार हा 
श्रद्धेला अनुसरूनच होत असतो हे त्यातील मानस- 
शास्त्रीय तत्त्व. 

माणसाचे मन संस्कारक्षम आहे ही वस्तुस्थिती 
फार महत्त्वाची आहे. नाहीतर सारे संस्कारक्ास्त्रच 
कोलमडून पडले असते. आवद्यक ते संस्कार करून, 
शिक्षण देऊन, किंवा स्वतः तपद्चर्या वा साधना 
करून, व्यक्तिमत्त्व घडविता येते. साधनेचा सर्वं 
विचार या मानसशास्त्रीय तत्त्वावर आधारित आहे. 
शिक्षणशास्त्राचे हे मूलतत्त्वच आहे. या दृष्टीने 
पाहता “ धम ' हे सामाजीकरणाचे तत्त्व असल्याचे 
दिसून येईल. साधनेने व्यक्‍्तित्वाची घडण करायची 
असते. त्यात दृष्टिकोन वा वृत्तीतील बदल, भावनांचे 
उदात्तीकरण, निष्कामता, अनासक्ती, समत्व पांची 
जोपासना, संयम, सदाचार, अभ्यास इत्यादी गोष्टी 
यतात. मोक्षाचे जे मार्ग सांगितले आहेत त्यांतील 
प्रत्येक मार्गाचे मानसशास्त्र हा स्वतंत्र अभ्यासाचा 
विषय आहे. तसेच भारतीय मानसक्षास्त्र या दृष्टीने 


भारतीय जीवनदष्टी : 


योगशास्त्राचा अभ्यासही महत्त्वाचा आहे. ५ण येथे 
त्या विषयांची चर्चा करणे अर्थातच शक्‍य नाही. 


व्यावहारिक व शौस्त्रीय अश्या दोन्ही दृष्टींनी 
महत्त्वाचे असे एक तत्त्व भारतीय तत्त्वज्ञांनी प्रति- 
पादिले आहे व ते म्हणजे * अधिकारभेदाचे तत्त्व «. 
सर्व माणसे आध्यात्मिक दृष्ट्या सारख्पाच कुवतीची 
नसतात. ठपक्तित्वभेद ( ॥]ा]ताशत७9] 1) बिला- 
८९5) हे मानसशास्त्राचे मूलभूत तत्त्वच आहे. 
याचा अर्थ, व्यक्तीचा अधिकार पाहूनच तिला 
योग्य अशी साधना सांगायला पाहिजे; सर्वांना 
एकच साधना सांगून उपयोगी नाही. म्हणूनच 
हिंदू संस्कृतीत मूतिपुजेपासून ते निर्गुण-निराकार 
ब्रह्माच्या ज्ञानाप्यंत अनेक साधने सांगितली आहेत. 
ज्याला जे रुचेल आणि पचेल ते त्याने आचरावे. 
दोवटी अधिकार वाढून इष्ट साध्य गाठता येते. 
येथे सर्वांता- सामान्यांतल्या सामान्य माणसालाही- 
आत्मोन्नततीचा मार्गे खुला राहतो हे या सिद्धान्ताचे 
वैशिष्ट्य, माणसांचे सात्त्विक, राजस, तामस असे 
एक वर्गीकरण केले आहे. अन्य प्रकारेही वर्गीकरण 
अधिक तपश्लीलात करता येईल. मुख्य मुद्दा एवढाच, 
की साधनमार्ग सांगताना अधिकारभेंद ध्यानात घेणे 
आवडयक आहे. प्राप्तव्य मात्र सर्वांचे एकच- मोक्ष, 
अथवा भगवतृ्‌प्राप्ती. महीम्न स्तोत्रात म्हटल्या- 
प्रमाणे- “ रुचीनां वैचित्र्याद्‌ क्रजुकुटिलनानापथ- 
जषां। नुणां एको गम्यस्त्वमसि पयसामणंव इव ॥ ” 


कर्मयोगाची मांडणी करताना गीतेमध्ये एक गोष्ट 
स्पष्ट केली आहे व ती म्हणजे कर्माशिवाय मानवी 
जीवनाची कल्पनाच करता येणार नाही. कारण कमं 
केल्याविना एक क्षणभरही माणूस राहू शकत नाही. 
“ नहि कदिचत्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यक्रमकृत्‌ । ” 
असे गीतेत, व “ कुवंच्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत्‌ शतं 
समा:। ” असे ईशोपनिषदात म्हटले आहे ते त्या- 
मळेच. याचा अथे, प्रश्‍न कमेत्यागाचा नसून कर्माला 
दृष्ट वळण देण्याचा, त्याच्या नियंत्रणाचा व मुख्य 
म्हणजे कर्त्याच्या बुद्धीचा आहे. होच गोष्ट ' कर्म- 
संन्यास नव्हे, कर्मफलसंन्यात ? या सूत्रात सांगितली 
आहे. जीवनाचे महावस्त्र हे कर्माच्या तंतूंनीच विणले 
जाते ही जाणीव वा कमंनिष्ठा ही भारतीय जीवन- 
दृष्टीच्या मुळाशी कमंयोगाच्या रूपात आहे, 


स्वरूप व अधिष्ठान १५ 


भारतीय जीवनदृष्टोचे सार “* समत्व ? या संकल्प 
नेत सामावले आहे. जीवशास्त्रात 'होमिओस्टेसिस्‌'ची 
प्रक्रिया महत्त्वाची मानली आहे. शरीरामध्ये काही 
बिघाड होऊन जर स्वाभाविक समतोल बिघडला, 
तर शरीर निसर्गतः तो समतोल परत प्रस्थापित 
करण्याचा प्रयत्त करीत असते. हीच गोष्ट मानसिक 
स्थितीला लागू पडते. मन कोणत्याही कारणाने 
क्षुव्ध झाले, तोल ढळला, तर योग्य त्या मानसिक 
प्रक्रियेने ते पुनः श्ांत-सम-होण्याचा प्रयत्न करते. 
याला मानसिक स्थितिस्थापकत्व म्हणता येईल 
म्हणजे स्वाभाविक प्राप्तव्यस्थिती * समत्व ' हीच 
आहे हंडफोल्डने ही कल्पना “1,307 0 _881102'- 
समतोल नियम- या नावाने चचिली आहे. समत्व; 
शांती, समाधान-तीच स्वरूपस्थिती. सांख्य तत्त्व- 
ज्ञानातही त्रिगूणांची साम्यावस्था म्हणजे पुरुषाचे 
कैवल्य. वृत्ती, वासना यांनी साम्य बिघडते व दुःख 
अनुभवास येते. एरव्ही, विषयसुख म्हणजेसुद्धा 
वासनापूर्तीने साधलेली मूळ समतोलाची स्थितीच 
होय. पण ती स्थिती टिकून राहत नसल्याने विषय- 
सेवन हा शाइवत सुखाचा, समाधानाचा, मार्गे होऊ 
शकत नाही. सुख-दुःखाच्या संसारातून मुक्‍त व्हायचे 
तर निष्कामता व समदृष्टीद्वारा समत्वाची उपासना 
करणे आवड्यक आहे. हाच योगदशंनातील चित्त- 
वत्तिनिरोध वा नामजपाने साधलेला मनोलय. या 
दृष्टीनेच भारतीय जीवनदृष्टीत गीतेच्या स्थित- 
प्रज्ञाचा आदे आपणापुढे उभा केला आहे. मुद्दा 
असा, को “ समत्वा'चा प्राप्तव्यस्वरूपस्थिती म्हणून 
केलेला स्वीकार मानसशास्त्र व जीवनशास्त्रातील 
1,30७ 0 331108 व िठपा8091855 या 
तत्त्वांना धरूनच आहे. 

भारतीय विचारातील प्रेयस्‌ व श्रेयस्‌मधील 
दृंदाची चर्चा वाचताना फ्रॉइडच्या मनोविष्ले- 
षणवादी मानसशास्त्रातील एत व 8पट-९४० 
(सुप्तात्मा व श्रेष्ठ आत्मा) यांच्यांतील दंद्राची 
आठवण होते. अर्थात ही दोन दंद्रे पूर्णार्थाने सारखी 
नाहीत हे उघड आहे. पण त्यांच्यांतील साधम्येही 
उल्लेखनीय आहे. 10 चे कामाशी व 9"ूल--९टण्चे 
धर्माशी नाते जाणवावे. 

आतापर्यंत मी भारतीय जीवनदृष्टीच्या मानस- 
शास्त्रीय अधिष्ठानाचो ख्परेषा स्पष्ट करण्याचा 


१६ 


प्रयत्त केला. काही महत्त्वाची मानसशास्त्रीय तत्त्वे 
दक्‍्यतो भारतीयांच्याच परिभाषेत मांडली. त्यावरून 
एक गोष्ट निश्चितपणे ध्यानात येते व ती म्हणजे 
भारतीय जीवनदुष्टोची उभारणी भक्‍कम पायावर 
झाली आहे. तिचे तात्त्विक अधिष्ठान हे एका अर्थी 
जीवनदष्टीचाच भाग आहे हे मी सांगितले. याचा 
अथं;. जीवनदुष्टीचा मख्य आधार मानसशास्त्रीय' 
स्वखू्पाचा आहे व तसा तो असलाही पाहिजे. सवं 
प्रकारच्या भि्च अधिकारांच्या व्यक्‍तींना ही जीवन- 
दृष्टी समानपणे स्वीकाराहूं व॒ भाघरणीय व्हावी 
अशा. दृष्टीने तिची रचना करताना माणसाच्या 
स्वाभाविक प्रवृत्ती व शक्‍ती आवर्जून घ्यानात घेतल्या 
असल्याचे दिसून येते. मानवी जीवनाचे, स्वभावाचे 
सुक्ष्म व व्यापक निरीक्षण, अनुभवांचे मार्मिक विशले- 
षण व आदर्शाविषयीची सम्यक्‌ धारणा यांमुळे 
मानवापुढे * देवी ' जीवनाचा आदशं ठेवणारी 
भारतीय जीवनदृष्टी ही भव्योदात्त व असामान्य 
असूनही,' ती सर्वेसामान्य माणसाच्या आवाक्यात. 
आणण्याची महत्त्वाची व अवघड कामगिरी भारतीय 
तत्त्वचितक, क्रषि-मुनी व साधू-संत सहजपणे 
यशस्वी करू शकले. | 

शेवटी एक गोष्ट मुह्ााम सांगायला पाहिजे. 
जीवनदृष्टी ही काही केवळ जाणण्याची गोष्ट नाही 
तर ती जीवनात उतरली पाहिजे. या दृष्टीने पाहता 
ती विचार वा बद्धी, भावना, आणि संकल्प वा कृती 
या व्यक्‍्तित्वाच्या सवव अंगांना व्यापून उरते. बुद्धीतून 
हृदयात व हृदयातून कृतीत उतरली तरच जीवनदृष्टी 
क्ृताथं होते. अशा तऱ्हेने भारतीय जीवनदृष्टी अंगी 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९८३ 


मुरून ज्याच्या व्यक्‍तिगत व सामाजिक जीवना- 
तुन ती संयम, सदाचार, सेवा, त्याग, प्रेम व 
सवेभूतहिताथं प्रयत्न-इत्यादींद्यारा प्रगट होते अशा 
आदशं मानवाचे चित्रच गीतेने स्थितप्रज्ञाच्या रूपात 
रंगविले आहे. ज्ञानी, भक्‍त, कर्मयोगी व योगी ही 
त्याचीच ख्पे. त्याचा मागोवा घेत, असत्‌कडून सत्‌- 
कडे, अंधारातून प्रकाशाकडे, व मृत्यूकडून-दुःखा- 
कडून-अमुताकडे-शाशवत अखंड आानंदाकडे 
जाण्याचा मार्गे हा अर्थातच बिकट आहे. “ उत्ति- 
ष्ठत, जाग्रत, प्राप्य वरान्‌ निबोधत ” असे सांगून 
उपनिषद्कार थांबले नाहीत, तर पुढे, ही सुळावरची 
पोळी आहे याची स्पष्ट कल्पनाही दिली- “ क्षुरस्य 
धारा निशिता दुरत्यया दुगं पथः तत्‌ कवयो 
वदन्ति । ” याचा अर्थ “ नायमात्मा बलहीनेन 
ल॑भ्य:| ” या मार्गावर चालताना आपण हे सारं- 
“ आत्मनो मोक्षाथ॑ जगतहिताय च ” करीत आहोत 
ही जाणीव उत्साहवर्धक ठरते. एक गोष्ट मात्र 
निश्चित, की आव्हान स्वीकारून अंतिम जीवन- 
ध्येयाची प्राप्ती करून घेणे हाच खरा पुरुषाथं व 
त्यातच जीवनाची साथंकता ! 
शेवटी, 


“ सर्वे$पि सुखिन: सन्तु सव सन्तु निरामया:। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कडिचित्‌ दुःखमाप्नुयात्‌ ॥ 


अशी सर्वानंदरूप परम प्राप्तव्याची जाणीव जागती 
ठेवणारी प्राथंना त्या विष्वात्मक सर्वांतर्यामी परमे- 
इवराला करून प्रस्तुत विषयाच्या चर्चेला पूर्णे- 
विराम देतो. 


महर्षी वि. रा. शिंदे 


१ एक थोर साहित्यिक 


विलास भोईटे 


महर्षी विठ्ठल रामजी शिदे बहुश्रुत होते. धर्म- 
कारण, समाजकारण मणि राजकारण या क्षेत्रांत 
त्यांनी ज्याप्रमाणे महत्त्वपूरणे काये केले, त्याचप्रमाणे 
साहित्य आणि संशोधन या क्षेत्रांतही त्यांनी मोलाची 
भर घातली. महर्षी शिदे यांचा ' धर्म ' हाच खरा 
अभ्यासविषय असला, तरी त्यांनी तत्त्वज्ञान, भाषा- 
शास्त्र, समाजशास्त्र, मराठ्यांचा इतिहास इत्यादी 
विषयांवर संशोधनात्मक व वैचारिक लेखन केले. 
शिवाय , आत्मचरित्र, व्यक्‍तिचित्रे, प्रवासवणंन 
इत्यादी ललित वाडमयही लिहिले, ललित वाडूमयाचे 
इतर प्रकार हाताळण्याचीही त्यांची इच्छा होती; 
परंतु कायंबाहुल्यामुळे त्यांना ते शक्‍य झाले नाही. 
“* एका सामाजिक कादंबरीची योजनाही मी करून 
ठेवली होती. परंतु कार्येबाहुल्यामुळे वेळ मिळाला 
नाही. ' असे त्यांनी आपल्या आत्मचरित्रात लिहून 
ठेवले आहे. 

महर्षी शिदे यांचे विविध विषयांवरील संशो- 
धनात्मक, वैचारिक व ललित लेख प्रथम श्री. बी. 
बी. केसकर यांनी संपादित केलेल्या “विठ्ठल रामजी 
शिदे यांचे लेख, व्याख्याने व उपदेश * .या ग्रंथात 
संमाविष्ट करण्यात आले. हा ग्रंथ १९२२ मध्ये 
प्रकाशित झाला. मात्र महर्षी शिदे डी. सी. मिश- 
नच्या कार्यातून मुक्‍त झाल्यानंतरच खऱ्या अर्थाने 
हेखनकार्याकडे वळले. त्यांचे सवे महत्त्वाचे लेखन 
१९२३ ते १९३५ या एका तपाच्या काळात झाले. 
या काळात त्यांनी विविध विषयांवर लेखन केले. 
त्यांपैकी काही त्या त्या वेळी विविध ज्ञान विस्तार, 
रत्नाकर, केसरी, किर्लोस्कर, विजयी मराठा, सुबोध 
पत्रिका यांतून प्रसिद्ध झाले. यांपैकी काही लेख 
आणि व्याख्याने, प्रा. मा. पं. मंगुडकर यांनी 
अगदी अलीकडील काळात संपादित केलेल्या * शिदे 
लेखसंग्रह ' या ग्रंथात समाविष्ट करण्यात आली 


आहेत. | 
न. भा. २ 


अस्पृश्यतेच्या मुळाचा शोध घेणारा विठ्ठलरावांचा 
* भारतीय अस्पृ्यतेचा प्रश्‍न ' हा संशोधनात्मक ग्रंथ 
१९३३ मध्ये प्रकाशित झाला. विठ्ठलरावांची ज्ञान- 
साधना, त्यांचे मूल्यामी विचार आणि सामाजिक 
दृष्टिकोन या ग्रंथाच्या पानापानांतुन व्यक्‍त झाला 
आहे. 

कायदेभंगाच्या आंदोळूनात उडी घेतल्यामुळे 
विठ्ठलरावांच्या वाट्यास कारावास आला. कारा- 
वासात असताना विठ्ठलरावांनी आत्मचरित्र लिहि- 
ण्यास प्रारंभ केला होता. पण कारावासाच्या काळात 
ते पुणं होऊ शकले नाही. तथापि, त्यांचे पुत्र श्री. 
रवींद्र यांच्या प्रयत्नामुळे, . नंतरच्या काळात 
विठ्ठलरावांच्या हातुन ते पूण होऊ शकले. मात्र 
त्यांच्या मृत्यूपूर्वी, ते पूर्ण स्वरूपात प्रकाशित 
होऊ शकले नाही. १९५८ मध्ये. * माझ्या आठवणी 
व अनुभव या नावाने ते प्रसिद्ध झाले. 

विठ्ठलरावांना * रोजनिशी ' लिहून ठेवण्याची 
आवड होती. त्यांच्या कॉलेजजीवनाच्या अखेरीच्या 
काळातील, धर्मशिक्षण घेत असता इंग्लंडमध्ये घाल- 
विलेल्या दोन वर्षांच्या काळातील आणि कायदे- 
भंगाच्या आंदोलनाच्या वेळी घडलेल्या ' कारावासा - 
च्या काळातील रोजनिश्ीचा समावेश प्रा. गो. मा. 
पबार यांनी संपादित केलेल्या “विठ्ठल रामजी शिदे 
यांची रोजनिशी " या ग्रंथात केला आहे. विठुल- 
रावांनी धमं, जीवन व तत्त्वज्ञान ह्यांसंबंधी आय॒ष्य- 
भर जे लेखन केले, ते ' धर्म, जीवन व तत्त्वज्ञान ' 
या ग्रंथात समाविष्ट करण्यात आले आहे. हा ग्रंथ 
महाराष्ट्र शासनाने १९७९ मध्ये प्रकाशित केला. 

महर्षी शिदे यांच्या प्रकाशित लिखाणाचे स्वरूप 


बरीलप्रमाणे आहे. 


विठ्ठलरावांच्या लिखाणाची संशोधनात्मळ, वैचा- 
रिक व ललित अशी विभागणी करता येईल. त्यांच्या 
वैचारिक व संशोधनात्मक लिखाणाद्वारे, त्यांचा 


१८ 


सखोल अभ्यास, तोत्र बुद्धिमत्ता, चितनशीलता 
आणि मूलगामी विचारदृष्टी य़ांची मोठ्या प्रकर्षाने 
जाणीव होते. तर त्यांचे ललित लेखन त्यांच्या 
ठिकाणी असलेल्या श्रेष्ठ वाड्मयीन गुणांचे व 
लालित्यपूर्ण शेलीचे दश्षंन घडविते. विठुलरावांच्या 
लिखाणाचे साहित्यिक-मूल्य श्रेष्ठ दर्जाचे आहे. परंतु 
'विठ्ठलरावांच्या लिखाणाची टीकाकारांकडून फारशी 
दखल घेतली गेली नाही व त्यांच्या लेखनाचे व्हावे 
तेवढे मूल्यमापनही झाले नाही. थोडक्यात, सा हित्य- 
क्षेत्राहही विठ्ठळरावांच्या वाट्याला उपेक्षाच आलो. 
“ शिदे लेखसंग्रहा !ला लिहिलेल्या पुरस्कारात श्री. 
धनंजयराव गाडंगीळ यांनी विठठुलरावांच्या लिखां- 
णाची उपेक्षा का झाली असावी, याबद्दल मत व्यक्‍त 
करतानां म्हटले आहे की- न 
_“कमंवीर शिदे चिकित्सक व व्यासंगी होते. 
'इतिहास व भाषाक्षास्त्र या दोन्ही क्षेत्रांतील त्यांचे 
ज्ञान सखोल व विचार स्वतंत्र होते. आज त्यांचे 
या विषयावरील "लेख एकत्र छापल्यामुळे त्यांच्या 
विहृत्तेची खोली व बुद्धीची चमक आपणास कळून 


येते. परंतु प्रसंगोपात्त, वेळात वेळ काढून केलेले 


हे लेखत मधून मधून कोठेतरी प्रकादित झाले 
असल्यामुळे एंक नवीन दिशा सूचित करणे या 
पद्नीकडे त्याचे वजन पडले नाही. तसेच त्यावेळचे 
मान्यवर संशोधक व विचारांची रूढ दिशा यांबाब- 
'तचे बरेचसे लिखाण टीकात्मक असल्यामुळे त्याची 
उपेक्षा झाली हेही घडले असावे. आज त्यांचे मूल- 
ग्राही विचार, व्यापक दृष्टी व सडेतोड परंतु संयत 
टीकापद्धती यांचे कौतुक वाटते. ! ! 
विठुलरावांचे संशोधनात्मक व वैचारिक लिखाण 
पाहिल्यास, त्यांचा पिंड संशोधकाचा व तत्त्वचित- 
काचा असावा असे दिसते. त्यांचे संशोधनात्मक व 
वैचारिक लिखाण धमंशास्त्र, तत्त्वज्ञान, भाषाशास्त्र, 
इतिहास, समाजशास्त्र इत्यादी विषयांशी संबंधित 
आहे. अस्पृश्यतेचा उगम व विकास, भागवत धर्माचे 
मूळ, मराठ्यांची पूर्वपीठिका, मराठी भाषेचे 
उगमस्थान अद्या विविध विषयांवर त्यांनी केलेल्या 
संद्योधनात्मक लिखाणात चिकित्सक दृष्टी, 
संखोल' व्यासंग व स्वतंत्र विचार ही वैशिष्ट्ये 
आढळून येतात, संयत टीका हे विठ्ठुलरावांच्या 
बैचारिक 'लिसखांणाचे महत्त्वपुर्ण बैशिष्ट्य सांगता 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९८२३ 


येईल, त्यांनी कोठेही आपला तोल सुटू दिला नाही 
वा पूवंग्रहाला, पक्षपाताला थारा दिला नाही. 
आपल्या लिखाणात दोषदर्शन व गृुणग्रहण यांतील 
समतोल राखण्याचा त्यांनी सतत प्रयत्न केला आहे. 
सखोल अध्ययन, धमं व समाजकार्याची पादवंभूमी 
आणि निविकार मतन व चिंतन यामुळे विठ्ठल- 
रावांचे संशोधनात्मक व वेचारिक लिखाण श्रेष्ठ 
दर्जाचे झाले आहे. 


विठ्ठुलरावांनी अस्पृव्यतेसंबंधीच्या लिखाणाची 
सुरुवात १९०४ पासून केली होती. हे त्यांचे लेख 
* टाइम्स भफ इंडिया ' , ' सोशल रिफॉर्मर 
वगेरे पत्रांतून प्रसिद्ध होत. अस्पृश्यतेसंबंधीचा 
त्यांचा विस्तृत निबंध ' बहिष्कृत भारत : हा 
१९०८ मध्ये मनोरंजन मासिकात प्रकाशित झाला, 
तर अस्पृद्यतानिवारणासाठी देशात कोणकोणते व 
कसे प्रयत्न झाले, याचा संक्षिप्त इतिहास मराठी 
' ज्ञानकोशा 'त प्रसिद्ध झाला. १९२३ नंतर विठुल- 
रावांनी अस्पृव्यत्षेसंबंधी, समाजशास्त्रीय दृष्टि- 
कोनातुन सखोल संशोधन व मूलगामी चिंतन करून 
अस्पृश्यतेची उत्पत्ती, विकास व ती घालविण्याचा 
पद्धतशीर उपाय यांचा ऊहापोह करणारा * भारतीय 
अस्पृश्यतेचा प्रश्‍न ? हा ग्रंथ लिहिला (१९३३)... 


, विठ्ठलरावांचा * बहिष्कृत भारत ' हा अभ्यासपूर्ण 
लेख अस्पृष्यतेच्या प्रश्‍नाचा विचार गंभीरपणे करणे 
कसे भावश्यक आहे, याची जाणीव करून देणारा 
ठरला. १९०१ च्या खानेसुमारीमुळे उपलब्ध झालेल्या 
आकडेवारीचा आधार घेऊन, या लेखाद्वारे ' एक- 
षष्ठांश भारत ' हा अस्पृश्य आहे हा निष्कषं त्यांनी 
काढला, देशाच्या एकंदर लोकसंख्येच्या तुलनेने 
अस्पृद्य जरी अल्पसंख्याक असले, तरी त्यांचे राज- 
कोय महृत्त्व मोठे आहे आणि त्यांच्या उद्घारासाठी 
जर प्रयत्न केले गेले नाहीत, तर तो एक नवीनच 
प्रश्‍न निर्माण होऊन बसेल असा त्यांनी इज्ञारा दिला, 
पुढे अस्पृश्योद्धारासाठी जे प्रयत्न झाले, त्याच्या 
मुळाशी हाच सिद्धांत होता. 


“ भारतीय अस्पृश्यतेचा प्रश्‍न ! हा ग्रंथ लिहिणारे 
विठ्ठलराव अस्पृश्यतेसंबंधीचे मूलगामी संशोधन कर- 
णारे पहिले भारतीय होत. त्यांच्या भगोदर बऱ्याच 
समाजशास्त्रज्ञांनी अस्पृश्यतेसंबंधीचे विचार मांडले 


अनुक्रमणिका 


महर्षी वि. रा. दिंदे: 


र 
होते,' पण ते आतृषंगिक स्वरूपाचे होते, विठ्ठुल- 
रावांनी * अस्पृश्यता ' हाच एकमेव विषय डोळयां- 
.- समोर ठेवून, अस्पुृर्यतेसंबंधीचा संशोधनपर असा 
पहिला ग्रंथ लिहिला. 

* आधी चार वणे व मग शेकडो जाती व त्यातून 
अस्पृश्यता अक्षी जी अस्पृश्यतेच्या मुळासंबंधीची 
समजूत होती, तिला विठ्ठलरावांनी धक्का दिला 
आणि “ अस्पृश्यता ही आर्यपूवे असावी ' असा 
साधार सिद्धांत मांडला. हा सिद्धांत अधिष्ठित 
मानून अस्पृश्यतेच्या मुळाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न 
त्यांनी आपल्या ग्रंथात केला आहे. 

: अस्पृश्यतेचे मूळ कल्मात आहे ' याचा शोध 
घेताना विठ्ठलराव म्हणतात- 

. * हिंचा (अस्पृश्यतेचा ) उदय मानवी जातीच्या 
अगदी प्राथमिक अवस्थेतच झाला असला पाहिने, 
भूत, प्रेत, पिशाच्च इत्यादी कल्पना मानवी 
जातीच्या प्राथमिक म्हणजे अगदी रानटी स्थितीत 
सवंत्र पसरलेल्या होत्या, तौलनिक धमंश्यास्त्रात 
ह्या कल्पनासमुच्चयाला * भूतवाद ' (1 ) 
असे नाव आहे. हा भूतवाद व ह्याप्रमाणेच इतर 
प्राथमिक धर्माच्या अडाणी कल्पना व त्यावरून 
बनलेल्या जादुटोणा, थातुरमातुर इत्यादिकांना 
मी पुढे “ अपधमं ' असे नाय दिले आहे. ज्या 
धर्माचा पाया मानवी प्रज्ञा आहे, तो जरी पुढे 
निष्काळजीपणामुळे विकृत झाला, तरी त्याला मी 
५ अपधमं ' हे नाव देणार नाही. रागावलेल्या 
भुतांना संतुष्ट करणे किंवा एखाद्या भुताला लाढूच 
दाखवन किंवा एखाद्या भुताला भेडसावून त्याच्या- 
कडन आपल्याला इष्ट असा अथे किवा अनर्थ घड- 
वृन आणणे शक्‍य आहे, अशी प्राथमिक मानवाची 
समजत्त असे, ह्या समजुतीप्रमाणे जादूटोणा, मंत्र, 
संत्र, यंत्र. वर्गरे जे अपधर्माचे अनेक प्रकार असत, 
त्यात ',.अभिचार' ( छाळल ॥॥७७॥८०) आणि 
४ झेषज ' ( १॥८तालाा 8] ) अथवा 'शुक्ल अभिचार' 
असे दोत मुख्य प्रकार सुधारलेल्या वैदिक काळातही 
होते... जन्म, मृत्यू , साथीचे रोग व इतर आक- 
स्मिक आपत्ती ह्यांचा संबंध प्राथमिक जगात भुता- 
खेतांकडे आणि क्रुद्ध देवतांकडे लावण्यात येत असे, 
त्यांचे निवारण करण्यात निष्णात असे पंचाक्षरी 
अथवा वैदू (ऐव्तालाल-याहा ) होते, तेच पूर्व- 


पक थोर साहित्यिक 


काळचे क्षी आणि पुरोहित असत. त्यांच्या बऱ्या- 
वाईट क्रियांना जादू किवा अभिचार म्हणता येईल. 
ह्याप्रमाणे ह्या जादूचा प्राचीन धर्मात समावेश' 
झाला. तो अद्यापि, पुष्कळ ठिकाणी सामान्य जनतेत 
प्रचलित आहे. ह्या अपघर्मातच अस्पृश्यतेचा उगम 
आहे....प्रथम ही अस्पृद्यता वैयक्तिक व प्रासंगिक 
ऊर्फ नैमित्तिक होती. बाळंतीण व तिची खोली, 
मृतांची जागा व आप्त, विशिष्ट रोगी, झपाटलेली 
माणसे, विक्षिप्त झाडे, खुनासारख्या अपघाताची 
ठिकाणे वगेरे बाबी अस्पृश्य आणि वर्जनीय ठरल्या. 
जादू करणारे जादुगार आणि पुरोहित द्वेदेखीळ 
सोवळे म्हणजे एक प्रकारे अस्पृर्यच असत. देवपूजा 
करणाऱ्या ब्राह्मणाला आणि यज्ञपरिषद चालू असे- 
तोपर्यंत स्व त्रक्त्वजांना आणि इतर याजिकांना 
नेहमी सोवळ्यात म्हणजे अस्पृद्य अथवा अलग 
स्थितीतच राहावे लागे. ......अ्या अपधर्माला 
उत्तरोत्तर जसे गूढ आणि दूढ स्वरूप प्राप्त होऊन 
पुरोहितांच्या द्वारे त्याची परंपरा आणि घटना 
बनत चालली, तसतशी ह्या अस्पृश्यतेच्या वैयक्तिक 
आणि स्थानिक स्वरूपाची परिणती जातीय आणि 
सावंत्रिक ऊफ नित्य स्वरूपात होऊ लागली. 
*“. «आणि अस्पृद्यतेचे मूळ कारण हा जो अभिचार- 
मूलक अपधमं तो जरी पुढे लप्त होऊन विस्मृत 
झाला, तरी जातीय अस्पृश्यता शिल्लक उरली, ! * 
भारतीय अस्पृश्य हे एकेकाळचे राजे असले 
पाहिजेत, परंतु केवळ जेत्यांच्याकडून ते जिंकले 
गेल्यामुळे त्यांच्या नशिबी अस्पृद्यता आली, हा 
विचारही अनेक आधार देऊन स्पष्ट करण्याचा 
प्रयत्न विठ्ठलरावांनी केला आहे. शिवाय, केवळ 
भारतातच नव्हे तर इतरत्रही अशी अस्पृश्यता निर्माण 
होणे कसे शक्‍य आहे हे सांगताना ते म्हणतात- 

' अस्पृश्यतेचा विकास वैयक्तिक जातीय स्वरूपाठ 
होण्यापूर्वी राज्यांचा विकास साम्राज्यात झाला असे 
असणे समाजवधेनाच्या दुष्टीने आवद्यक आहे. जी 
जात अथवा राष्ट्र दुसर्‍या संबंध. जातीला किवा 
राष्ट्राला ज्या काळी कायमचे अस्पृश्य मानते व ते 
राष्ट्र मानून घेते, ती विजयी जात त्या काळी सम्राट- 
स्थितीला. पोचली असावी लागते. अक्षया विजयी 
जातीने दहा-पाच इतर मागासलेल्या जातींचा परा- 
जय केल्यावर अशाच एका पराजित जातीला काय- 


१९. 


अनुक्रमणिका 


२५८ 
मचे हस्तगत करून आपल्या शश्रूषेस ठेवण्याच्या 
कल्पनेचा त्या विजयी जातीमध्ये उदय होतो. म्हणजे 
साम्राज्याचा उदय होणे होय. आणि तेव्हाच जातीय 
गुलामगिरीचा ऊफ अस्पृश्यतेचा उदय होणे शक्‍य 


असते. जातीय अस्पृश्यता हा एक गृलामगिरीचाच 
प्रकार- अर्थात अत्यंत कठोर प्रकार होय” * 


अस्पृश्य हे एके काळचे राजे असले पाहिजेत हा 
विचार पुढे डॉ. आंबेडकर यांनीही मांडला. प्रा, मा. 
पं. मंगुडकर म्हणतात, * अण्णासाहेब शिदे यांनी 
मांडलेला हा विचार पुढे डॉ. आंबेडकर यांनी 
तषाठ एकट ८ 50पता95? "या १९४६ मध्ये 
प्रसिद्ध क्षालेल्या आपल्या ग्रंथात मांडलेला आहे. डॉ. 
आंबेडकरांनी यासाठी महाभारतातील शांतिपर्वात 
उल्लेख केलेल्या पैजवन राजाचा आधार आपल्या 
विवेचनाच्या पुष्ट्यथे दिलेला आहे. पैजवन राजाचा 
मुलगा सुदास याचा पुरोहित वाल्मीकि होता असे 
निरक्‍तातील वचनावरून डाँ. आंबेडकर यांनी 
बरोल ग्रंथात दाखविण्याचा प्रयत्त केला आहे. 
आजचे अस्पृश्य हे एके काळचे लढवय्ये शूर राजे 
होते हेंच सिद्ध करण्याचा प्रयत्न डॉ. आंबेडकर 
यांनी आपल्या वरील ग्रंथातून केला आहे. महाराष्ट्रात 
हा विंचार प्रथम महात्मा फूले यांनी १८६७ साली 
झापल्या ' गृलांमगिरी * या पुस्तकातून मांडला आहे. 
म. फुले, कर्मवीर विठठल रामजी शिदे व डॉ. आंबेड- 
कर यांच्या भूमिकेत काहीसा फरक आहे. म. फूले 
व डॉ. आंबेडकर ह्यांचा प्रयत्न, मुख्यतः आजचे 
अस्पृश्य एके काळचे माळी, कुणबी वर्गरेंसारखे शूद्र 
व क्षत्रिय होते; वंद्याने ते स्व आयंच होते हे 
दाखविण्याचा आहे. उलट कमंवीर शिदे हे, अस्पृद्य 
हे भायंपुर्व वंशाचेही असण्याचा संभव आहे, असे 
सुचित करतात. त्यांच्या भूमिकेतील वरील फरक 
लक्षात घेऊनसुद्धा या संशोधकांची अस्पृश्यांबाबत 
भूमिका पुष्कळशी समान आहे, असे दिसते. 


आजचे अस्पृदय एके काळचे बौद्ध धर्माचे अनु- 
यायी असावेत हाही विचार विठ्ठलरावांनी त्यांच्या 
* झारतीय अस्पृश्यतेचा प्रश्‍न ' या ग्रंथात मांडला 
आणिं त्या विचाराच्या पुष्ट्यर्थ आधार दिले आहेत. 
शिवाय, अस्पृद्यतेच्या हिन्दुस्थानातील ऐतिहासिक 
विकासाची मीमांसाही त्यांनी केली आहे. 


नंवेभारत॑ 


सप्टेंबर, १९८२ 


विठुठलराबांच्या संशोधनात्मक व वैचारिक लिखा- 
णात भागवत धर्माचा विकास, मराठ्यांची पुर्व- 
पीठिका, कानडी आणि मराठी, कोकणी आणि 
मराठी, पुणेरी पेशव्यांची राष्ट्रोय (!) कामगिरी, 
राधा-माधव-विलास-चंपू आणि राजवाडे आदी 
लेखांचा उल्लेख करता येईल, विठ्ठलरावांच्या ठिकाणी 
असणारी सखोल अध्ययनज्लीलता व मूलगामी दृष्टी 
यांचा प्रत्यय येण्याच्या दृष्टीने वरील लिखाण पुरेसे 
आहे. 


हिंदुस्थानातील धर्माचा इतिहास लिहावा असा 
विठ्ठुलरावांचा मानस होता. प्रत्यक्ष धर्माचा इतिहास 
लिहिण्यास प्रारंभ करण्यापूर्वी, प्रथम विस्तृत 
प्रस्तावना लिहावी आणि नंतर धर्माचा इतिहास 
हा मूळ ग्रंथ लिहावा अशी त्यांची योजना होती. या 
योजनेनुसार १९२५ मध्ये त्यांनी या विषयावर पाच 
संशोधनपर व्याख्याने लिहून काढली आणि लोकांच्या 
पुढे मांडली, ही पाचही व्याख्याने * भागवत धर्माचा 
विकास * या नावाने ' शिदे लेखसंग्रहा 'त समाविष्ट 
करण्यात आली आहेत. 

* भक्‍्तिमागे हा आयंपूर्वे आहे ' हे सूत्र विठुल- 
रावांनी * भागवत धर्माचा विकास? या लेखाच्या 
प्रारंभीच मांडले आहे. भागवत धर्माची श्रद्धा व 
भक्‍ती ही वैशिष्ट्ये असून, ज्ञान व कमं ही वैशिष्ट्ये 
असलेल्या वैदिक धर्माचा त्याच्याशी फारसा संबंध 
नाही, असे त्यांनी प्रतिपादन केले आहे. प्रा, मा. पं. 
मंगुडकर यांनी म्हूटल्याप्रमाणे- 


$ अण्णासाहेब शिदे यांचा हा मध्यवर्ती सिद्धांत 
पुष्कळच विचारप्रवतंक व नव्या ज्ञानाच्या कसो- 
टीला उतरणारा आहे, असे वाटते. सिंधमध्ये मोहें- 
जोदारो, ह्राप्पा येथे सापडलेल्या उत्खननातील 
पुराव्यावरून शिवपूजा वा लिंगपूजा आयंपूर्व असावी 
असे वाटते. आर्यांच्या मगदी प्रारंभीच्या वाडमयात 
योग व भक्ती यांचे उल्लेख अगदी तुरळक आहेत. 
अगदी प्रारंभीच्या या वाडूमयाकडून अलीकडच्या 
काळात जसजसे यावे तसतसे त्याचे पुरावे अधिका- 
धिक मिळू लागतात. यावरूनही आयंपूर्व संस्कृतीचा 
आर्यांशी दीघेकाळ सहवास आल्यानेतरच ही दोन्ही 
तत्त्वे आये संस्कृतीत आलेली असावीत, असे वाटते. 
शिवाय, भक्तितत्त्व हे दक्षिणेकडून उत्तरेकडे सरकत 


अनुक्रमणिका 


मदर्षी वि. रा. दिंदे ! 


गेले असते. यावरूनही भक्‍तितत्त्व हे आयेपूर्व असावे, 
असेच वाटते. ! * 

. विठठलरावांनी आपल्या या लेखात भागवत 
धर्माचा प्रसार व अवनती, वारकरी संप्रदायाचे 
कार्य यांचाही विस्ताराने परामशं घेतला आहे. 
शिवाय, दक्षिणेतील लिंगायत धर्म, उत्तरेकडील शीख 
धर्म आणि पूर्वकडील चैतन्यांचा वेष्णव धर्म ह्यांनी 
हिंदुघर्माची सुधारणा कशी केली हे सांगितले आहे. 

विठ्ठळरावांनी तोळनिक मानववंश्यास्त्राचेही 
अध्ययन केले होते हे त्यांच्या ' मराठ्यांची पूर्व 
पीठिका या संशोधनात्मक लेखावरून दिसुन येते, 
या विषयावर एकंदर तीन लेख लिहून त्यांनी ते 
: रत्नाकर !' मासिकाच्या माचे १९२९, मे १९२९ 
व मे १९३१ च्या अंकात प्रकाशित केले. तेच 
तीन लेख ' मराठ्यांची पूर्वपीठिका” या नावाने 
शिदे लेखसंग्रहात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. 
: मराठ्यांची पूर्वपीठिका ' हा संशोधनात्मक लेख 
लिहिण्यास विठठुलराव का प्रवृत्त झाले याचे उत्तर 
त्यांच्या आत्मचरित्रात सापडते. ते म्हणतात- 

: मराठ्यांची पूवेपीठिका हा लेख लिहिण्याचा 
उद्देश मी मराठा असुन जातिनिष्ठेमुळे लिहिला असे 
मुळीच नाही. मराठा नावाचे लोक हिन्दुस्थानातील 
अनेक जातींपैकी एक जातं नसुन ते एक राष्ट्र आहेत 
आणि एक प्रसिद्ध मानववंशही आहेत, अशी माजी 
समजत आहे. परस्परामध्ये अन्नव्यवहार न करणे हे 
एक जातीचे मुख्य लक्षण आहे. हे लक्षण मराठ्याला 
मुळीच लागू पडत नाही. अस्पृश्यवर्ग सोडल्यास इतर 
कोणत्याही हिन्दुधर्मीयाशी अन्नव्यवहार करण्यात 
मराठे म्हणवणारे फारशी हरकत घेत नाहीत. पण 
इतर जाती आपसात बेटीव्यवहार करण्याला मुळीच 
हरकत घेत नाहीत, तर मराठे लोक केवळ मराठा 
म्हणून एखाद्याला मुलगी देण्यास किवा घेण्यास 
कबल नसतात. ते ह्या बाबतीत कुळी ऊफ गोत्र, 
छानदानी, देवक, पदर (पूर्वीचे संबंध किंवा नाते) 
वगैरे गोष्टी पाहतात. अश्या दृष्टीने हा वगे वेशिष्ट्य- 
पूर्ण आहे. इतकेच नव्हे तर ह्यानेच महारामांगांच्या- 
नंतर प्राचीन आणि मध्ययुगीन काळात महाराष्ट्र 
देशाची वसाहत केली, जमिनीचे हेच मालक आणि 
वाहक आहेत. अश्या स्थूल आणि तिऱ्हाईत दृष्टीनेच 
मी ह्यांच्या पू्वेपीठिकेचा विचार केला आहे. ' ' 


पक थोर साहित्यिक २४ 


: मराठ्यांची पूर्वपीठिका ' हा लेख लिहिताना 
विठ्ठलरावांनी भाषाशास्त्र, समाजशास्त्र व लिखित 
पुरावा यांचा आधार घेऊन मराठ्यांचे मूळ शोध- 
ण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांच्या मते मराठे हे 
दशक, पल्लव या लढाऊ राज्यकर्त्या वंद्याचे असावेत. 
* निरनिराळ्या वेळी हिंदुस्थानात शक, पल्लव आदी 
शूर आणि लढाऊ राज्यकत-वंश हल्ला करण्यासाठी 
येऊन येथेच ठाणे देऊन राहिले, . त्यांनाच उत्तर 
हिंदुस्थानात रजपूत आणि दक्षिणेत मराठे हे सामान्य 
नाव अर्वाचीन काळी मिळाले ' असा विठ्ठुलराबांनी 
निष्कषं काढला आहे. हा लेखही विठ्ठलरावांच्या 
सखोल व्यासंगाचा व प्रगाढ विद्वत्तेचा प्रत्यय आणून 
देतो. 


विठ्ठुलरावांनी ऑक्सफडंमधील आपल्या वास्त- 
व्यात तौलनिक धमशास्त्र, तौलनिक मानववंशशास्त्र 
यांच्याप्रमाणेच तौलनिक भाषाकझास्त्राचाही अभ्यास 
केला होता, तौलनिक भाषाशास्त्राशी संबंधित असे 
त्यांचे दोन लेख- * कानडी व मराठी ' आणि 
: कोंकणी व मराठी :- शिंदे लेखसंग्रहात समा- 
विष्ट करण्यात आले आहेत. वरोल लेखांवरून, 
मराठीप्रमाणेच कानडी व कोंकणी या दोन भाषांचा 
त्यांचा अभ्यासं किती सखोल होता हे दिसुन येते. 
मराठीप्रमाणेच कानडी व कोंकणीचे मूळ व विका- 
साची मीमांसा त्यांनी या लेखात केली आहे. ही 
मीमांसा भाषाशास्त्राच्या दृष्टीने विचारवंतांच्या 
विचारांना खाद्य पुरविणारी ठरेल. तौलनिक भाषा- 
शास्त्राचाच नव्हे, तर व्युत्पत्तिशयास्त्राचाही विठ्ठुल- 
रावांचा अभ्यास होता. त्यांनी म्हटले आहे- 


' तौलनिक भाषाक्यास्त्राचा अभ्यास करीत असता 
मला शब्दांच्या व्यृत्पत्तिशास्त्राचाही नाद लागला. 
१९३१ सालच्या सुमारास ' महाराष्ट्र शब्दकोज्ा'चे 
काम चालले असता, प्रत्येक षाब्दाची व्युत्पत्ती 
कसून नीट लावली पाहिजे व त्यासाठी निदान 
आयतर एक तरी भाषा जाणणाऱ्या विद्वानांची एक 
कमिटी नेमावी अश्ली सुचना मी कोशकारांना केली. 
त्याप्रमाणे प्रि. राजवाडे, रा. मोडकशास्त्री, रा. 
कुलकर्णी वगेरेंची एक कमिटी दर आठवड्यातून 
एकदा शब्दकोशकचेरीत भरत असे. मीही त्यां 
कमिटीवर होतो, * 


अनुक्रमणिका 


२२ 

मराठी व्याकरणकतं श्री. रामचंद्र भिकाजी जोशी 
यांच्या आग्रहावरून “ कातडी-मराठीचा परस्पर 
संबंध ' हा लेख लिहिण्यास विठ्ठलराव प्रवृत्त झाले. 
श्री, रा. भि. जोशी यांनी ' मराठी भाषेची घटना 
हे पुस्तक प्रसिद्ध केले होते. त्याच्या दुसऱ्या आवृत्तीत 
परिशिष्ट म्हूणून वरील विषयावरील लेख त्यांना 
समाविष्ट करावयाचा होता. ते काम त्यांनी विठुल- 
रावांकडे सोपविले. ते म्हणतात- 

'हिन्दुस्थानाती ल भाषांच्या व्यृत्पत्तीची परिपु्तंता. 
तोलनिक भाषाशास्त्राच्या साह्याशिवाय करू पाहणे 
फार धाडसाचे, नव्हे धोक्याचे आहे असे माझे फार 
दिवसाचे ठाम मत झाले असल्याने, जोशी ह्यांचे 
विनंतीला मान देण्याची प्रथम मला छाती होईना. 

विठ्ठुलरावांच्या वरील उद्‌गारांत त्यांची विनय- 
शीलता दिसत असली तरी, श्री रा. भि. जोशी यांनी 
त्यांच्यावर लेख लिहिण्याची टाकलेली जबाबदारी 
म्हणजे, तत्कालीन विद्वानांतील त्यांचे महत्त्वपूर्ण 
स्थान, हेच होय. विठ्ठुलरावांनी लिहिलेला ' कानडी- 
मराठीचा परस्पर संबंध! हा लेख ' नवीन मराठी 
भाषेची घटना या ग्रंथात परिशिष्ट म्हणून समा- 
विष्ट करण्यात आळा, शिवाय, हाच लेख केसरीने 

३० आक्टो., २० नोव्हें, ४ डिसें. आणि १४ 
डिसें. १९२३ रोजी अनुक्रमे चार अंकांत प्रसिद्ध 
केला.या लेखात शब्दकोश, व्याकरण, वाक्यव्यवस्था, 
लकबा आणि वाडमयवृद्धी इ. भाषेच्या निरनिराळ्या 
अंगांच्या दृष्टीने, मराठी व कानडी ह्या दोन भाषां- 
मध्ये किती व कसे साम्य आहे ह्याचे विवेचन कर- 
ण्यात आले आहे. 

* कोंकणी व मराठी ह्या लेखातही विठ्ठुल- 
रावांनी कोकणी व मराठीचा भाषाशास्त्राच्या दृष्टीने 
तौलनिक अभ्यास केला आहे. “ कोंकणी ही मरा- 
ठीची पोटभाषा आहे? हा विचार त्यांनी वरील 

लेखात अनेक आधारांच्या साह्याने मांडला आहे, 
ते म्हणतात- | 

। क्रियापदांच्या काळाची रूपे पाहिली असता 
कोंकणीचे इतर कोणत्याही चालू प्राकृतापेक्षा मरा- 
ठीशी विलक्षण साम्य आहे. इतकेच नव्हे, तर गुज- 
राती, सिंधी अगर हिंदीपेक्षाही, बंगाली अथवा 
ओरिया भाषेतील काळांच्या आणि प्रयोगाच्या रूपां- 

कडे तिच्या रूपांचा अधिक कल झुकत आहे. ह्या 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९८९ 


गोष्टीवरून मराठी भाषा, बंगालचा परिचम भाग 
आणि ओरिसा ह्या प्रांतांतून प्रवास करून दक्षिणेत 
आल्यावर तिचे जे रूप बनले, ते रूप सारस्वतांनी 
कोंकणात नेले असावे असे अनुमान होते.' “ 


कोंकणीचे मूळ काय असावे यासंबंधीचे विठ्ठल- 
रावांचे विवेचन भाषाशास्त्रज्ञांना विचार करण्यास 
लावणारे आहे. र 


मराठ्यांच्या इतिहासाशी संबंधित असे विठठुल- 
रावांचे दोन लेख- ' राधामाधव विलासचंपू आणि 
राजवाडे ' व ' पुणेरी पेशव्यांची राष्ट्रीय कामगिरी? 
हेही ' शिदे लेखसंग्रहाःत समाविष्ट करण्यात आले 
आहेत. मराठ्यांच्या इतिहासाचे गाढ अध्ययन आणि 
उपरोधिक भाषाशेली ही या लेखांची खास वैशिष्ट्ये 
सांगता येतील, 


जयराम पिडेकृत ' राधामाधव विलासचंपू र या 
काव्याचा शोध घेऊन, इतिहासाचाये राजवाडे यांनी 
ते प्रकावित केले. या काव्यात शहाजी राजांची 
स्तुती करण्यात आली आहे. या काव्याला इतिहासा- 
चार्य राजवाडे यांनी २०० पानांची विस्तृत अशी 
प्रस्तावना लिहिली. त्या प्रस्तावनेत 'मराठे जातीच्या 
सामान्य जनांवर बेजबाबदार टीका केली गेली आहे! 
असे विठ्ठुलरावांचे मत बनले. या बेजबाबदार टीकेला 
उत्तर देण्यासाठी विठठुलरावांनी एकंदर चार लेख- 
१९२३ च्या ' विजयी मराठा ' मधून प्रसिद्ध केले. 
इतिहासाचाये राजवाडे यांच्या टीकेतुन मराठ्यांच्या 
प्रमाणेच, जेनर-लिंगायतही सुटले नव्हते. लेखाच्या 
प्रारंभीच विठ्ठलरावांनी म्हटले होते- 


* इतिहासकार किंवा संशोधक ह्याने आपल्य़ा 
स्वतःच्या लाडक्या भावना, पक्षपात, धर्म, समजुती, 
सामाजिक अथवा वैयक्तिक लकबा ह्यांपासून 
स्वत:स, निदान इतिहास हा विषय हाती असेतो- 
पर्यंत तरी अलग ठेवावे. रा. राजवाडे ह्यांनी ही 
खबरदारी घेतली आहे असे दिसत नाही. ज्यांना 
हा ताटस्थयोग साधत नाही, त्यांनी इतिहासाचा 
नादच सोडावा ! नाहीतर नदीच्या उंगमातच विष 
कालविण्याच्या पातकाचे धनी त्यांना व्हावे लागेल. 

या लेखात, विठ्ठलरावांना इतिहासाचार्य राजवाडे 


यांची जी मते आक्षेपाहु वाटली, त्यांचे त्यांनी 
कठोरपणे खंडन केले आहे. 


महर्षी वि. रा. दिंदे : 


: पुणेरी पेशव्यांची राष्ट्रीय (!) कामगिरी ' हा 
लेख, विठ्ठलरावांनी ल्हिण्यापाठीमागे विशिष्ट 
पार्श्वभूमी होती. सर जदुनाथ सरकार यांचे मरा- 
ठ्यांच्या इतिहासाशी संबंधित असे काही विचार 
केसरीच्या ४ नोव्हें. १९२४ च्या अंकात प्रसिद्ध 
झाले होते. त्यात, (१) “ सातारच्या शाहु महा- 
राजांच्या अंगात राज्य चालविण्याची धमक नव्हती. 
त्यांच्या मताप्रमाणे सगळ्या गोष्टी चालल्या असत्या 
तर तो एक मोगलांचा दक्षिणेतील लहानसा जहा- 
गिरदार होऊन राहिला असता.' (२) ' साम्रा- 
ज्याची कल्पना मराठ्यांच्या डोक्यात त्यांनीच 
(पेशव्यांनीच) भरवून दिली. त्यांनीच (पेशव्यांनीच) 
मराठ्यांस साम्राज्य व संपत्ती मिळवून दिली. ' 
अशा प्रकारचे विचार होते, विठ्ठुलरावांनी, वरील 
विचारांच्या संदर्भात, आपल्या लेखात तौत्र 
प्रतिक्रिया व्पक्‍त केली. ते म्हणतात- 


: हे उद्गार धाडसाचे आहेत. हे इतिहासकारास 
पेलण्यासारखे मुळीच नाहीत. खृह्द पेशव्यांची चंदी 
चरत असलेल्या कोणत्याही ब्राह्मण हरिदासाला 
किवा शाहिरालाही अशी विधाने करण्याचे धाडस 
झाले नाही. फार तर काय, राजवाड्यांसारखे 
विषारी, केळकरांसारखे समतोऊ, सरदेसायांसारखे 
विदेष लक्षणविरहित अश्या ब्राह्मण लेखकांनाही 
पेशव्यासंबंधी लिहिताना आपला मोह आवरता यावा; 
पण ह्या परक्य़ा बंगाल्याला तो आवरता येऊ नये, 
ह्यात काही तरी गौडबंगाल आहे, असे वाटते '. 


विठ्ठलरावांच्या वरील स्पष्टवक्‍्तेपणामागे व 
सरकार यांच्यावरील कडक टीकेमागे, छत्रपती शाहू 
व त्याचे घराणे यांच्या बाबतीतील त्यांचा अनाठायी 
अभिमान होता अशी समजत होण्याची शकक्‍यंता आहे. 
परंतु तशी वस्तुस्थिती नाही. वरील लेखाद्वारे त्यांचे 
मराठ्यांच्या इतिहासाचे सखोल ज्ञान, तकेशुद्धता व 
स्वतःच्या मतावरील ठाम विश्‍वास यांचे दशन होते. 


विठ्ठलरावांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे 
चरित्र लिहावे अश्ी कोल्हापूरच्या श्री शाहू 
छत्रपतींची फार इच्छा होती. त्यांनी विठ्ठुलरावांना 
पाठविलेल्या एका पत्रात “शिदे, आपण त्या शिवबाचे 
गोड व सुरस चरित्र लिहून त्या शिवाजीची सेवा 
केल्याबद्दलचे यश आपण घ्यावे अशी माझी इच्छा 


पक थोर साहित्यिक २३ 


आहे ' असे म्हटले होते. विठुलरावांना डी. सी. 
मिशनच्या कामामुळे तात्काळ शिवचरित्राचे काम 
हाती घेता आले नाही. ते मिशनच्या कामातून 
१९२३ मध्ये मुक्‍त झाले. पण तत्पूर्वीच श्री. शाहू 
छत्रपतींचा मृत्यू ओढवला होता (१९२२). तरी- 
सुद्धा, कोल्हापूरच्या छत्रपती राजाराम महाराजांना 
पत्र लिहून, शिवचरित्राच्या लिखाणाचे काम हाती 
घेण्याची विठ्ठुलरावांनी तयारी दाखविली होती. 
शिवचरित्र लिहिण्यास आवश्यक ती मदत, कोल्हापूर 
संस्थानकडून न मिळाल्यामुळे विठठुलरावांच्या हातून 
शिवचरित्राच्या लिखाणाचे काम झाले नसावे. 
विठठुलरावांनी ' भारतीय समाज : त्याचे उत्थान, 
पतन व पुनरुत्यान' या विषयाचा सखोल अभ्यास 
केला होता. डी. सी. मिशनच्या कार्यातून निवत्त 
होण्याचा विचार, विठ्ठुलरावांच्या मनात घोळ 
लागल्यानंतर, त्यांनी ' प्राचीन व अर्वाचीन भार- 
ताचा सामाजिक इतिहास ' लिहिण्याची एक योज- 
नाही आखली होती. त्या संबंधीचे मनोगत विठ्ठुल- 
रावांनी आपल्या “ माझ्या आठवणी व अनुभव ' 
या आत्मचरित्रात व्यक्‍त केले आहे. ते म्हणतात- 
“ह्या वेळो आर्य-द्रवीड वाद ह्या संशोधनविषया- 
कडे माझे लक्ष लागले होते. इंदूर, बडोदा वगेरे 
संस्थानांतून आणि म्हुसुर वगेरेच्या युनिव्हसिट्यांतून 
कागदपत्रांचा पुरावा मिळवूत हिन्दुस्थानच्या पुरा- 
तन इतिहासाची सामुग्री मिळविण्याचा मी प्रयत्न 
चालविला होता. त्या वेळी बडोदा येथे एक सा हित्य- 
संमेलन झाले, त्याला ह॒जर राहून श्रीमंत सयाजी- 
राव महाराजांची मोी प्रत्यक्ष भेटही घेतली होती. 
मी बडोद्यास कायमचा जाऊन रहात असेन, तर 
बडोद्याची मोठी सेंट्रल लायब्ररीच नव्हे, तर संस्थानचे 
सर्व नवे-जुने कागदपत्र शोधून पाहण्याचा पूर्ण 
अधिकार महाराजांनी मला देऊ केला होता. इंदूर, 
धार, ग्वाल्हेर आणि रजपूत संस्थाने ह्यांच्याशी 
पत्रव्यवहारही मी सुरू केला होता. डॉ. व्रजेन्द्रनाथ 
सील हे ब्राह्मसमाजाचे मोठे विद्वान गृहस्थ म्हेसूर 
य॒निव्हसिटीचे व्हाइस चॅन्सलर होते. कविसम्राट 
रवींद्रनाथ टागोर ह्यांच्या विशवभारतीलाही मी 
लिहिले होते. पण एवढे मोठे काम माझ्या एकट्याच्या 
आवाक्याबाहेरचे होते. रोख पैक्याचा पूणे अभाव 
असल्याने ह्या कामात शेवटी मुळीच यश आले नाही, 


तीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


ठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकत 


७.3... | 


* उपद्यन्ते विलोयन्ते दरिद्राणां मनोरथ: ! हेच शेवटी 
खरे ठरले.' 

विठ्ठलरावांनी भारतीय समाजजीवनाचे जे सखोल 
अध्ययन केले होते, त्या ज्ञानाचा फायदा आपल्या 
देशबांधवांस ग्रंथरूपाने करून द्यावा अज्ली विठठुल- 
रावांची आंतरिक तळमळ होती. विठ्ठलराव हे 
नेहमीच प्रत्येक विषयाच्या मुळाशी जाऊन, तो 
विषय ते नीट समजून घेत. कोणत्याही विधानाच्या 
वा सिद्धांताच्या बाबतीत तो कितपत साधार व 
सत्येतिहासास धरून आहे हे चिकित्सापुर्वक तपा- 
सल्याशिवाय त्याचा ते स्वीकार करीत नसत. अद्या 
ममंज्ञ विठ्ठलरावांच्याकडून ' प्राचीन व अर्वाचीन 
भारताचा सामाजिक इतिहास ' लिहिला गेला 
असता तर, समाजशास्त्रविषयक मराठी वाड्मयात 
मोलाची भर पडली असती. महाराष्ट्र साहित्य 
संमेळनाच्या बडोदा अधिवेशनातील ( १९३५ ) 
* तत्त्वज्ञान व समाजशास्त्र ' या झाखासंमेलनाचे 
अध्यक्ष म्हणून विंठुलरावांची निवड झाली होती. 
त्या वेळी अध्यक्षपदावरून त्यांनी जे. भाषण केले, 
तेच ' तत्त्वज्ञान व समाजशास्त्र' या नावाने ' शिदे 
लेखसंग्रहा (त समाविष्ट करण्यात आले आहे. ' शिदे 
लेखसंग्रहा 'तील विविध विषयांवरील सवच लिखाण 
विठ्ठलरावांच्या सखोल अध्ययना'ची व स्वतंत्र प्रज्ञेची 
जाणीव करून देणारे आहे. 

: घम ' हा तर विठ्ठलरावांच्या आवडीचा व 
जिव्हाळ्याचा विषय होता. धर्मासंबंधीचे त्यांचे 
अध्ययन सखोल व तोलनिक होते. शिवाय, धर्मा- 
संबंधी त्यांचे सतत चिंतन, मनन चालू असे. प्राथंना- 
समाजाचे प्रचारक या नात्याने, उपासनेच्या रूपाने 
त्यांनी धर्मासंबंधी अनेक व्याख्याने दिली. त्यांपैकी 
बऱ्याच. व्याख्यानांचा समावेश * विठठल रामजी शिदे 
यांचे लेख, व्याख्याने आणि उपदेश ' या ग्रंथात 
करण्यात आला आहे. शिवाय, अँमस्टरडॅम येथील 
उदार धमंपरिषदेत त्यांनी केलेले “ हिन्दुस्थानातील 
उदार धर्मं ' हे भाषणही या ग्रंथात समाविष्ट कर- 
ण्यात आले आहे. 

विठ्ठलरावांच्या, विविध विषयांशी संबंधित अस- 
लेल्या संशोधनात्मक व वैचारिक लिखाणाचे श्री. 
धनंजयराव गाडगीळ यांनी योग्य शब्दांत मूल्यमापन 


केल्रे आहे. ते म्हणतात- 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९८३ 


: “कमवीर शिदे यांचा पिड कार्यकरत्यपिक्षा 


मूलतः शास्त्रज्ञाचा, अभ्यासकाचा होता. यामुळे 
पुणे विद्यापीठाच्या बोधवाक्याप्रमाणे * य: क्रियावान्‌ 
स पंडितः' हे सिद्ध करण्यापुरते ते क्रियाशील 
झाले तरी विचाराने पंडितच राहिले. ते स्वतः 
एके ठिकाणी लिहितात, “ अस्पृद्यतेचा छडा 
लावण्यात-निवारण्याचा भाग तर राहू द्या- मला 
स्वतःला जन्मभर अनुभव आला आणि आनंद झाला 


'तो लक्षात घेता मला आणखी जन्म मिळाले तरी ते 


ह्याच संशोधनात आणि सेवाशश्रतेत खर्चीन अशी 
उमेद वाटत आहे ”. पण इतर पंडितापेक्षा ते निराळे 
होते. पंडितगिरीत आनंद वाटला तरी त्यांची मूळ 
प्रेरणा अध्यात्माची व हीन-दीनांबद्दलच्या करुणेची 
होती. यामुळे त्यांच्या संशोधनात व लिखाणात 
वास्तविकपणा व जिवंतपण] हे दोन्ही गुण उत्कटत्वे 
आढळतात. ? 

विठ्ठलरावांच्या ललित लिखाणात प्रवासवणेना- 
त्मक लेख, आत्मचरित्र व त्यांची रोजनिक्षी यांचा 
मुख्यत्वेकरून समावेश करता येईल. विठ्ठलरावांना, 
धरमंशिक्षणाच्या निमित्ताने इंग्लंडचा प्रवास घडला. 
शिवाय, ऑक्सफर्ड येथे दोन वर्षे वास्तव्य करावे 
लागले. या दोन वर्षांच्या वास्तव्याच्या काळात इंग्लंड 


. व स्कॉटलंडमधील ग्रामीण भागांतही त्यांनी प्रवास 


केला, या प्रवासाची वणंने त्या वेळी त्यांनी : सुबोध 
पत्रिके साठी पाठविली. हे प्रवासवर्णनात्मक लेख 
* विठठल रामजी शिदे यांचे लेख, व्याख्याने व 
उपदेश" या ग्रंथात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. 
विठ्ठलरावांच्या या प्रवासव्णनात्मक लेखांचे साहि- 
त्यिक म्‌ल्य निश्‍चितपणे श्रेष्ठ दर्जाचे आहे. भाषा- 
मभुत्व, खेळकर शेली, नमं विनोद, असामान्य 
निरीक्षणशक्ती आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे 


ठिकठिकाणी व्यक्‍त झालेला त्यांच्या अभिव्यक्तीचा 


प्रामाणिकपणा ! यामुळे हे प्रवासवर्णनात्मक लेल 
वाचनीय झाले आहेत. 


* विलायतेस जाण्यासाठी बोटीवर पाय ठेवल्या- 
पासून ते परत स्वदेशी येईतो त्यांनी सुबोध पत्रिके- 
साठी जे लेख लिहिले भाहेत त्यांत एक गोष्ट विशेष 
आहे. ती ही, को त्यांची असामान्य निरीक्षणशक्ती 
( ०७९. जे ७० ). या त्यांच्या 


ईश्वरदत्त देणगीमुळे त्यांच्या वर्णनात्मक लेखामध्ये 


मद्र्षी वि. रा. दिंदे 


जी तडफ दिसते, जी संजीवनी दिसते, जे विलक्षण 
वर्णनसामध्यं आढळून येते ते इतरांच्या लेखांत 
निदान माझ्या तरी अनुभवास आलेले नाही. त्यांनी 
* जनातुन वनात ! असा लिहिलेला लेख व वड स्वथं 
कविसंबंधाने केलेले वर्णन वाचून येथील कित्येक 
तरुण अशा प्रकारचे लेख लिहिणारे, नास्तिकामध्ये 
भस्तिक्यबृद्धी उदित करणारे, हताश झालेल्यास 
जागे करणारे, तरुण गृहस्थ स्वदेशी केव्हा येतात, 
याची मागंप्रतीक्षा करीत होते. 

प्रार्थनासमाजाचे प्रचारक म्हणून नियुक्‍ती झाल्या-, 
नंतर विठ्ठलरावांनी जे दोरे काढले, त्यावेळी त्यांनी 
लिहिलेले प्रवासवणंनात्मक लेखही * विठ्ठल रामजी 
शिदे यांचे लेख, व्याख्प़ाने व उपदेश ' या ग्रंथात 
समाविष्ट करण्यात आले आहेत. 

विठ्ठलरावांच्या ठिकाणी असलेल्या विविध साहि- 
त्यिक पैलूंचा आविष्कार त्यांच्या 'माझ्या आठवणी 
ब अनुभव ' या आत्मचरित्रात झाला आहे. विठ्ठल- 
रावांनी मापले आयुष्य धमंकारण, समाजकारण व 
राजकारण करण्यात घालविले. एक कर्ते सुधारक 
म्हणून आपल्या समाजकार्याचा ठसा त्यांनी महा- 
राष्ट्राच्या समाजजीवनावर उठविला. अश्या सुधा- 
रकाने स्वतः लिहिलेल्या आठवणींना भावी पिढीच्या 
दृष्टीने फार मोठे महूश्व प्राप्त होणे स्वाभाविक 
आहे. परंतु केवळ आशयाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण 
म्हणून नव्हे, तर एक लालित्यपूर्ण लेखनशेलीने 
नटलेले आत्मचरित्र म्हणून ' माझ्या आठवणी व 
अनुभर्व' या आत्मचरित्राचा उल्लेख करावा लागेल, 

कायदेभंगाच्या आंदोलनाच्या काळात येरव- 
ड्याच्या तुरुंगात राजकीय कंदी म्हणून शिक्षा 
भोगत असतानाच, विठ्ठलरावांनी स्वत:च्या आठवणी 
लिहिण्यास प्रारंभ केला होता. त्यावेळी त्यांनी 
स्वतःच्या हस्ताक्षरात काही आठवणींचा भाग लिहून 
काढला, (आपल्या छापील आत्मचरित्राच्या एकूण 
पृष्ठांपैकी सुरुवातीच्या १०२ पृष्ठांपयंतचा मजकूर 
विठ्ठलरावांनी तुरंगवासात लिहून काढला.) कारा- 
बासातून मुक्‍त झाल्यानंतर आत्मचरित्राचा पुढील 
भाग लिहिण्याचे काम त्यांच्या हातुन लवकर 
झाले नाही. ते तसेच अपुरे राहिले.. वृद्धावस्था 
ब अनेक रोगांनी शरीर पोखरल्यामुळे १९२८-२९ 
च्या सुमारास त्यांनी कायमचे अंथरुण धरले. त्यांची 

त. भा, ४ 


पक थोर साहित्यिक २५ 


दृष्टीही मंदावली. विठ्ठलरावांनी आत्मचरित्र पूर्ण 
करावे अशी त्यांचे धाकटे चिरंजीव श्री, रवींद्र 
यांची मनापासून इच्छा होती. त्यांनी जर पाठपुरावा 
केला नसता व स्वतः कष्ट घेतले नसते, तर विठ्ठल- 
रावांच्या हातून आत्मचरित्र पूर्ण झाले नसते. 

श्री, रवींद्र यांनी आवश्यक ती सवे संदर्भसाधने 
जमविली आणि त्यांनी विठ्ठलरावांना आत्मचरित्र, 
पूर्ण करण्यास उद्य्क्‍्त केले, श्री. रवींद्र म्हणतात, 
* रोज नियमाने मी त्यांना आवश्यक तो मजकूर 
वाचून दाखवी आणि त्यावर ते भाष्य करीत. ते 
मी लिहून घेई. मी जे लिहिले ते अण्णा माझ्या- 
कडून पुन्हा वाचून घेत. त्यात काही फेरफार कराव- 
याचा झाल्यास तो ते करोत. पण हे सारे सुसूत्रपणे 
कधीच चालत नसे. मधुमेहावर इंजेक्‍शन देण्यास 
डॉक्टर आले, को त्यात खंड पडे, तसेच इतर 
कोणी त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यास आले, 
कौ मला तेथूत उठून बाहेर जाणे भाग पडे, तेव्हा 
असे अडथळे इतके वारंवार येत, की कित्येक वेळा 
दहा ओळींचा मजकूरदेखील सबंध दिवसात लिहिन 
होत नसे. त्यामुळे रात्री अण्णांची लहर लागली, 
की ते मला उठवून सांगत. अशा वेळी त्यांना इतका 
काही उत्साह येई, को सकाळी उजाडेपर्यंत वीस- 
पंचवीस पानांचा मजकूर लिहून होई. असा प्रकार 
तीन-साडेतीन वर्ष चालला '" अखेर अनेक अडच- 
णींना तोंड देऊन, श्री. रवींद्र यांनी विठठुलरावांच्या- 
कडून आत्मचरित्र पुणे करून घेतले. या आत्म- 
चरित्राचा पूर्वार्ध, पुण्याच्या तत्कालीन, वत्सला 
प्रकाशनाने प्रकाशित केला. परंतु श्री. खोंद्र यांची 
तोब्न आंतरिक इच्छा असूनही, विठठुलसवांच्या ह॒या- 
तीत ते प्रण स्वख्पात प्रकाशित होऊ शकले नाही. 

या शतकाच्या प्रारंभीच्या पंचवीस वर्षांच्या 
काळातील, महाराष्ट्राची सामाजिक व धार्मिक 
चळवळ चित्रित करणारा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज 
म्हणून विठ्ठुलरावांचे आत्मचरित्र अतिषय महत्त्वाचे 
आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या सामाजिक व धार्मिक 
चळवळींचा अभ्यास करणाऱ्या अभ्यासकांच्या दृष्टीने 
ते अतिशय उपयुक्त ठरले आहे. विठठुलरावांच्या 
आत्मचरित्रात त्यांचे बालपण, शिक्षण, आरंभीची 
धर्मसेवा आणि डी. सी. मिक्षनचा वृत्तांत यांना 
सविस्तर स्थान स्थान मिळाले आहे. आत्मचरित्राचा 


यदे 


उत्तराध लिहिताना, विठ्ठलरावांची रोजनिज्ली, 
इंग्लंडमधून * सुबोध पत्तरिके'साठी लिहिलेले प्रवास- 
वणंनात्मक लेख, देश्याच्या विविध भागांतील दौऱ्या- 
संबंधी प्रसिद्ध केलेले प्रवासवणंनात्मक लेख, डी. सी. 
मिज्ननसंबंधी वेळोवेळी लिहिलेले लेख इ. चा मोठ्या 
प्रमाणात आधार घेतलेला स्पष्ट दिसून येतो. ज्या 
परिस्थितीत हे आत्मचरित्र पूणे करण्यात आले, ते 
पाहता तसे घडणे अपरिहायं होते. 
आत्मचरित्रातील पूर्वाधं, ज्यापैकी बराचसा भाग 
येरवड्याच्या कारावासात लिहिला गेला, तो मात्र 
लालित्यपुर्णे शलीने नटला आहे. विठ्ठलरावांच्या 
साहित्यिक पैलूंचा आविष्कार मोठ्या उत्कटतेने 
पूर्वार्धातील निवेदनातच झाला आहे. त्यांनी आपल्या 
बालपणातील आठवणीही वैशिष्ट्यपूर्ण ढंगात 
सांगितल्या आहेत. येरवड्याच्या कारावासात 
विठ्ठलरावांना एकांत मिळाला, त्या एकांतंवासात 
त्यांना बोलपणीच्या आयुष्यात डोकावून पाहता 
आले आणि ते बालपणीच्या आठवणीत हरवून 
बसले. त्यामुळे साहजिकच त्याच्या बालपणीच्या 
आठवणींच्या निवेदनात समरसता, सहृदयता व 
कमालीचा जिवंतपणा आला आहे. 
डॉ. वि. भि. कोलते यांनी, विठ्ठलरावांच्या 
संपन्न, सत्यप्रिय व निगर्वी व्यक्तिमत्त्वाचा आवि- 
ष्कार त्यांच्या आत्मचरित्रात कसा झाला आहे हे 
सांगताना म्ह्टले आहे- * सत्यकथन हा घरित्र- 
वाहू्मयाचा आत्मा होय. याविषयी लेखकाळा जितकी 
काळजी व सावधानता बाळगणे शक्‍य होईल तेवढी 
थोडीच असते. अशा परिस्थितीत विस्मृत प्रसंग 
कल्पनेने रचून आत्मचरित्राची किवा आठवणींची 
कादंबरी करण्यापेक्षा आपल्या विस्मरणाची नोंद 
करण्यातच अधिक भचित्य असते. अण्णासाहेबांनी 
ते पाळण्याचा कसोशीने प्रयत्त केलेला दिसतो 
आणि त्यामुळे त्यांच्या या लेखनाला प्रामाणिकपणा 
आलेला आहे. आपल्या भआाठवणी लिहून काढीत 
असताना क्वचित्‌ लेखकाच्या ठिकाणी गवं किवा 
भआढधता येणे स्वाभाविक ठरेल! तथापि, या 
दोषांचा स्प्ष॑ या ग्रंथाला झालेला आढळत नाही. 
याचे कारण अण्णासाहेबांची झालीत व नम्र वृत्ती. 
लहानपणची संस्मरणे देताना खेळातील आणि 
अभ्यासातील आवली हुशारी नुसती नमूद करणे 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९८३ 


निराळे आणि ती आढथतेने सांगणे निराळे, ही 
भाढयता अण्णांच्या स्वभावातच नसल्यामुळे त्यांच्या 
निवेदनातही आलेली नाही. क्वचित्‌ आपल्या विष- 
यीची इतरांची मते त्यांनी नमूद केली आहेत हे खरे, 
पण ती जशी गोरवाची आहेत तशी निदेचीही आहेत. 
मंचेस्टर कॉलेजातील विद्यार्थ्यांनी त्यांच्याविषयी 
लिहिलेली दोन पद्चे किवा तेथील अधिकाऱ्यांनी 
त्यांना दिलेले दोन दाखले उद्धृत करण्यात केवळ 
वस्तुस्थितीचे निवेदन आहे, आत्मस्तुतीचा अहंकार 
किवा आतंद नाहो.' 


विठ्ठलरावांच्या रोजनिशांचे 'महर्षी विठठुल रामजी 
शिदे यांची रोजनिक्ली' या नावाने प्रा. गो. मा. 
पवार यांनी संपादन केले आहे. पहिल्या दोन रोज- 
निशांचा उल्लेख विठ्ठलरावांनी ' फर्ग्येसनमधील 
रोजनिशी व ' इंग्लंडमधील रोजनिक्ी ' असा 
नंतरच्या काळात केला आहे. तर तिसरीवर 
£ येरवड्याच्या तुरुंगातील रोजनिशी ' असे नाव 
त्यांनी स्वतःच लिहिले आहे. विठ्ठलरावांनी, त्यांच्या 
आयुष्याच्या वेगवेगळ्या तीन कालखंडांत लिहिलेल्या 
या रोजनिज्ञा आहेत. इ. स. १८८८ मध्ये ते 
फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये शिकत असताना, १९०१- 
१९०३ मध्ये धर्मशिक्षणासाठी ऑक्सफडेला गेले अस- 
ताना व कायदेभंगाच्या चळवळोच्या काळात त्यांना 
तुरुंगवास भोगावा लागला त्या वेळी- अशा तीन 
वेगवेगळ्या वेळी लिहिलेल्या या रोजनिक्या आहेत. 
विठ्ठलरावांची रोजंनिश्री नोंदीच्या स्वख्पाची नाही. 
तर तिचे स्वरूप अभिव्यक्तीचे असुन, तिच्यात 
विठ्ठळरावांचे व्यक्तिमत्त्व आविष्कृत झाले आहे. 


आपल्याकडे सावंजतिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या 
मान्यवर व्यक्‍तीने रोजनिशी लिहिणे ही एकंदर 
दुमिळ बाब झाली आहे. त्यामुळे विठ्ठलरावांसारख्या 
समाजसुधारकाने लिहिलेल्या रोजनिश्ीला आगलळे- 
वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. शिवाय, विठ्ठल- 
रावांची रोजनिशी अंतरंग प्रगट करणारी असल्या- 
मुळे, सामाजिक इतिहासाच्या दृष्टीनेच नव्हे तर 
वाड्मयीन गुणवत्तेच्या दृष्टीनेही फार महत्त्वाची 
ठरली आहे. 


विठ्ठुलरावांचे भाषेवर विलक्षण प्रभुत्व होते व 
त्यांची ठेखनशंली लालित्यपूर्ण होती हे रोजनिशी 


अनुक्रमणिका 


महर्षी वि. रा. दिादे ! 


वाचताना सहज जाणवते. “ त्यांची लेखनशेली 
सरळ, नेमकी व जोरकस आहे. तिचे वळण अस्सल 
मराठी आहे. संस्कृत वा इंग्रजी वळणाने त्यांची 
शैली अजिबात दूषित झाली नाही! असे विठ्ठल- 
रावांच्या होळीचे व्णंन करून प्रा, गो, मा. पवार 
म्हणतात- 'प्रवास असो वा निसर्ग असो, प्रसंग असो 
की स्थळ असो, भावना असो की. विचार असो, 
कुटुंब असो की व्यक्‍ती असो अथवा श्रेष्ठ दर्जाचा 
अध्यात्मिक अनुभव भसो- या साऱ्यांचे वाचणा- 


र्‍्याच्या मनाला साक्षात्‌ प्रत्यय देणारे वर्णन अण्णा- 


साहेब करतात. ही चित्रे डोळ्यासमोर दृश्य उभी कर- 
णारी असली तरी ती नुसती एकेरी, वस्तुनिष्ठ अशी 
वणंने नसतात. त्यात वघणाऱ्याची भावना व त्याच्या 
मनात उठणारे विचार यांची जोड असल्याने ह्या 
वणेंनाला भरघोसपणा प्राप्त होतो. अण्णासाहेबांच्या 
व्यक्तिमत्त्वाचे रंग त्या वणनाला प्राप्त.होतात व ती 
परिणामधन होतात. " 


संदर्भ 


-प्क थोर साहित्यिक 


ह. 


विठ्ठलरावांनी कोणताही हेतू डोळय़ांसमोर ठेवून 
रोजनिशी लिहिली नाही. त्यांच्या मनात, वेगवेगळःघा 
प्रसंगांच्या वेळी जे भावनिक तरंग निर्माण झाले, 
त्यांची त्यांनी वेळोवेळी प्रामाणिकपणे नोंद केली व 
त्यातून उत्तम दर्जाची ललित वाडू्मयक्ृती निर्माण 
झाली. . 

महर्षी विठुठुल रामजी शिदे यांचा खरा पिंड 
समाजसुधारकाचा होता. भापल्या आयुष्यात समाज- 
सुधारणेचे त्यांनी अनेक उपक्रम हाती घेतले आणि 
त्यांच्या पुतंतेसाठी आपले संपुर्ण जीवन व्यतीत केले, 
सावेजनिक जीवन जगत असतानासुद्धा विठठुल- 
रावांनी प्रयत्नपूवंकी आपली विचारह्यीलता व 


भावनाळ्णीलता जतन केली आणि त्याचाच आचि- 


ष्कार त्यांच्या वैचारिक व ललित लेखनात क्षाला 
आहे. महाराष्ट्रातील विचारवंतांनी आणि साहि- 
त्यिक टीकाकारांनी आवर्जन दखल घ्यावे असेच 
विठ्ठलरावांचे वैचारिक व ललित साहित्य माहे. 


१. मंगुडकर, मा. पं., (संपा.), शिदे लेखसंग्रह, पुरस्कार, पृ. ७. 

२. शिदे, वि. रा., भारतीय अस्पृद्यतेचा प्रश्‍त, महाराष्ट्र शासन प्रकाशन, पू. १३-१४. 
३. शिदे, वि. रा., भारतीय अस्पृश्यतेचा प्रश्‍न, महाराष्ट्र शासन प्रकाशन, पृ. १५. 

४, मंगुडकर, मा. पं., (संपा. ), शिदे लेखसंग्रह, प्रस्तावना, पृ. १६. 

५. मंगुडकर, मा. पं., (संपा.), शिदे लेखसंग्रह, प्रस्तावना, पू. १३. 

६. शिदे, वि. रा., माझ्या आठवणी व अनुभव, (१९५८), पृ. ४१५. 

७. शिदे, वि. रा., माझ्या आठवणी व अनुभव, (१९५८), पृ. ४११-४१२. 

८. मंगुडकर, मा. पं., (संपा.), शिदे लेखसंग्रह, पू. १४७. 

९, मंगुडकर, मा. पं., (संपा.), शिदे लेखसंग्रह, पू. १७३. 


चरित्र, पू. ४. 


मंगुडकर, मा. पं., (संपा.), शिदे लेखसंग्रह, पू. १९२. 
मंगुडकर, मा. पं., (संपा ), शिदे लेखसंग्रह, पुरस्कार, पू. १०. 
केसकर, बी. बी., (संपा,), वि. रा. शिदे यांचे लेख, व्याख्याने व उपदेश, त्रोटक 


१३. पवार, गो. मा., (संपा.), महर्षी शिदे यांची रोजनिशी, पू. २१९. 


शिदे, वि. रा., भारतीय अस्पृद्यतेचा प्रश्‍न, महाराष्ट्र शासन प्रकाहन, पु. ३५. 


१५. शिदे, वि. रा., माझ्या आठवणी व अनुभव, पृ. ८-९, 


पवार, गो. मा., (संपा.), महुर्षी शिदे यांची रोजनिशी, प्रस्तावना, पृ. ४२, 


र्ट नवभारत सप्टेंबर, १९८२ 


गता, 55 ॥२(५॥॥.॥ 861 1.11), 


0९15 81 ४105 01 1381172 50005 1105221 1(/5 1९.७९ 01 
४181010605 11 ॥19191'9591111र्‍98, 1९1188, (ए0]|81911, 
गृ8111111.पप, ७08 910 8110119 ए1'930९0511 


॥1012 181 64 १९815 11 क] 50010९0 


ही ठिवौरि॥१ ॥४ ॥0॥॥१ ?१0५०६॥॥ 


॥॥९€९ &ध्ाष्ठा 3111. 170. 


३९३३३३३ ३जा्जत्यजजत्जशजरजेजत्जेतजर्जजिरजेरजेश्ेतजिश्जेत्जतजतजर्जरजेरजेरजेर 


र्र 


1०४181610१ 01106 : 
२.० ११ & 1). €_11 (9११1८, ८. [९1.1 
(]18118198111'9) 


॥1॥, 5. 817॥'1! 
७॥:॥७॥॥:॥॥ 


वेर वेर जर जेर जेर जेर जेर जेर जेर 3९ज4:3९-4९3९4९363९3:333९ज646330343 3333633333 


अर मिरजेत जेर जर्जर जेर जेर जेरजेरजेर्जेर जर्जर 


त्र 


'वेज्ञानिक दृष्टिकोन व प्रस्थापित धर्म 


व. त्रि. चिपळोणकर 


आधुनिक भारतामधील परिस्थितीचे परिशीलन 
केले असता, एका प्राचीन काळी सर्वे दृष्टीने प्रगत 
व समृद्ध असलेला हा देश विज्ञान व तंत्रविद्येमध्ये 
मागासलेला असा का झाला, हा प्रश्‍न प्रत्येकाच्या 
मनात उद्‌भवल्यावाचून राहत नाही, आज भारताची 
गणना जगातील सर्वांत गरीब अशा राष्ट्रांमध्ये 
करण्यात येते. त्याच्या मागील काही कालखंडा- 
तील इतिहासाचे अवलोकन केले, तर या देद्याने 
भापले राजकीय स्वातंत्र्य दीघंकाळपर्यंत गमावले 
होते, असे आढळते. या देशाचा गेल्या हजार वर्षांचा 
इतिहास म्हणजे लष्करी पराभवांच्या पुतरा- 
वृत्तीची उद्देगजनक कथा वाटते. अतिप्राचीन काळी 
या जगात ज्या काही चार पाच संस्कृती विकास 
पावल्या होत्या, त्यांमध्ये भारतीय संस्कृतीची गणना 
होत होती. ईजिप्त, बाबिलोन, ग्रीस व रोम या 
संस्कृतींनी जगाला पुष्कळ गोष्टी दिल्या. पण या 
जुन्या संस्कृती आज अस्तित्वात नाहीत. त्यांचे 
दरशनदेखील आज वरील देशांत घडत नाही. फक्त 
चीन व भारत असे दोनच देश दिसतात की, ज्यां- 
मधील संस्कृती दीघंकाळपर्यंत टिकून राहिल्या 
व आजसुद्धा या देशांमध्ये जुती परंपरा दृष्टीस पडू 
शकते. भारताने तांत्रिक विषयांत चीनएवढी 
प्रगती केली नाही हे जरी सामान्यपणे सत्य असले, 
तरी जगातील विज्ञान-विकासामध्ये त्याचा सहभाग 
महत्त्वाचा असा आहे, बीजगणित, दक्षांशपद्धती व 
शून्याची कल्पना या भारतामध्येच प्रथम शोधून 
काढल्या गेल्या, याबद्दल सर्वे विचारवंतांचे एकमत 


आहे. अक्ली परिस्थिती असतान यापुढील शतकां- 
गेली, तीमागील 


मध्ये या देशाची जी अवनती होत 
कारणमीमांसा शोधून काढण्याकरिता अनेक प्रयत्न 


करण्यात आले आहेत. 
कमानसावर यूरोपियन व 


आजच्या भारतीय लो 
ती यांचा 


विक्षेषतः अँग्लो-सॅक्सन विचार व स स्कु 


एवढा जबरदस्त पगडा पडलेला दिसतो की, भारतीय 
संस्कृतीने परिवतंनाद्वारे स्वत:चे स्वतंत्र असे खूप 
धारण केले आहे, असे प्रतिपादन करणे अवघड 
दिसते. आज भारतीयांच्या समोर जे काही सामा- 
जिक, आथिक किवा राजकीय असे प्रश्‍न उभे आहेत, 
त्यांची उत्तरे शोधण्याकरिता आजचा भारतीय याच 
विशिष्ट विचारसरणीकडे किवा तीमधील संदर्भा- 
कडे धाव घेत असतो, असे दृश्य दिसते. त्यामुळे 
त्याच्या प्रतिसादामध्ये स्वतंत्र विचारापेक्षा यरोपियन 
मतप्रणालीचे अनुकरण करण्यात आल्याचेच चित्र 
अधिक वेळा दिसून येते. 


आधुनिक भारतीय साहित्यामध्ये (बंगाली व्यति- 
रिक्‍त), कलेत किवा संस्कृतीमध्ये आपले स्वत:चे 
असे फारच थोडे मिळते, असे मत अनेक परकीय 
विचारवंतांनी व्यक्‍त केले आहे. आपला पोषाख, घरे, 
चित्रकला, शहररचना, सामान्य आचारविचार 
यांमध्ये हे परिणाम विशेष प्रकर्षाने जाणवतात. 
संगीत, तत्त्वज्ञान व नृत्यकला यांसारखे काही संस्कु- 
तीचे विभाग असे आहेत की, ज्यांमध्ये आपल्या 
जुन्या परंपरेचे दशन आजसुद्धा आपणास घडू शकते. 
पार्लमेंटरी लोकशाही, आपण सध्या स्वीकारलेली 
बरीचश्षी न तिक मूल्ये (उदा., देशातील सवं लोकां- 
करिता एकच न्याय असावा हे ध्येय ) यांसारख्या 
सर्वे गोष्टी आपण सही सही दुसर्‍या संस्कृतीकडून 
उसन्या घेऊन आत्मसात केल्या आहेत. 

तसे पाहिले असता हिंदू तत्त्वज्ञानात वैचारिक 
स्वातंत्र्य पहिल्यापासून होते व आजही आहे. 
तास्तिकापासून भक्तिभावाने ईइवराप्रती शरणागती 
स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीपर्यंत सवं विचारप्रणालींच्या 
व्यक्तींचा हिंदू धर्मात समावेश होऊ शकत होता. 
तरी मध्यय्‌ग सुरू होण्याच्या आधीपासुन काही 
काळपर्यंत त्यावर धर्माने नव्हे, तर अंधश्रद्धा व 
रूढीने घातलेल्या आचारबंधनाचा प्रचंड पगडा 


३० 
पडलेला दिसतो. या विसंगतीमुळे हिंदू मानसात 
एक प्रकारचा आंतरिक विरोध किंवा संघर्षे उत्पन्न 
होत असतो, असे काही मनोवैज्ञानिकांचे मत आहे. 
रूढीने घालून दिलेल्या, नियंत्रित केलेल्या संकुचित 
मार्गापासून जर कोणी हिंदू विचलित झाला, तर 
त्याला वाळीत टाकण्यात येत असे. किवा प्रसंगी 
त्याची धर्मातून हकालपट्टी केली जात असे. पण 
अशा गोष्टींमुळे देशाचे केवढे राजकीय व सामा- 
जिक नुकसान होत आहे, याची किचितसुद्धा 
कल्पना त्या वेळच्या सनातनी धमंश्रेष्ठींच्या डोक्यात 
येऊ नयं, या गोष्टीचे आइचर्य वाटल्यावाचून राहत 
नाही. समुूद्रपयेटतावर बंदी घातल्यामुळे भारताचा 
परराष्ट्रांशी होणारा व्यापार सर्वस्वी परकीय मुसल- 
मानांच्या ताब्यात गेला, याची कल्पना या तथा- 
कथित श्रेंष्ठींना येऊ शकली नाही. यावर उपाय- 
योजना म्हणून दक्षिणेतील एका राज्यकर्त्यानि 
आपल्य़ा राज्यातील काही व्यापाऱ्यांस मसलमान 
होण्याचा सल्ला दिला, अशी एक कथा माझ्ञ्या 
वाचण्यात आली आहे. यावरून त्या काळी लोक- 
मानसावर धमंश्रेष्ठींचे केवढे जबरदस्त दडपण होते, 
याची कल्पना मात्र चांगल्या प्रकारे येते. आजसुद्धा 
भारतामध्ये काही धंदे फक्‍त काही विशिष्ट धर्माच्या 
लोकांच्या ताब्यात असलेले जे दृश्य दिसते, त्यामागे 
अशाच प्रकारची काहीतरी कारणपरंपरा असावी, 
असा तके करता येतो. वरील ह॒कीगतींमध्ये श्रेष्ठींच्या 
अदूरदर्शेत्वाची कीव करावी को, त्यांच्या अगतिक 
धर्मेपंथियाची अधिक करावी हा एक उद्देकजनक 
प्रश्‍न मात्र पुढे येतो. 
अंधश्रद्धा व ख्ढीने घालून दिलेले इतर काही 
नियम अथवा बंधने इतकी अर्नेसगिक व व्रिकुत 
स्वरूपाची आहेत की, त्यांचे पालन करणाऱ्या मनु- 
ष्यास आपली सारासार बुद्धी व चिकित्सक दृष्टी 
सवंस्वो बाजूस ठेवण्यावाचून गत्यंतर नसावे. समुद्र - 
पर्येटनबंदीबरोबर विधवा विवाहबंदी, केशवपन, 
सती, गोमृत्रप्राशन यांसारख्या प्रथांना विकृत या 
शिवाय दुसरे विशेषण लावणे योग्यच दिसत नाही. 
एके काळी याच समाजात सापाची पूजा केली जात 
होती, तर आपल्याच धर्मातील मानवजातीच्या अस्पृ- 
वयाला स्प्षं करणेसुद्धा निषिद्ध मानले जात होते. 
अश्या सवें प्रथांमुळे हिंदू व्यक्‍तीची स्वतंत्र बुद्धी व 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९८३ 


चिकित्सक क्षमता या दोहोंचे संपूर्ण अवमूल्पन केले 
जात असले पाहिजे, यामध्ये शंका नाही. कारण 
आपल्या सारासार वृद्धीचा स्विच बंद करून निव्वळ 
अंधश्रद्धेचा आश्रय घेतल्याशिवाय हिदुमानवाला 
वरीलपैको कोणतीही प्रथा अमलात आणणे हे 
दक्य झाले असेल, अक्षी कल्पना करणे अवघड 
वाटते. एखाद्या व्यक्तीचे व्यक्तिमत्त्व मारून तिचे 
वैचारिक गुलामात रूपांतर करण्याकरिता अज्या 
अपमानास्पद व हीत रूढी मुद्दाम शोधून काढल्या 
असण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाहो. अशा 
अंधश्रद्धेच्या वातावरणात वाढलेला मनुष्य नीच 
किवा उच्च अश्या कोणत्याही प्रकारच्या प्रस्थापित 
विचारास विरोध करण्याची दाक्यता कमी वाटते. 
मनुष्याची स्वतंत्र बुद्धी मारून त्याचे होयबात ख्पां- 
तर करण्याकरिता काही संगीत उस्ताद किंवा अन्य 
गुरू आपल्या शिष्यास असली हलकी कामे सांगन 
ल्याची परीक्षा घेत असल्याची उदाहरणे इतिहास 
व पुराणे यांमध्ये भरपूर सापडतात. 

धर्मामधील उच्च तत्त्वे बाजूस ठेवून त्यांऐवजी 
अंधश्रद्धेने नियत केलेल्या रूढीला महत्त्व दिल्याची 
उदाहरणे त्या काळच्या भारताच्या इतिहासामध्ये 
अनेक ठिकाणी आढळतात. निषिद्ध पाणी चुकून 
प्यायल्यामुळे किवा अश्याच प्रकारचे अन्न खाल्या- 
मुळे समाजामधील मोठ्या गटांना धर्माबाहेर 
घालवून दिल्याच्या अनेक हकिंगती वाचावयास 
मिळतात. उत्तर प्रदेशामध्ये हिंदू बहुसंख्य असता 
त्यापळीकडील बांगला देशामध्ये मुसलमान बहु- 
संख्य कसे झाले हे विचार करावयास लावणारे 
उदाहरण आहे. सनातनी लोकांनी सवंत्र एकच 
तत्त्व पाळळे असे पण दिसत नाही. हिंदूंकरिता 
ज्यांनी “आनंदवनभुवन? निर्माण केले अशा शिवाजी 
महाराजांना राज्याभिषेकाचा अधिकार नाही असे 
एकीकडे प्रतिपादन केले, तर बंगालमध्गे इंग्रजाच्या 
निश्याणाची ' वेदशास्त्रपुराणोक्त ' अक्ली पूजा करून 
त्याच्या अंमलाला सावेजनिक रीत्या आशीर्वाद 
दिल्याची हकीगत नकतीच प्रसिद्ध झाली आडे 
मश्वेष्ठींजवळ निव्वळ संकुचित पोथी निष्ठ काल- 
बाह्य दृष्टिकोनच होता असे नसुन ते प्रसंगी किती 


लाचार होऊ शकत याचे हे एक उत्तम उदाहरण 
मिळते 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


"५४ ता ळू! य ची 
४ $$,” वैज्ञानिक इश्िक 
५१ (८७ 


या घटनेविषयी थोडा'अधिक-विचार.केल् तृर अमे 


लक्षात येते की, ज्ञानाच्यो * आकलनापेक्षॉ पाठांतरा- 


वर भर दिला गेल्यामळे हे ज्ञान फ्त उपजीविकेचे 


साधन वनले. प्रत्यक्ष जीवनात त्याला संदर्भ राहिला 
नाही. स्त्रिया या सामान्यपणे जास्त पुराणमतवादी 
प्रवृत्तीच्या असतात आणि भारतीय स्त्रिया वरील 
नियमाला अपवाद नव्हत्या, भारतीय स्त्रियांच्या 
वेशभूषेत झालेला फरक पुरुषांमधील वेशफरका- 
प्रमाणे मूलभूत स्वरूपाचा अजून तरी झाला नाही, 
ही घटना या विधानाच्या पुष्ठ्य्थे नमूद करता येते. 
अशिक्षित पण वयाने ज्येष्ठ सनातनी स्त्रिया व 
पोथीनिष्ठ पढतमग्न सनातनी (ज्याचा आधुनिक 
जगाशी कधीच संपर्क आला नाही) अशा लोकांच्या 
हाती रूढीनियम ठरविण्याची सूत्रे गेल्यामुळे धर्म- 
तत्त्वांचे निव्वळ अंधश्रद्धा व रूढ प्रथेत रूपांतरण 
झाले असावे. या सर्व प्रथा काटेकोरपणे पाळण्यातच 
हिंदू सार्थक मान्‌ लागला, कदाचित या गोष्टीमुळे 
त्याचा अहुंकार सुखावत असावा. सोवळया-ओव- 
ळय़ाच्या प्रस्थामागे ही अहुंकाराचीच प्रेरणा असावी, 
असे मानावयास जागा आहे. स्वामी विवेकानंदांनी 
या संदर्भात ठप्रक्त केलेले पुढील विचार उल्लेख- 
नीय वाटतात : ' हिंदरधर्मामधील काही पंथ किवा 
गट यांमध्ये अतिरेकी दुराग्रहाचा वापर करून धम 
तत्त्वांना स्वयंपाकघरात ढकलून देण्यात आले आहे. 
त्यामुळे ही उच्च धर्मंतत्त्वे जनमानसासमोर येण्याची 
आज्याच राहिली नाही. हा धर्म नसून एक प्रकारचा 
जडवादच आहे. ज्ञान, कर्मे किवा भक्‍ती यांचा या 
प्रक्रियेशी काहीही संबंध नाहो; तर हे एक प्रकारचे 
पागलपण आहे. आणि या मार्गावर जं श्रद्धा ठेवून 
राहिले आहेत ते ब्रह्मलोकाऐवजी वेड्याच्या इस्पि- 
तळात जाण्याची शक्यताच अधिक दिसते.' 
*क्ेरळामध्ये एका विशिष्ट खालच्या जमातीच्या 
स्त्रियांनी ख्त्रिचनधर्म स्वीकारल्यानंतर चोळ्या 
घालावयास सुरुवात केली म्हणून तेथील उच्च 
वर्णीय ठिदंनी बंड केल्याची हकीगत इतिहासात 
सापडते. इ. स. १८५७ साली स्वातंत्र्ययुद्ध झाले. 
त्यामागे स्वातंत्र्य गेल्यामागचे दु:ख होतेच; पण 
गाईचे व डुकराचे मांस लावलेली काडतुसे बंदुकां- 
करिता दिली जात होती ही तत्कालिक प्रेरणासुद्धा 
त्यामागे होती हे सवंश्रुत आहे. अजूनसुद्धा अशा 


अनुक्रमणिका 


व प्रस्थापित घर्स -.4 


कितीतरी * पवित्र गाई ' देशाच्या प्रगतीच्या मार्गात 
अडथळा आणताना आढळतात. 

मेडिकल शिक्षणक्रमाचे शिक्षण पुरे करीत अस- 
लेल्या, लग्त झालेल्या मनृष्य़ास त्याने डोक्यावर केस 
ठेवून कॉलरचा शटं घातल्याबद्दल घरी परत येताच 
त्याच्या वरिष्ठ भावाने त्याच्या मुस्काटात मार- 
ल्याची सत्यकथा मी माझ्या मागील पिढीमधील एका 
व्यक्तीबद्दल ऐकली आहे. असा शर्ट घातल्याने हिंदू 
धर्माचे काय नुकसान झाले, याविषयी कल्पना करणे- 
सुद्धा कठीण वाटते. मनोविज्ञानाप्रमाणे एकसाचीव- 
पणा ( ट्गा0॥॥11(9 ) बदल आग्रह धरला, तर 
वपक्‍तीच्या व्यक्तिमत्त्वाची मोठ्या प्रमाणात हानी 
होऊ शकते. व्परक्तिमत्त्वाला मारून टाकण्याचे प्रयोग 
ज्या देशात धर्माच्या नावाखाली केले जातात, तेथील 
लोकांमध्ये स्वतंत्र विचार किवा चिकित्सक बद्धी 
निर्माण होईल, अश्टी अपेक्षा करणेसुद्धा बरोबर 
होणार नाही. आणि विज्ञानाचा विकास होण्याकरिता 
नेमक्या याच दोन गोष्टींची आवदरयकता असते. 

विकास मार्गामध्ये अनुकरण ही पहिली पायरी 
असू शकते; पण निव्वळ अनुकरणाने देशाच्या मान- 
सांचा विकास होत नाही. प्रत्येक देशामधोल परि- 
स्थिती सारखी नसते. त्यामुळे सर्वांकरिता यथाथ 
अपा एकच प्रकारचा विचार अनुरूप होतो, असे पण 
सामान्परपणे आढळत नाही. आज जगामध्ये आढळ- 
णाऱ्या विवित्र राष्ट्रांमधील परिस्थितीचे अवलोकन 
केले असता वरील विधानाची सत्यता पटते. या सवे 
देशांत एकाच प्रकारची समाजव्यवस्था क्रिवा राज्य- 
व्यवस्था अस्तित्वात नाही. त्यांमधील न्यायव्यवस्था 
पण विभिन्न प्रकारची आहे. यामुळे या निरनिराळ्या 
देशांमधील लोकांची नेतिक मूल्ये व ध्येये ही एक- 
सारखीच असतील असे मानावयाचे कारण नाही. 
विज्ञानाचा विकास झाल्यामुळे आधुनिक काळातील 
दळणवळण-साधनांत प्रगती झाली व त्यामुळे देशा- 
देशांतील विचारांची व मूल्यांची देवघेव मोठ्या 
प्रमाणात होऊ दकत आहे. अशा विचारविनिमय- 
क्रियेमुळे विज्ञानाच्या विकासास मदत होत आहे, 
यामध्येसुद्धा शंका नाही, या दोन्ही प्रकारच्या 
क्रिया परस्परसहायक अश्या दिसतात. भारतामध्ये 
पुर्वी अस्तित्वात असलेला स्पृश्यास्पृश्य हा भेदभाव 
घ्रालवून टाकण्याची प्रक्रिप्रा रेल्वे व इतर सावं- 


"कखगघरचि्जचज, 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास सस्थद्वार 
संगणकीकृत 


२२ 


जनिक वाहनांमुळे झाली, असे अनेक विचारवंतांचे 
मत आहे. दळणवळणाच्या सुलभतेमुळे देशादेशां- 
मधील दळणवळण वाढले एवढेच नसून देशामधील 
विविध सांस्कृतिक गटांना एममेकांजवळ येण्याची 
संधी मिळत आहे, असे म्हणता येते. या सर्वे 
घडामोडींमुळे विज्ञानविकासास हातभार लावला 
जात आहे असे वाटते. मनुष्याचे व्यक्तिमत्व जेव्हा 
प्रगत पावते, तेव्हा त्याची बृद्धी स्वतंत्रपणे व 
निबंध अशी कार्य करू शकते. त्याच्या मना- 
समोरील क्षितिजे पण विस्तार पावतात. या 
विधानाच्या पुष्ट्यर्थ असे सांगता येते को, पूर्वीच्या 
काळी जेव्हा मानवी मनावर अनेक बंधने होती, 
त्या वेळी भारतामध्ये स्वतंत्र ग्रंथनिमिती अशी 
फारच थोडी झाली. त्या काळातील विद्वान मंडळी 
जुन्या ग्रंथावर टिप्पणी करण्यातच कृताथता मानीत, 
असे दिसून येते. त्याच त्याच पौराणिक गोष्टीं- 
शिवाय कवींनासुद्धा काव्य रचण्याकरिता. दुसरे 
विषय मिळत नव्हते. 
मोरोपंत या प्रख्यात मराठी कवीने अठरा प्रका- 
रची निरनिराळी रामायणे लिहिली होती, ही गोष्ट 
वर निदिष्ट केलेल्या मनोवृत्तीचे एक उदाहरण 
म्हणून देता येते. य्रोपमध्येसुद्धा या प्रकारची 
मनोवृत्ती प्रबोधन काळापूर्वी नव्हती, असे नाही. 
एका सुईच्या टोकावर किती देवदूत नाचू शकतील 
या विषयावर त्या काळच्या विद्वानाने एक प्रबंध 
लिहिल्याचे कळते. सेंट ऑंगरटीन याने असे लिहिले 
आहे कौ, वस्तूचा खोल शोध घेऊन तिच्या आंत- 
रिक स्वरूपाविषयी कल्पना करून घेण्याची आव- 
हयकता नाही. विज्ञानाचे उद्दिष्ट बरोबर या उलट 
असे असते. सारासारबुद्धीचा वापर करून भोतिक 
जगामधील घटना तपासून घेण्याची रीत गॅलिलीओगने 
प्रथम वापरात आणली, त्या काळी बायबलमधून 
एक चुकीचा अर्थ काढून धमंगुरूंनी ठरवले होते की, 
पृथ्वी स्थिर असून तिच्याभोवती भाकाशात सूर्य 
फिरत आहे. ग्रॅलिलीओचे मत याच्या अगदी बरोबर 
उलट होते व या संदर्भात त्याने म्हटले आहे को, 
1॥6 11012 (९80९1९5 ए5 10, (0 ४० ० 
॥€80ला कात ॥0: 100 ॥॥1८ 11680ला5 ४० 
(भावार्थे : बायबळवरून स्वर्ग गाठण्याकरिता साग 
कोणता हे कळते; पण या स्वर्गाचा मार्गे काय आहे, 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९८२ 


याविषयी काही खुलासा मिळत नाही). धर्मे व 
विज्ञान यांमधील फरक वरील वाक्याने स्पष्ट होतो. 
परमार्थ साधण्याकरिता, मनःश्ांतिकरिता धर्म योग्य 
मार्गदर्शन करतो. पण भौतिकी जगात घडणाऱ्या 
घटनांची मीमांसा करण्याकरिता मनुष्याने विज्ञान व 
त्याकरिता आपली स्वतंत्र बुद्धी वापरली प) हिज, हे 
उघड होते. 

कुतुहलब्‌द्धीने नवे नवे प्रश्‍न उपस्थित केल्या- 
वाचून मनुष्याच्या ज्ञानात वाढ होत नाही, कोण. 
तीही घटना कशी घडते, हा प्रश्‍न विज्ञानाच्या 
दृष्टीने मूलभूत महत्त्वाचा असा असतो, पूर्वीच्या 
ज्ञानवंतांनी लिहून ठेवलेली मीमांसा आपण जर डोळे 
मिटून अंतिम सत्य म्हणून स्वीकारावयाचे ठरवले, 
तर नवे प्रश्‍न अथवा विचार उपस्थित होण्याची 
प्रक्रियाच थांबेल, उदा; ऑरिस्टॉटल याने असे 
लिहून ठेवले होते को, चंद्राचा पृष्ठभाग स्फटिका- 
पासून बनला आहे. गॅलिलीओने आपल्या दुविणी- 
मवून चंद्राचे निरीक्षण केळे, तेव्हा त्यावर पृथ्वी- 
प्रमाणेच दगड व डोंगर आढळून आले. अरिस्टॉट- 
लच्या मोठ्या लोकिकामुळे वरील सववस्वी चुकीची 
केल्पना हजार वर्षाहून अधिक काळपयंत विचार- 
वंतांच्या मनास पछाडून बसली होती असे कळते. 
धाभिक रू्ढीने घालून दिलेल्या सर्वे वेड्यावाकड्या 
नियमांचा स्वीकार करण्याची सवय हिंदू मनुष्यास 
लागल्यामुळे तो एक हिंदू मानसाचा अविभाज्य भाग 
बनला असावा. या धारणेमुळे प्राचीन काळी जमा 
केलेले ज्ञान जतन करून ठेवले गेले असेल, पणया 
गोष्टीकरिता आपणास मोठी किमत द्यावी लागली 
आहे. कारण या ज्ञावाबरोबर कितीतरी अंधश्रद्धा 
व कालबाह्य ख्ढी पण आपण तितक्‍याच निष्ठेने 
जतन करून ठेवल्या आहेत, 

पाठांतरावर भर दिल्यामुळे प्राचीन ग्रंथांमधील 
ज्ञान आपण त्याच्या मूळ स्वरूपात पाहिजे तेव्हा 
मिळवू शकत होतो. कारण या पद्धतीमुळे अथे व 
ध्वनी या दोहोंचे रक्षण होते, यामध्ये बिलकूल शंका 
नाही; पण या पद्धतीमध्ये अनेक लोकांना प्रक्षिप्त 
मजकूर घालण्याची पण संधी मिळते, ही गोष्ट 
पण तितकोच सत्य आहे. आपल्या सारासार 
बुद्धीचा वापर्‌ करून जतन करण्यास योग्य कोणते 
व अयोग्य कोणते हे पाहुण्याचे काम न केल्यामुळे 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


वेक्षानिक दष्टिकोन व प्रस्थापित घर्स 


चांगल्या गोष्टीबरोबर अनेक निकृष्ट गोष्टींची पण 
साठवण होत गेली. पुराणांमधील अनेक गोष्टी या 
सदरात मोडण्याजोगत्या आहेत, हे त्या वाचल्या- 
नंतर लक्षात येते. उदा., ब्राह्मणामधील हरिश्चंद्राची 
कथा प्रचलित कथेपेक्षा अगदी निराळी आहे. तीमध्ये 
दानाच्या घटनेचे वर्णन मिळत नाही. दानाची 
व्र्षंसा करण्याच्या प्रयत्नात या मूळ गोष्टीला केवढे 
निराळे स्वरूप दिले गेले आहे हे पाहण्याजोगे आहे. 
वरील उदाहरणावरून आपस्या धमंग्रंथांत खरोखरी 
काय लिहिले आहे व मागाहून काय जोडले गेले 
यां करिता परत सारासार बुद्धीचा वापर करणे कसे 
आवश्यक आहे, याविषयी थोडा उल्लेख केला. 
यरोपमध्ये ज्या लॅटीन देशांमध्ये धर्मविचाराचा 
आंधळेपणाने स्वीकार करण्यात येत होता, त्यांमध्ये 
विज्ञानाची प्रगती विशेष उल्लेखनीय अशी झाली 
नाही, असे सामान्प्रपणे म्हणावे लागते, पण यात 
गमतीची गोष्ट अशी आहे को, प्रस्थापित धर्माचा 
यूरोपमध्ये सर्वांत जास्त प्रभाव ज्यामध्ये होता अशा 
इटालीमध्ये विज्ञानाची सुरुवात होऊन, तिची 
जोपासना पण काही काळ तेथेच झाली. ही गोष्ट 
योगायोगानेच घडून आली असे म्हणावे लागते; 
कारण तीकरिता कोणतेही कारण दिसत नाही. 
मनष्यास उपयुक्‍त अशी गव्हाची जात मध्यपूर्वेतील 
भागात जक्षी योगायोगानेच निर्माण झाली, तसाच 
हा प्रकार समजला पाहिजे. दुविणीचा शोध लावून 
गॅलिलीओने विज्ञानाची मुहुत॑मेढ रोवली असें 
म्ह॒टले जाते. पृथ्वी सूर्याभोवती फिरत असते असे 
प्रतिपादन करणारा ब्रुनो व निर्वातावर प्रथम 
संशोधन करणारा टॉरीसेली या दोघांचे कायं 
इटालीमध्येच झाले. पण यानंतर अँग्लो-सॅक्सन देशां- 
मध्ये धाभिक सुधारणेचे वारे सुरू झाले. त्यामुळे 
लोकमानसाळा जो नवा दृष्टिकोन मिळाला, तो 
विज्ञानाच्या विकासाकरिता विश्षेष उपय्‌कक्‍त ठरला, 
फ्रान्समध्ये राज्यक्रांती झाली हंबाच्या अगोदर काही 
काळ तेथेही नवीन प्रगत विचारांचे मंथन होताना 
दिसत होते. त्यामुळे कदाचित लॅटीन देशांमध्ये 
फ्रान्सचे स्थान धिज्ञानामधील प्रगतीच्या दृष्टीने 
वाहता बरेच वरचे झाले. अशी एक कथा सांगितली 
जाते कौ, मध्ययुभात फ्रान्समध्ये बोव्हे येथें एक 
मोठे कॅथेडुल वांधण्यात आले, यांचे अभिकल्पन 
नु. भा. ५ 


अनुक्रमणिका 


ऱ्रे 


करणाऱ्या कलाकाराजवळ पुरेसे वैज्ञानिक ज्ञान 
नसल्यामुळे हे कॅथेडूल बांधल्यापासून काही दिवसां- 
तच कोसळून पडले. या घटनेपासुन योग्य तो बोध 
घेऊन तेथील चरचंच्या शाळेत व्याकरणमीमांसा व 
तकेवाद या विषयांच्या जोडीला गणित व खगोल- 
शास्त्र हे तांत्रिक विषय पण शिकविण्यास सुरुवात 
केली. 

पूर्वग्रहदूषित नाहीत असते सुधारणावादी प्रगत 
धामिक विचार व बृढ्धिप्रामाण्यता निकषाचा 
स्वीकार या दोन गोष्टींची विज्ञानाची जोपासना 
होण्याकरिता आवश्‍यकता असते, असा एक निष्कर्ष 
आपणास वरील विवेचनावरून सुचविला जातो. 
आजसुद्धा ज्या देशांतील लोकमानसावर रूढ कल्प- 
नांचे प्राबल्य दिसते अशा देशांमध्ये विज्ञान व तंत्र- 
विद्या यांचा प्रसार होणे किवा त्यामध्ये विकास 
घडून येणे या दोन्ही गोष्टी अवघड ठरतात. क्रांति- 
पूर्वे व क्रांतीनंतरचा रशिया यांमधील परिस्थितीचे 
परिशीलन व तुलना केली असता त्यांमधील फरक 
चटकन ध्यानात येतो. तेथील राज्यक्रांतीनंतर रशिया- 
मध्ये विज्ञानाच्या साहाय्याने समाजवादी समाज- 
रचना स्थापावयाचे ध्येय स्वीकारण्यात आले. या 
कार्याकरिता असणारी प्रेरणा वैज्ञानिक स्वरूपाची 
नव्ह्ती; ती जवळ जवळ धामिक स्वरूपाची होती, 
असे म्हटले जाते. मनुष्याकरिता बरेवाईट, शुभ- 
अशुभ काय, याविषयीची स्पष्ट कल्पना यामध्ये 
होती. देशातील सर्व व्यक्‍तींना समान न्याय व समान 
जीवनावश्यक वस्तूचे वाटप, प्रगतीकरिता समान 
संधी अशी अनेक अंगे या प्रेरणेमध्ये समाविष्ट झाली 
होती. केवळ भावनात्मक दृष्टीने देशाच्या प्रगतीची 
अमूते दिवास्वप्ने पाहणे ही एक गोष्ट मानली, तर 
त्यांना विज्ञानाची मदत घेऊन सत्यसृष्टीत आणून 
दाखविणे ही वेगळीच गोष्ट असते. ध्येये निश्‍चित 
झाल्यावर त्यांना प्रत्यक्षात साध्य करण्याकरिता 
विज्ञानप्रणीत मार्गाचा स्वीकार ही गोष्ट रशियन 
राज्यक्रांतीमध्ये महत्त्वाची अशी ठरली. गेल्या काही 
वर्षांत रशियाने विज्ञान व तंत्रविद्या यांमध्ये केलेली 
आइचरयेकारक प्रगती सर्वांना ज्ञातच आहे. 

जीवन हे गतिहीन अवस्थेत कधीच राहु शकत 
नाही. त्यामुळे ज्या समाजामध्ये जड्यीलता येते, 
त्याची अवनती किवा नाश क्षाल्यावाचून राहत नाही. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


३४ 


इंका लोकांच्या देशांत जेव्हा पोर्तुगीज लोकांनी 
स्वारी केली, तेव्हा तेथील समाजाच्या स्थितीमध्ये 
या प्रकारची जडझीलता अंधश्रद्धेने आली होती. 
पोतूंगीज लोक त्यांना देवदूत वाटले. देश्यातील सोने 
व इतर संपत्ती लुबाडण्याकरिता तेथील राजाला 
एका झाडाला बांधून त्याला ठार केले गेले तेव्हा पण 
त्याने या कृत्यास बिलकूल प्रतिकार केला नाही. 
कारण ही घटना देवाच्या इच्छेनेच होत आहे, अशी 
त्याची अंधश्रद्धा होती. भारतामध्ये बखत्यार खिल- 
जीने जेव्हा बंगालच्या राजावर प्रथम स्वारी केली 
तेव्हा त्याच्याजवळ फक्त तेरा सैनिक होते, असे 
सांगितले जाते. तेथील राजपंडिताने राजाच्या 
देवामध्ये एका इवेत घोड्यावरून येणाऱ्या 
योद्धयाच्या हस्ते मृत्यू अटळ आहे, असे भविष्य 
केल्यामुळे येथील राजानेसुद्धा काही प्रतिकार केला 
नाही. परिणामी त्याची व त्याच्या कुटुंबियाची कत्तल 
होऊन राजघराण्यातील स्त्रियांना बाटवून मुसलमान 
करण्यात आले. निव्वळ अंधश्रद्धेचा स्वीकार करून 
मनुष्याने सारासार विचार करण्याचे सोडले, तर 
त्याची काय स्थिती होते, हे वरील उदाहरणांवरून 
स्पष्ट होते. 
मागे वणेन केल्याप्रमाणे जीवन हे गतिमान असते. 
त्यामुळे कोणत्याही एका तत्त्वाला किंवा विचार- 
सरणीला चिकटून राहून अंतिम सत्य मिळण्याचा 
संभव कमी राहतो. विज्ञानामध्ये ज्याप्रमाणे 
आपल्या संकल्पना अनुभवानुसार सतत बदलत अस- 
तात, त्यांना पूर्वग्रहु किवा प्रस्थापिताकडून विरोध 
होऊ शकत नाही. अशीच प्रक्रिया मनुष्याच्या बौद्धिक 
किंवा नैतिक क्षेत्रात घडणे अपरिहार्य असते. म्हणन 
जुन्या कल्पना व काही वेळा श्रद्धा या नवीन अनु- 
भवांच्या संदर्भात प्रसंगी सारासार बुद्धिवादाचा 
उपयोग करून परत परत तपासुन घेऊन त्यांमध्ये 
योग्य ते बदल घडवून आणणे भआावद्यक होते. या 
कार्याकरिता मनुष्याची सारासारवुद्धीच विशेष 
उपयुक्‍त ठरते, असे दिसते. काही लोकांना (उदा; 
संशोधकांना) त्यांच्या अंतमनामधील स्फूर्तीमुळे नव्या 
कल्पना किवा विचार सुचतात; पण ही क्रिया सर्वे- 
सामान्य मतृष्याच्या बाबतीत क्वचितच घडते. 
आपल्या श्रद्धेच्या अनुरूपतेची तपासणी करण्याकरिता 
त्याला स्थरासारबृद्धी वापरण्याशिवाय दुसरा काही 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९८२३ 


पर्याय असत नाही. अश्या तपासणीकरिता निव्वळ 
ताकिक निकषाचाच उपयोग करावा असा आग्रह 
धरणे पण योग्य दिसत नाही. कारण नैतिक मृूल्यां- 
करिता तर्कनिष्ठ विवेचन करणे कठिण दिसते. अशा 
वेळी मनृष्य सोंदयंदृष्टीसारख्या इतर निकषांचा 
पण उपयोग करीत असावा, 

कलकत्ता येथील प्रख्यात कालीमातेच्य़ा देवळात 
काही काळापूर्वी रेडे मारून वळी देण्याची प्रथा 
होती. भारतामधील वहुसंख्य लोक मांसाहारी आहेत. 
त्यांच्याकरिता या देशात रोज लक्षावधी जनावरांचा 
संहार केला जातो. त्यामुळे देवळात रेडे मारू नयेत 
याकरिता तकेनिष्ठ युक्तिवाद करणे कठीण दिसते. 
आवारात मारलेल्या रेड्याच्या ठिकठिकाणी पडलेल्या 
खताने व त्यावर घोंगावणाऱ्या माशांमुळे तेथील 
वातावरण इतके घृणास्पद होते को, त्यामुळे कोणत्याही 
संवेदनक्षम मनुष्याला त्याची किळस आल्यावाचून 
राहणार नाही, आणि या सवं गोष्टी पवित्र धर्माच्या 
नावाखाली करण्यात याव्यात, यामध्ये पण एक 
आंतरिक विरोध जाणवतो. काही शतकांपूर्वी असा 
प्रकार त्यावेळच्या होकभावनेळा सुसंगत वाटत 
होता, विसाव्या शतकामधील लोकभावनेला तो 
रुचत नाही. एवढीच टिपण्णी या गोष्टीवर करणे 
शक्‍य होते. 

कालानुसार मनुष्याच्या कल्पना सारख्या बदलत 
असतात व त्या बदल्तच राहणार. त्याच्या आचार- 
विचारात तद्नुरूष बदल होऊन ते एकमेकांशी 
सुसंगत होण्याची आवश्‍यकता असते. गतिशीलता 
व परिवतंनश्षीलता या दोन गोष्टी जीवनाकरिता 
आवश्यक आहेत. ज्या देशांत या गोष्टोंची दखल 
घेतली जात नाही, त्या देशांत विज्ञान प्रगत पावणे 
कठीण होते आणि त्या देक्ांचे भवितव्यही चांगले 
राहत नाही, असा निष्कर्ष काढता येतो. 

उपनिषदात सुचविल्याप्रमाणे सत्यधर्माचे सुवणं- 
रूप डागळले आहे, ते परत परत घासून उज्ज्वलित 
करावयास हवे. आपण आपल्या मूळ संस्कृतीकडे 

२९" "व्ह तर ती जिवंत होती व गतिमान 

होती म्हणून. अश्या प्रकारे आपल्या संस्कृतीला नवे 
र्प दिल्यावाचून आपण नव्या युगाच्या आव्हानांना 
तोंड देऊ शकणार नाही. 


पापच ्स्स्च्ा्््् 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


ग्रंथ-परीक्षण 


पंचध्चारा- कै. नरहर कुरुंदकर विशेषांक, कार्यकारी संपादक : प्रा. सौ. नलिनी साधले; मराठी 
जॅ गग 


साहित्य परिषद, आंत्र प्रदेश; 


कै. प्रा. नरह्र कुरुंदकर यांच्या स्मृतीला आद रां- 
जली वाहणारा ' पंचधारे 'चा हा विशेषांक अनेक 
दृष्टींनी महत्त्वाचा आहे. बृहन्महाराष्ट्रात कार्य कर- 
णाऱ्या या साहित्य परिषदेने कुरुंदकरांच्या व्यक्‍्ति- 
मत्त्वाचे, साहित्याचे आलोडन करणारे लेख जसे या 
विशेषांकात गंफलेले आहेत, तसेच त्यांचे अप्रका- 
श्ित साहित्यही एकत्र आणलेले आहे. त्याचप्रमाणे 
त्यांच्या जीवनातील महत्त्वाचे क्षण टिपणारी छाया- 
चित्रे, त्यांचा जीवनपट, साहित्यसुची, विविध ग्रंथांना 
त्यांनी लिहिलेल्या प्रस्तावना या साऱ्यांतून 
स्वातंत्र्योत्तर काळातील महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक 
जगतात कुरुंदकर हे केंद्र कोणकोणत्या पातळीवर 
वावरत होते, याची खचितच कहपना येते. 

स्थूलमानाने व्यक्तिदशंन आणि विचारदशन 
असे या विज्षेषंकाचे दोन भाग पडतात. कुरंद- 
करांच्य़ा सहवासात अनेक व्यक्‍ती आल्या, कुरुंद- 
करांच्या व्प्रक्तिमत्त्वाचे विशेष, त्यांच्या विचारांची 
चमक, आणि सांस्कृतिक जीवनात प्रबोधनाची 
त्यांना भासलेली गरज व त्यासाठी त्यांनी घेतलेले 
अव्याहत परिश्रम या सार्‍या संदर्भात हे व्यक्‍्ति- 
दर्हांन घेणे अपूर्ण ठरावे. श्री. रमेश कोठीखाने 
यांना वसमतच्या बोधानंद गणेश मंडळात दरवर्षी न 
चकता व्याख्यानाला येणारे कुरुंदकर आठवतात. 
देवाधर्मावर श्रद्धा नसणारा माणूस श्रद्धास्थानाचा 
आदर कसा करतो हेच त्यांना या कृतीतून जाण- 
वते, तर त्यांच्या वडिलांनी-अंबादासराव कुरुंद- 
करांनी- पुत्राच्या चितेजवळ बसुन काढलेले पुढील 
उद्गार शोकाला इलोकत्वाचे रूप देतात, “ मृत्यू 
हा जीवनाची समाप्ती नसतो. तो नव्या जीवनाची 
सुरुवात करतो. विचारांचा प्रसार होण्यासाठी 
प्रेषितांचे शरीर हे त्याचा अडसर असते. शरीर 
टाकले, की विचार मोकळा होतो. नरह्रीने स्वतःचे 
शरीर टाकून दिले व आपल्या विचारांना प्रसाराची 
मोकळीक दिली! ” (पृ. ५). 


ते डिसेंबर १९८२; पृ. २७७; मूल्प रु. ५०. 


डॉ. सुरेंद्र वारलिंगे यांना कुरुंरकरांचा ज्ञानयज्ञ 
पाहिल्यावर ग्रीक तत्त्वज्ञानातील * पॅरिपॅटिक 
स्कूळ'ची आठवण झाली, तर म. म. दत्तो वामन 
पोतदारांना कुरुंदकरांचा विविध क्षेत्रांतला दिग्वि- 
जयी संचार पाहून त्यांचे कोतुक वाटले. पत्रकार 
अनंतराव भालेरावांना कुरुंदकरांची विचारांची, 
अभ्यासाची व व्यासंगाची पद्धती अपवादात्मक 
वाटली. कुरुंदकरांचे मामा डॉ. नांदापूरकर यांना 
आपल्या प्रबंधाविषयी कुरुंदकरांचा अभिप्राय 
मोलाचा वाटला. तर डॉ. यू. म. पठाणांना 
संस्थांची उभारणी करणे, त्यांचे जतन करणे, त्यांचा 
उत्तरोत्तर विकास साधणे ही ' त्रयी ' कुरुंदकरांना 
चांगली साधली होती असे वाटले. आनंद साधले 
यांना आठवतात त्या त्यांच्या भेटी, त्यांचे विचार, 
की ज्या विचारांनी साधल्यांना विचारप्रवृत्त केले. 

या व्यक्‍तिदर्शेनात प्रा. द. पं. जोशी यांचा लेख 
प्रदीर्घ तसाच महत्त्वाचा आहे. प्रा. जोशी यांनी 
कुरुंदकरांच्या चरित्रातले अनेक धागे उलगडून दाख- 
वले आहेत. कुरुंदकराची विद्याथिदद्या, त्यांचे वाचन, 
त्यांच्या जीवनातील वचारिक खळबळ, १९६२ नंत- 
रचा महाराष्ट्रातील सेक्यूलॅरिझ्म या साऱ्यांचा एक 
धावता आणि सुसंगत आलेख या लेखात पाहावयास 
मिळतो. कुरुंदकरांच्या लेखनामागची भूमिका सम- 
जून घेण्यास ह| लेख खरोखरच साहाय्यभूत ठर- 
णारा आहे. 

बाबू रुद्रकंठवार यांनी कुरुंदकरांच्या वैयक्तिक 
आणि सावेजनिक जीवनातील अनेक आठवणी 
सांगितल्या आहेत. तर श्री. यदुनाथ थत्ते यांनी कुरुं- 
दकर व राष्ट्रसेवा दल यांच्यातील संबंधाचे अतिशय 
नेमके चित्र रेखाटले आहे. वरील साऱ्या सुह्दूदांच्या 
सहवासात कुदंदकर रमले, एकमेकात सुखसंवाद 
घडला. याची काहीशी कल्पना वरील साऱ्या लेखां- 
तुन येते. पण डॉ. बारलिंगे यांना कुरुंदकरांनी जे पत्र 
पाठविलेले आहे त्यातून हा सुखसंवाद कसा घडत 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


शद 


असेल याची अधिक स्पष्ट कल्पना येते. वैयक्तिक 
गोष्टी, स्थानिक महाविद्यालयातील राजकारण, 
पोर्वात्य . साहित्यशास्त्राची चर्चा असे ते पत्र रंगत 
जाते. कुरुंदकरांच्या व्यक्‍्तिमत्त्वाच्या ज्या छटा 
त्यांच्या मित्रांना जाणवल्या, त्यांपैको काही छटांचे 
सुखद दशन या पत्रातून घडते. 

या व्यकक्‍्तिदंनाकडून विचारदश्ंनाकडे येताना 
एक गोष्ट जाणवते; ती म्हणजे इहलोकवाद वा 
सेक्युलॅरिक्षम या एका सुत्राभोवती त्यांचे बरेचसे 
विचारविद्वव गुंफले ग्रेलेळे आहे. हा इहलोकवाद 
डॉ. राजूरकर व वसंत नगरकर यांच्या लेखांतून 
कधी अप्रत्यक्षपणे डोकावताना दिसतो, तर कधी 
प्रत्यक्षपणे डोकावताना दिसतो. कुरुंदकरांच्या 
राजकीय चितनाविषयी' लिहिताना डॉ. राजूरकर 
यांनी कुरुंदकरांनी कोणकोणत्या विषयांवर मौलिक 
लेखन केलेले आहे अश्या विषयांची यादी जोडलेली 
आहेः त्यात राष्ट्रवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, 
फॅसिझम, राष्ट्रीय एकात्मता, हिंदु-मुस्लिम प्रश्‍न, 
जातीयवाद, लोकशाही, भारताची फाळणी या 
विषयांचा उल्लेख केलेला आहे. शिवाय गांधी-नेहरू 
यांच्यावरच्या लेखनाचाही उल्लेख केलेला आहे. 
हे सर्वे विषय या' ना त्या नात्याने इंहलोकवादाक्ी 
संबंधित आहेत. कुरुंदकरांच्या या विचारांशी त्यातील 
काही निष्कर्षांविषी डॉ. राजूरकरांनी आपला 
मतभेदही नोंदविला आहे. तरीपण त्या विचारांचे 
मोलिकपण त्यांनी मान्य केलेले आहे. 

* इहुलोकवाद आणि कुरुंदकर? या लेखात श्री, 
वसंत नगरकर यांनी इहलोकवादाचा आपण केलेला 
स्वीकार, तो स्वीकार करताना केलेल्या गफलती, 
हिंदू, आणि मृस्लिम समाजाची वैशिष्ट्ये, हिंदू 
मुस्लिम प्रश्‍नाविषयीचे कुरुंदकरांचे मत यांचा 
ऊंहापोह केला आहे. इहलोकवाद या विचार- 
सरणीला आपल्या देशात कोणकोणती आव्हाने 
मिळालेली आहेत यांचा अतेक दृष्टीने विचार 
कुरुंदकरांनी केला होता हेच यातून जाणवते. 

श्री. वि. पां. देऊळगांवकर यांचा “ एक थोर 
समाजप्रबोधक ' हा लेखही कुरुंदकरांच्या उपर्यक्‍्त 
विचारसरणीला पूरक ठरणारा. या लेखावरून 
कुरुंदकरांचा प्रबोधताविषयीचा दृष्टिकोन स्पष्ट 
होतो. त्यांच्या मते एकोणिसाव्या झतकातल्या 


नेवभारते 


सप्टेंबर, १९८३ 


विचारवंतासमोर विज्ञान ही देवता होती, तर 
विसाव्या हतकातल्या विचारवंताचा विज्ञान हा न 
टळणारा सहकारी आहे आणि याच्या साहाय्याने 
जर परंपरागत रूढींवर विजय मिळवता आला तर 
नवसमाजरचनेचे कार्ये सुलभ होईल. हिंदुसमाज, 
दलित समाज, मुस्लिम समाज यांच्यांत ही सुधा- 
रणा व्हावी अश्ली त्यांची धारणा होती. ६हलोक- 
वाद-विज्ञान समाजापुढचे प्रश्‍त असे प्रमेय त्यांच्या- 
पुढे होते. पहिल्या दोन साधनांच्या आधारे हे 
प्रमेय सोडविण्याचा त्यांचा विचार या लेखातून 
स्पष्ट होतो. र 

या प्रश्‍ताचा विचार करताना केवळ वतंमात- 
काळाचा विचार कुरुंदकर करीत नाहीत, तर 
€ १८ व्या शतकातील भारत? या प्रा. द. पं. जोशी 
यांच्या निबंधाची विस्तृत चर्चा करतात. पेशवे, 
निजाम, हिंदू सरदार, महाराष्ट्रातील सामान्य जन- 
मत यांच्या संदर्भात त्यांनी जे प्रश्‍न उपस्थित केलेल 
आहेत, त्या प्रश्‍नांची उत्तरे शोधू जाता इहलोक- 
वादाच्या भ्रश्‍नावरदेखील अधिक प्रकाश पडण्याची 
शक्‍यता आहे. 

तसेच अप्रकाशित साहित्य या सदराखालील 
टिपण क्र. २ मध्ये कौटिल्याच्या धमंसुताचा परामशं 
घेतलेला आहे. कोटिल्याचा वास्तववादी दृष्टिकोण, 
आणीबाणीच्या वेळो राज्यकर्त्यांनी घ्यावयाची 
भूमिक/, राज्यकारभार करताना योजावयाचे युक्ति- 
वाद इत्यादींविषयीची ही मते अप्रत्यक्षपणे इहलोक- 
वादाशीच संबंधित आहेत. 

या विचारदशंनात उपर्युक्त सांस्कृतिक प्रश्‍ना- 
बरोबरच साहित्यविषयक विचारही आलेले आहेत. 
कुरुंदकरांनी ज्या साहित्यविषयक प्रश्‍नांचा विचार 
केला, त्यात भरताच्या नाटचशास्त्राचा प्राधान्याने 
विचार केला, * रससुत्राचे भाष्यकार ! धा प्रदीध 
पण दुदवाने अपुर्ण राहिलेल्या लेखात रससुत्राच्या 
प्रश्‍नाचे बिकट स्वरूप, तो सोडविण्याच्या काही 
दिशा यांचे दिग्दशंन त्यांनी केलेले आहे. “रससिद्धांत 
नावाचा एकच एक सिद्धांत नाही; तो एका नावाने 
संबोधिल्या जाणाऱ्या परस्परसंलग्न अज्ञा अनेक 
भूमिकांचा समूह आहे? (पृ. २१० ) असा विचार 
मांडून त्यांनी अभिनवगृप्ताचे या विवेचनातील 
स्थानही स्पष्ट केलेले आहे. त्यांच्या मते अभिनव- 


अनुक्रमणिका 


ग्रंथपरीक्षणं 


गुप्त * एका युगाच्या जाणिवांचा प्रतिनिधी आहे' 
( पृ. २११ ). अभिनवगुप्त, राहुल, कीतिघर, 
उद्‌भट, मम्मट, लोल्लट . क्ंकुक, इत्या” 
दींच्या मतांचा परामशं त्यांनी घेतलेला आहे. 
शंकुकाने नाट्यात रतीची पुष्टीच असेल असे 
नाही; रतीचा र्‍्हासही विषय होऊ शकेल असा 
आक्षेप मांडला. हा आक्षेप माभिक आहे. आजच्या 
साहित्याच्या संदर्भात रसव्यवस्था असमाधानकारक 
ठरू लागते त्या रूपाची एक जाणीव शंकुकाने केक 
दातके अगोदर नोंदवली होती असे कुरुंदकर म्हणतात. 
या विवेचचनात तोता, भट्टनायक, भोज इत्यादींच्या 
मतांचेही आलोडन कुरुंदकरांनी केलेले आहे. 
कुरुंदकरांच्या * अप्रकाशित साहित्या'तील दुसरे 
टिपण मढढेकरांच्या कवितेविषयीचे आहे. त्यांनी 
केलेले हे टिपण मर्ढेकरांची कविता समजून घेण्पास 
काही प्रमाणात साहाय्यभूत ठरणारे आहे. तर 
५ मै जिंदा हूं अभी या लेखात श्री. खलील मोमीन 
यांच्या * निरालय ' या काव्पसंप्रहाच्या प्रकाशना- 
वेळी त्यांनी मांडलेले विचार शब्दांकित केलेले 
आहेत. ' निरालय? चे रसग्रहण करताना : ब्रेदने- 
मुळेच ' आपल्याला अस्तित्वाची जाणीव राहते; 
आपण जिवंत आहोत याचं स्मरण राहतं हा त्यांनी 
मांडलेला विचार महत्त्वाचा, | । 
प्रा. बाळकृष्ण कवठेकरांनी कुरुंदकरांची दलित 
साहित्यविषयक भूमिका सुत्ररूपाने मांडलेली आहे. 
समकालीन वास्तवाच्या चित्रणापेक्षा ' जाणिबांची 
मूळभूतता आणि सावंत्रिकता कुरुंदकरांना महत्त्वाची 
वाटते. तसेच या साहित्याचे विद्रोह है दुसरे मह- 
स्वाचे वैशिष्ट्य, पण त्यातही विद्रोहाचे नाव घेऊन 
परंपरावादाचा स्वीकार करणाराला ते विरोध 
करतात. दलित साहित्यात नाटक का नाही, याही 
प्रश्‍नांचा कुदंदकरांनी विचार केलेला आहे. कुरंद- 
करांचे दलित साहित्याविषयीचे विवेचन स्फुट आणि 
नैमित्तिक असले, तरी ते महत्त्वाचे आहे. महत्त्वाचे 
प्रश्‍न ते उपस्थित करून त्यांची उत्तरे शोधण्याचा 
प्रयत्न करते, है प्रा. बाळकृष्ण कवठेकर यांचे मत 


योग्य वाटते. व 
साहित्यविषयक प्रश्‍ताप्रमाणे 


प्रा, कुडंदकरांनी 
पौर्वात्य तत्त्वज्ञानावरही लेखन केले आहे. म. म. 
दैत वेदांन्ताच्या संद" 


यज्ञेवरशास्त्री कस्तुरे यांना अह 


३७ 


र्भात त्यांनी चोदा आक्षेप कळवले होतें, यज्ञेदवर- 
शास्त्रींनी त्या आक्षेपांचे जे निराकरण केलेले आहे 
त्या निराकरणावरून पोर्वात्य तत्त्वज्ञानाविषयी 
कुरुंदकर किती अगत्यशील होते, किती डोळस होते 
याचे स्पष्टीकरण मिळते. तसेच यज्ञेश्‍वरशास्त्र्यांच्या 
'भामतो-प्रकाश' या ग्रंथाच्या प्रकाशनावेळी त्यांनी 
जे भाषण केलेले आहे त्या भाषणावरून प्राचीन 
पोर्वात्य परंपरेचा आजच्या अभ्यासकांनी अभ्यासं 
करणे कसे निकडीचे आहे ते लक्षात येते. तसेच त्या 
अभ्यासाची साधने उपलब्ध होण्याच्या दष्टीने 
“भामतो-प्रकाहा'चे त्यांनी केलेले स्वागत पाहता; 
कुरुंदकर हे ज्ञानग्रहणाविषयी जितके दक्ष होते, 
तितकेच किंबहुना त्याहीपेक्षा ज्ञानवितरणाबाबंत 
अधिक दक्ष होते असे म्हणावेसे वाटते. 

लोकमान्य टिळकांच्या 'गीतारहस्या'ची वैशिष्ट्ये 
सांगताना “या ग्रंथाने राष्ट्रप्रेम हा एक महान सदगण 
ठरवला आणि देशभक्ती ही ईश्‍वराची उपासना 
करण्याची सर्वोच्च पद्धती ठरवली ? (पृ. ३४६) 
असा विचार कुरुंदकर मांडतात. 

५ भौ आस्तिक का नाही ?' या आकाशवाणीर 
वरच्या भाषणात त्यांनी आपल्या जीवनातील काही 
अनभव सांगत सांगत धर्माच्या नावाखाली हितसंबंध 


जपण्याच्या, लबाड्यांचे संरक्षण करण्याच्या, प्रगतीत 


अडथळा आणण्याच्या वत्तीचीच आपण जोपासना 
करतो असे म्हटले आहे, यामुळेच आपण भास्तिक 
नाही अंसे ते म्हणतात. 

कै. कुरुंदकरांचे हे व्यक्तिदर्शन आणि विचारदशन 
असे संकीणे आहे. तरीही त्यात * इहलोकवादा'चा 
सुर तीव्रतेने उमटताना दिसतो. त्यांच्या या व्यक्ति- 
दकशंनातुन आणि विचारदशनातुन संपादकांनी प्रारं- 
भीच विचारमंथन घडण्याची जी इच्छा बोलून 
दाखवली आहे ती फलद्रूप होईल असे वाटते. मुख* 
पृष्ठावरील कुरुंदकरांचे छायाचित्र आणि पाइवं- 
भूमीला असलेला हिरव्या-पिवळ्या पानाने डवरलेला 
वृक्ष आणि दुरवर क्षितिजाञाड जाणारा सुर्येहे 
सारेच विलक्षण बोलके आहे असे म्हणावेसे वाटते. 
अल्पावधौत एवढा सुबक आणि आकषंक विक्षेषांक 
काढल्याबद्दल मराठी साहित्य परिषद, आंघ्र-प्रदेश 
यांना धन्यवाद द्यावेत तेवढे थोडेच आहेत. 


- पंडित टापरे 


अनुक्रमणिका 


३८ नवभारत सप्टेंबर, १९८३ 


(% सारवर 

धं सातारा सहकारी साखर काररवाना लि. ठू 
कः भुईंज किसनवीरनगर ता. वाई जि. सातारा रश 
ग; पिन कोड नं. ४१५५३० शर 
>£६ तार- “ किसानसाकर होन- भईज ४० जॅ 
जट फान- भुईंज ४० > 
>< “ तव स्परण सतत स्फूतिदायी आम्हा घडो ”? ज्र 
त स्वातंत्र्यपुर्व काळात भारत स्वतंत्र होण्याकरिता झगडणारे आवा आणि स्वातंत्र्योत्तर जॅ 
र र यला थरांतील रंजल्या-गांजल्यांना, दीन-दुबळ्यांना आणि दुर्बल घटकांना र. 

ह्‌ देणाऱ्या- “ 
् “ के. आबांना शतशः प्रणाम ! ” र 
वेश रा. शा. मोहोरीर वि. रा. उर्फ बाबासाहेब जाघव डी. बी. कद्‌म ० 
. प्र. कायकारी संचालक व्हा. चेअरमत चेअरमन £ः> 


€:€>€>€3€€>€3€> €9€>€>€<€><€3€9€>€3€>€9€9 €3€9€93€3:€3 


। सत्‌ूफलाय सहकारिता । 
वाईकरांच्या जिव्हाळ्याची... 


दि वा अर्बन को-ऑप. बँक लि. 
वाई ( सातारा ) फोन नं ७ 


कै मुदत ठेवींवर आकर्षक व्याज क बचतीच्या विविध योजना श॑ सुलभ हप्त्यांची 
हायरपरचेस योजना क्रू सेफ डिपॉझिट लॉकसंची सोय तत्पर सेवा 
शाखा : पांचगणी; फोन नं, २२० 


र, 
णि 
) 
0) 
0) 
९ 
र) 
) 
क 
0) 
र) 
0 
0) 
शो 
0) 
ण 


ऐ) प. कृ. अभ्यंकर 5. 0011, ॥,, 5. द्‌. न. पटव्ध ह 
क ० र. त्ते 

र सतेज चेअरमन 

(टि€&€:€3€€%€%€%€ च्क्रे्करे€>६3€3€3€3€3€3€3€9€5€३. 


ि€9:€3€>€9€€>€€9€5€9€>€६9€9€€3€>€3€3 


€€:€$€8 


"रडण तयवचन ::222 
वंफनुणपररळवडर 
९ विक्की ळ्ष्ठः 


। 

(व _ । 

मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास । 

मराठी ह रळ यचा 
राज्य मराठा वकास सस्थद्लार 


संगणकीकृत 


स्््न्ी 


ग्रंथपरीक्षण 


लोकसंख्येचा भस्मासुर- डॉ. इंदुमती पारीख; 
नवजागृती समाज प्रकाशन, डी-४६ लोकमान्यनगर 
माहीम, मुंबई-१६; किमत रु. १०, 


झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या ही सर्वे जगालाच 
भेडसावणारी समस्या भस्मासुरासारखी आहे. 
मानवाच्या मूलभूत गरजा भागविणे त्यामुळे कसे 
अशक्य होणार आहे, याचे भयानक चित्र शास्त्रज्ञांनी 
नजरेस आणून दिले आहे. पण या लोकसंख्या- 
वाढीच्या भस्मासुराला आळा घालायचा असेल, तर 
त्याची भयानकता सामान्य जनतेपर्यंत पोचायला 
हवी. हेच काम डॉ. इंदुमती पारीख यांनी अत्यंत 
सोप्या, सरळ भाषेत “लोकसंख्येचा भस्मासुर' हे 
पुस्तक सामान्य जनतेसाठी लिहिन केले आहे. 

प्रथम डॉ. पारीख यांनी जग आणि भारत यांचे 
लोकसंख्येबाबत तुलनात्मक चित्र दिले आहे. एकूण 
भूमीच्या २.४ टक्क्यात जगातला प्रत्येक सातवा 
माणूस राहतो ही किती भयानकता आहे हे स्पष्ट 
केळे आहे. आणि भारतापुढे ही समस्या किती 
गंभीर स्वरूपाची आहे याचे यथाथ चित्र उभे केले 
आहे. भौतिक सुधारणा झपाट्याने वाढल्या, जग 
जवळ आले, दळणवळणाची साधने वाढली पण 
मानवी जीवन सुखी झाले का ? भारताला स्वातंत्र्य 
मिळन आज ३५ वर्षे उलटली तरी भारतीय जीवन 
सुधारले का? एका पाठोपाठ पंचवाषिक योजना 
राबवल्या जात आहेत. पण भारतीयाचे राहणीमान 
उंचावले आहे का ? रोजचा भाकरीचा प्रश्‍न तरी 
सुटला का? या व अशा अनेक भेडसावणार्‍या 
प्रश्‍नांचे उत्तर एकच म्हणजे सर्व जगतालाच पडलेला 
वाढत्या लोकसंख्येचा प्रश्‍न. हा प्रश्‍न आता फक्त 
विकसनशील राष्ट्रांपुरताच मर्यादित नाही. तेव्हा 
या भस्मासुराला आता आवर घालणे अत्यंत निक- 
डीचे झाले आहे. 

भारताचा विचार करताना अज्ञान, दारिद्रथ 
व अंधश्रद्धा यांमुळे हा प्रश्‍न आणखीनच जटील 
झाला आहे. पुत्र नसेळ तर मोक्ष नाही, वारंवार 
मुली होणे हा स्त्रीचाच दोष आहे अशा समजुतीं- 
बावत शास्त्रीय माहिती देऊन, चित्रांचा उपयोग 
करूत मुलगा का मुलगी हे पुरुषांच्या शुक्रजंतुमुळे 
ठरते हे सांगून चुकीच्या समजूतींचे निरसन केलेआहे. 


अनुक्रमणिका 


२९. 


स्त्रीला संपूर्ण, सुदृढ आणि स्वतंत्र जीवन जगा- 
यचे असेल तर तिची प्रथम नको असलेल्या मातृत्वा- 
तुन मुक्‍तता केली पाहिजे. यासाठी कुटुंबनियोजन 
करणे हे आवश्यक आहे. कुटुंबनियोजन का व कसे 
याची चित्रांच्या साह्याने शास्त्रीय माहिती दिली 
आहे. कुटुंबनियोजन हे नवीन नाही हे सांगताना 
प्राचीन काळापासुन अत्याधुनिक कुटुंबनियोजनाच्या 
साधनांची सचित्र माहिती दिली आहे. लग्नाचे 
वय, आधिक परिस्थिती व आईचे शिक्षण हे कुटुंब- 
नियोजनाला कसे उपयुक्‍त ठरते याची चर्चा 
केली आहे. ही चर्चा डॉ. पारीख यांनी दादर 
येथील स्त्रीहितकारिणी या संस्थेच्या कामाच्या 
अनुभवावर आधारित केली आहे. शस्त्रक्रियेबाबत 
सामान्य जनतेत असलेले गैरसमज हे कसे निराधार 
आहेत हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. 
विषयाची मांडणी अत्यंत तकशुद्ध केली आहे. 
मूल ही देवाची देणगी नाही, तर हवी तेवढी व 
हवी तेव्हाच संतती हा स्त्रीचा हक्क आहे याची 
जाणीव करून दिली. स्त्रीमुक्‍तीसाठी या कुटुंबनियो- 
जनाची किती गरज आहे यांचे महत्त्व सामान्य 
जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे काम या पुस्तकाने केले 
आहे. 

लोकसंख्पा हा विषय शाळा-कॉलेजातून आवश्यक 
म्हणून शिकविण्याची नितांत गरज स्पष्ट केली आहे. 
प्राथमिक शाळांतही हा विषय कसा शिकविता येईल 
यासाठी काही पाठ तयार करून पुस्तकात झोेवटी 
दिले आहेत. 

चित्रांचा योग्य वापर, विषयाची तकंशुद्ध, सरळ 
व सोप्या भाषेत मांडणी यामुळे हे पुस्तक सामान्य 
जनता, शिक्षक, समाजसेवक या सर्वांना उपयुक्‍त 
ठरणार आहे. 

मुखपृष्ठावर लिहिलेल्या मजकुरातुन लोकसंख्या- 
वाढीचे भीषण चित्र वाचकाच्या पुढे उभे केले आहे. 
सामान्य माणूस हे पुस्तक उत्सुकतेने वाचेल. 

स्त्रीमुती व लोकसंख्यावाढ हे अत्यंत जिव्हा- 
ळ्याचे प्रश्‍न सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे 
काम हे पुस्तक करू शकेल. धरोघर हा संदेश 
पोहोचवायला मदत होईल. 


-वीणा सुव्ट्गावकर 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


४० नवभारत सप्टेंबर, १९८३ 


2३५८-६५ ५५-३१८-८५८ ५०३५0024५५ 2१९4५ 24११002044 4१० ७6040 999-0.242 2%-40.2/2 499-5004244 0 जॉ 


॥॥८८॥ 9८260 (0०7777277227728 ॥7070 -- 


ध्ाा10५वा' "तावा 
(_0. 10. 


| 
| 
| 
| 
20//॥ 4॥/0/3 
| 
| 


].९8फी शश 1181013.90ए1'615 01--- 


ह १९ ॥का2९० ॥. & 655 ९011137९255015, 
१॥९॥॥3([0 10015, ॥17 (0लावां(या]102 
परा रिशी"९१(0॥ का "9४१41८ 


1051155100. 


0॥0॥10 : ॥0188/70841 


| ७1311 : 8१७7, १ ग'0106:£ : 0145-246, 0145-306 


शकय 


भल्ल्टेफऊनक लक्स ७ल्नन्यऊ्लन शतच्या नज्न्जन्ययाल्ज न्नन्रफ्लन न्याल 


ग्रंथपरीक्षण 


: शिक्षा - कान्हुचरण महांति; अनुवाद : मंजू 
गुप्ता; नॅशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नवी दिल्ली; 
१९८१; पृ. १७८; कि. रु. १४.२५. 


“ शिक्षा! हो कादंबरी प्रसिद्ध उडिया लेखक 
कान्हुचरण महांती यांनी इ. १९४५ मध्ये लिहिली 
आहे. तिचे वास्तविक नाव 'शास्ति' भाहे व 'शिक्षा' 
या नावाने तिचा अनुवाद मंजू गुप्ता यांनी केला 
आहे. तो नॅशनल बृक ट्रस्टद्वारा प्रकाशित झाला 
आहे. कान्हुचरण महांतीनी कारकून म्हणून कारकीद 
सुरू केली व डेप्युटी कलेक्टर म्हणून ते सेवानिवृत्त 
झाले. उडिआ भाषेत चांगली कादंबरी नसल्याच्या 
एका आरोपामुळे त्यांना लेखनास प्रेरणा मिळाली. 
त्यानी इ. १९२६ पासून १९६९पयंत दरवर्षी एक- 
दोन या प्रमाणे पस्तीस कादंबऱ्या प्रकाशित केल्या. 
त्याशिवाय कथा, कविताही लिहिल्या, विपुल 
साहित्य दिले, पण त्यातही विविधता होती. त्यांच्या 
इ. १९५५ मध्ये लिहिलेल्या  का?? या कादंबरीस 
साहित्य अकादमीचे पारितोषिकही मिळाले आहे. 
साधारणतः त्यांच्या साहित्यात इ. १९३० नंतरच्या 
सामाजिक बदलाची नोंद मिळते. त्यांनी सामाजिक 
समस्या मांडल्या, समाज व व्यक्‍तीतील संघर्षाचे 
चित्रण केले. हे चित्रण अत्यंत मामिक रीतीने केले 
आहे. याची नोंद उडिआ कादंबरीसाहित्याने घेत- 
लेली आहे. 

शिक्षा (शास्ति) ही कादंबरी इ. १८६७-६८ 
ळ्या भयानक दुष्काळाच्या पाश्‍वंभूमीवर उभी आहे. 
हा विषय त्यांनी इ. १९३५ मध्ये “हा अन्त "या 
कादंबरीत हाताळला होता. त्यानंतर तब्बल दहा 
वर्षांच्या चितनानंतर हा विषय परत मांडला. 
दुष्काळाने इतके उग्र रूप धारण केले होते, की त्यात 
प्रकती, कुटुंबेच नाही, तर गावेच्या गावे उद्ध्वस्त 
झाली. बनेई परिडाच्या परिवारात केवळ सनिया, 
'पुनीच वाचले. माधो राऊताचे कुटुंब उद्ध्वस्त झाले, 
पण त्याची मुलगी कई उरली, तीही वेडी बनून, 
जीतेई नायकाचा संपूर्ण परिवार दुष्काळातील 
लोकांची सेवा करता करता विनाश पावला व मागे 
उरली केवळ विधवा धोबी नि त्यांची अफाट संपत्ती, 

या भयंकर दुष्काळामुळे माणसांना काही खाव- 
यास मिळणेच दुरापास्त झाले, तेव्हा त्यांना 

न. भा. ६ 


४१ 


गाव सोडन जाणे भाग पडले. ती मिळेल ते काम 
करून, मिळेल ते, मिळेल त्याच्या हातचे खाऊन 
गुजराण करत राहिली. काहींचे जोवन रस्त्यावरच 
संपले, कोणी कोणाची वास्तपुस्त करत नव्हते आणि 
ते रकक्‍यही नव्हते. अद्या वेळी रस्त्याच्या कडेला 
अखेरचे क्षण मोजणारी सनियाची बहीण पुनी हिला 
अस्पृश्य मधुआने जगवले होते. मधुआने आपल्या 
समाजाची पर्वा न करता पुनीला जवळ केले होते. 
तरी पुनी मात्र समाजाला घाबरून होती. ती विष्णु- 
पुरला जाऊन सनियाला भेटायला भीत होतो. कारण 
सनिया काय म्हणेल ? आपला समाज काय म्हणेल? 
खालच्या जातीत शिरण्यापेक्षा आत्महत्या केली 
असती तर ? पण तिने स्वेच्छेने कुठे जात सोडली 
होती ? परिस्थितीत्ते घटना निर्माण केल्या त्यात 
तिचा काय दोष ? पण तिचा समाज याचा विचार 
न करता ती खालच्या जातीत गेल्याबद्दल शिक्षा 
करावयास तयार असतो. 

सनिया दुष्काळात गाव सोडून गेला. जाताना 
आपल्या कुटुंबातोल लोकांचा मृत्यू पाहत गेला. पुढे 
गावच्या मातीच्या ओढीने त्याला परत आणले. पण 
ज्या गावाला आपले मातून तो परत आला, त्या 
गावाने त्याला परके मानले. आपल्या समाजात परत 
येण्यासाठी त्याला त्यांच्या आवाक्याबाहेरचे दिव्य 
करावे लागले. हे दिव्य करताना त्याच्या बाल- 
पणीची सखी, धोबी हिने त्याला मदत केली होती. 
ह्या धोबीला मिळविण्यासाठी त्याने जिवाचे रान 
केले होते. पण ती धोबी विधवा क्षाली होती आणि 
सामाजिक बंधनामुळे ती त्याला मिळणे अशक्य झाले 
होते. तेव्हा त्याने आपल्या घरात “ ज्याला जात व 
धर्म सोडायला भाग पाडण्यात भाले आहे, ज्याला 
मानवाच्या लेकरासारखे जगायची इच्छा भाहे, त्याला 
या घरात स्थान देणे हे आपले कतंव्य आहे! असे 
मानून स्थान दिले. त्यामुळे त्या घरात मुसलमान 
रहीम, हरिजन बिश्ली, चांभार भरतिया, वेडी कई 
एकत्र राहू लागले होते. पण चितेई सोईना तेही 
पाहवले नाही. सनियाने गाव सोडला व त्याच्या 
बरोबर सर्वेच निघून गेले. सनियाने समाजाच्या 
बंधनांना शह देण्याचा केलेला प्रयत्न असफल ठरला. 

धोबीचा हात सनियाच्या हातात द्यावयाचा 
विचार चितेई सोईने केला होता; पण बनेई परिडाला 


ड्रे 


आपली जात उच्च वाटली व त्याने चितेई सोईचा 
अपमान केला. त्यामुळे चितेई सोईने धोबीचा हातत 
दुर्गापुरच्या नितेई नायकाच्या हातात दिला. दुष्का- 
ळात आजारी पडलेल्या असंख्प लोकांची सेवा करता 
करता नितेई व त्याचे वडील मरणं पावतात. धोबी 
विधवा बनते. चितेई सोईची दृष्टी. घोबीच्या 
घराण्यातील संवत्तीकडे असते. ती हडप करण्यासाठी 
आपला पुतण्या विदेई याला धोबीला दत्तक देण्याचा 
घाट ततो घालतो; पण धोबी सवं संपत्ती खुल्या हाताने 
वाटू लागते. हे.चितेईला परवडणारे नसते. धोबीचे 
तसे सनियावर लहानपणापासून प्रेस आहे. सनिया 
गावंच्या ओढीने परत भाल्यावर सारा गाव त्याच्या 


मागे हात धुवून छागतो, तेव्हा सनिया गाव सोडून 


जाळ नये म्हणून ती त्याला मदत. करते, हडप केलेली 
जमीन त्याला मिळवून देण्याचा प्रयत्न करते; त्याला 
भाधिक मदत करते. सतियाही परिश्रम करून घर 
बांधतो, जमीन पिकवू लागतो. हळू हळू त्याचे जीवन 
खृलू लागते, त्याला वाटते, की धोबी आपल्या आयु- 
ष्यात परत येईल. धोबी सावित्री अमावस्येचे ब्रतही 
करते पण तिचा सत्यवान सनिया परिडा का नितेई 
नायक ? हेच तिळा कळत नाही. . तिला हे सारे 
का भोगावे लागते आहे ह्याचे कारणही कळत 
नाही. ती. म्हणते, ' का मला इतकं दुःख सहन करावं 
लागतंय ? हे सगळे भोग भोगावे लागताहेत ? 
तिने सनियाचे प्राण वाचविले होते, त्याला माल- 
मत्ता दिली होती. त्याच्यावर तिचे प्रमद्दी असते. 
पण... ? “मी एक विधवा आहे. समाज, धमं, 
जातीच्या बंधनांनी मला जखडून टाकलं आहे. 
या बंधनांच्या चोकटीत मी तडफडत असते. पण 
मलाही बंधनं कधी तरी तोडता येतील का? भी 
यात ही अश्षीच तडफडत राहणार बहुतेक. कुणीच 
मला यातून काढू शकणार नाही.” या विचारांनी 
धोबी सनियापासुन दूर राहते. तिची आई सनियाक्षी 
तिचा पुनविवाह लावण्याचा प्रयत्त करते; पण 
चितेई तो होऊ देत नाही आणि जेव्हा चितेई 
तयार होतात तेव्हा सनिया निधून गेलेला असतो. 
जाताना त्याने एका कागदावर चितेईसाठी ल्ह्न 
ठेवलेले असते, की “ ही सारी मालमत्ता धोबीच्या 
पैशातुनच निर्माण झालेली आहे.' यामुळे धोबी 
खचून जाते. तिच्या सर्व आकांक्षा धुळीला 


नवभारतं 


सप्टेंबर, १९८३ 


मिळतात व ती वेदनांनी त्रस्त होऊन म्हणते- 
: मला दगडासारखं घट्ट करून टाक देवा, मला मूक 
करून टाक, अगदी तुझ्यासारखं, यात धोबीच्या 
आयुष्याचे संपूर्ण कारुण्य उभे राहिले आहे. 

या पात्रांच्या माध्यमातून कान्हुंचरण महांतींनी 


सामाजिक चित्रण प्रस्तुत केले आहे, दुष्काळ पडला, 


ही नैसगिक आपत्ती होती. यामध्ये भुकेमुळे कासावीस 
होऊन गाव भरकटला गेला, लोक देशोधडीला लागले. 
मिळेल ते काम करून, प्रसंगी झाडपाला खाऊन तर 
कधी भीक मागून पोट भरत राहिले, यात अमेर्काती 
आपले प्राणही गमावले. पण ज्यांनी प्राण वाचविण्या- 
साठी अत्यंत केविलवाणी धडपड केली व जगले, 
“त्यांनी जगताना काही सामाजिक नियमांचे उल्लंधेन« 
सुद्धा केले. पण याला जबाबद्वार, कोण ? पुनी 
मधुभाच्या धरी राहिली, सनिया निराधार झाला, 
धोबी विधवा झाली, कई वेडी झाली या सर्वांना 
शिक्षा द्यावयास तयार झालेला समाज याचा 
विचारच करावयास तयार नाही की यात यांचा 
दोष काय ? अशा प्रसंगी चितेई सोईने अनेक 
जमिनी हडप केल्या, प्रहराज पुरोहितानेही त्यालाच 
साथ दिली, या प्रतिष्ठितांनीच नौती व धर्मांच्या 
नावावर नंगा नाच केला. पण त्यांच्या बाबत समाज 
बोलावयास तयार नाही. चितेईने पैशाच्या बळावर 
प्रतिष्ठाच कमवली, लोकांना अडचणीत. ग्राठून 
त्यांच्या जमिनी बळकावल्या, धोबीला विदेई दत्तक 
देऊन नायक घराण्याची संपत्ती हडप करण्याचा 
घाट त्याने घातला, यात त्याला अनैतिक काहीच 
वाटत नाही, प्रहराजही त्याला त्याला साथ देतो, 
कारण त्याला सनियाची जमीन देवस्थानच्या 
आडोशाने चितेईने मिळवून दिली आहे. हा स्वार्थ 
त्याची वाचा बंद करतो. समाजातील कते प्रति- 
ष्ठितच जर असे अविचाराने वागू लागले, धर्माचे 
रक्षकच जर तीती, मर्यादा सोडून स्वार्थांध होऊ 
लागले तर त्याचे परिणाम समाजालाच भोगावे 
छागतात. सामान्य माणूसच याचा बळी ठरतो. तेव्हा 
हा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी खरे तर समाज-जागृतीची 
गरज आहे. सतिया आदशं घर उभे करून पीडितांना 
बरोबर घेऊन एकाकी लढावयास तयार होतो; पण 
तयाचा उपयोग होत नाही, धोबी सनियाला मदत 
करते, स्वत; मूकपणे आपले दुःख सहन करते; पण 


अनुक्रमणिका 


पत्रव्यवहार 


यातुन यातनाभोगाशिवाय काय मिळते? चितेईवा 
प्रहराजसारखे लोक अंतर्मुख होऊन विचार करू 
लागतील, तेव्हाच समाजाचे रूप पालटू शकेल असे 
वाटते. या दृष्टीने सनियाने चिंतेई सोईना दिलेला 
धक्का महत्त्वाचा वाटतो. १ 
-_ समाजातील अविचारीपणाची “ शिक्षा ? नेहमीच 
कंमकुवत व्यक्‍तीला भोगावी लागते; विशेषतः 
स्त्रीला, धोबीने ही शिक्षा इतकी भोगली आहे, की 
शेवटी ती देवाप्रमाणे दगड बनण्याची इच्छा व्यक्‍त 


३-8 
करते. या कादंबरीच्या द्वारे कान्हुचरण महांतीना 
असे सांगावयाचे आहे, की जोपयंत समाजातुन धर्मा- 
धता व प्रतिष्ठेच्या खोट्या कल्पना नाहीश्या होत 
नाहीत, तोपर्यंत खरे समाजजीवन उभे राहणे 
कठीण आहे. सन १९४५ मध्ये मांडलेला हा विचार 
आजच्या काळालाही मार्गदर्शक ठरणारा आहे. 
यातच लेखकाच्या ह्या साहित्यक्ृतीचे महत्त्व जाणव- 
णारे आहे. 


त ह. आ कोंटयते 


ति िपिभा 


वाचकांचा पत्रव्यवहार 


सपादक, नवभारत यांस 
स. न. वि. वि. 

श्री, शरद पाटील यांच्या ' दास-शूद्रांची गुलाम- 
गिरी? ह्या पुस्तकाविषयी लिहिताना मी ' नित्रति'- 
विषयी माझे काही विचार व्यक्‍त केले होते. त्यावर 
श्री. पाटील यांनी काही आक्षेप घेतले आहेत 
(नवभारत, जून १९८३, पृ. ५१-५२). मी फक्त 
दोन मुद्द्यांविषयो इथे थोडे लिहिणार आहे. 

(१) निक्रतिचा अर्थ पाणी असा होतो कां? 

१) श्री. पाटील म्हणतात : “ श्री. मेहेंदळे म्हण- 
तात, की निघण्टु अनुसार केवळ क्वतचा अथं पाणी 
होतो; निक्रतिचा नाही.” माझे शब्द नेमके असे 
नाहीत. निक्रतिचा अथे निघण्टु अनुसार “ पाणी 
असा होत नाही हे खरे आहे, पण मी तसे माझ्या 
लेखात सांगितले नाही, कारण मला तसे सांगण्याचे 
प्रयोजन नव्हते. श्री. पाटील यांनी त्यांच्या ग्रंथात 
(पृ. १०२) “ तिधण्टु (१.१२.६८) क्रति वा 
श्रहतचा अथ पाणी (उदक) असा देतो ” असे विधान 
केले असल्यामुळे निघण्टूत उदकवाचक शब्दांत 
कलेचा समावेश आहे, व्हतिचा नाही असे मी म्हटले 
होते (नवभारत, माच १९८२, पू. २७). क्ति आणि 
तिश्कति यांचा घोटाळा करण्याचे कारण दिसत नाही. 
_ २) निघण्टूत निक्कति शब्द पाणी ह्या अर्थी दिला 
नसला तरी आयुर्वेदाच्या चरकसंहितेत पुढील 


इलोकात तो भाढळतो असे श्री. पाटील यांचे म्हणणे 
आहे : | 
रसजाति तु भूतानि व्याधयश्च पूथग्विधा: । 
आपो हि रसवत्यस्ताः स्मुता निक्रतिहेतवः ॥ 
- | १.२५.१३ 
श्री, पाटील वरील इलोकाचा अथे देतात .तो 
असा ! सवं भूते (प्राणिमात्र) रसापासून जन्मतात. 
तसेच सवे रोग. पण रस पाण्यापासून बनलेले भाहेत. 
म्हणून सवं प्राणिमात्र व रोग पाण्यापासून (निक्रति) 
झाल्याचे लक्षात ठेवले पाहिजे 
श्री, पाटील यांनी उद्धृत केलेल्या इलोकाविषयी . 
ब त्याच्या अर्थाविषयी मला म्हणायचे आहे ते असे : 
१ ) मी पाहिलेल्या चरकसंहितेच्या सवं प्रतींत 
इलोकाचा उत्तराधे भसा आढळतो : 
- आपो हि रसवत्यस्ताः स्मृता निचेत्तिहेतवः ॥ 
इलोकाचा अथे असा होमभील : “भूते ही रसा- 
पासुन उद्भवतात, तसेच नाना प्रकारचे रोग रसोझ्धव 
आहेत. पाणी हे रसमय असल्याने ते ( म्हणजे 
पाणी ) ( भूते व व्याधी यांच्या ) उद्भुवाचे 
( निवृत्ति ) कारण मानले गेले आहे. ” 
२) श्री. पाटील यांनी . स्वीकारलेला 
* नित्रतिहेतवः ' हा पाठ कोणत्या आवृत्ति-अनुसार 
आहे याची कल्पता नांही. तो पाठ स्वीकारला तरी 


४४ 


इलोकाचा अथं श्री. पाटील देतात तसा होईल असे 
वाटत नाही. . य 
इलोकातल्या ' ताः ? पदाने प्राणिमात्र (भूतानि) 
व रोग ( व्याधय: ) यांचा बोध होतो असे श्री. 
_ पाटील मानीत असल्यासारखे दिसते. पण ते शक्‍य 
नाही. * ताः ! हे सर्वेनामाचे स्त्रीलिंगी रूप आहे, 
* भूतानि * हे नपुंसकलिंगी तर ' व्याघयः ! हे 
पुल्लिंगी रूप आहे. त्यामुळे ' ताः! चा अन्वय 
त्यांच्याशी लावता येणार नाही. * ताः! ह्या पदाने 
* आप: (स्त्रीलिंगी) चाच बोध होतो असे मानावे 
लागते. आणि मग ' ताः . ..निक्रेतिहेतव: 'चा अथ 
श्री. पाटील करतात तशा प्रकारचा करायचा म्ह्टले 
तर ते (पाणी) पाण्यापासून झाल्याचे लक्षात ठेवले 
पाहिजे * असे म्हणावे लागेल ! | 
३) ते शक्‍य वाटत नाही. ' निक्रतिहेतवः ' असा 
पाठ एखाद्या प्रतीत असलाच तर तो स्वीकारून अथं 
असा होईल: “ पाणी हे रसमय आहे, म्हणून ते 
( पाणी ) व्याधींचे ( निक्रति ) कारण आहे असे 
मानले गेले आहे.” 


निक्लतिचा कुंच्छापत्ति असा अथ निरुकक्‍्तात (२.७) 
भाहे. प्रस्तुत संदर्भात कृुच्छापत्ति म्हणजे व्याधि असे 
मानावे लागते. तेव्हा निक्रंतिंचा अथ इथेही पाणी 
असा होणार नाही. न 
(२) चत व कति यांची शब्दसिद्धी 


श्री. पाटील म्हणतात : * खरा प्रन विचारला 
पाहिजे तो हा की, कृति हा शब्द क्ललपासुन बनलेला 
आहे की, क्त हा शब्द तिपासुन बनलेला आहे.” 
हा प्रश्‍न विचारल्यावर त्याचे उत्तर शोधण्यासाठी 
श्री, पाटील यांनी जे विवेचन केले आहे त्याचा 
रोख असा दिसतो, की ज्या अर्थी निक्रंति शब्दापासून 
नेश्रत शब्द साधण्यात येतो त्या अर्थी त्हति शब्दा- 
पासुन क्त हवा शब्द बनलेला आहे असे मानायला हवे. 


श्री, पाटील यांची विवेचनपद्धती स्वीकारायची 
म्हटली तर संस्कृतमधले धृति व धृत ह्यांसारखे शब्द 
धृ धातूपासुन बनतात असे न म्हणता, ज्या अर्थी 
विधृति शब्दापासुन वैधृत शब्द निष्पन्न होतो त्या 
अर्थी धृतिपासुन धृत बनतो असे म्हणाबे लागेल ! 


1 ही चर्चा आता नवभारतातफेही थांबविण्यात येत आहे. 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९८३ 


श्री. पाटील यांनी पुरस्कारिलेली ही निर्वचनाची 
पद्धती इतकी चमत्कारिक आहे, की त्यांना तसे खरो- 
खरीच म्हणायचे आहे की त्यांच्या पद्धतीविषयी 
माझ्या समजुतीत काही चुकते आहे अश्ली कका मला 
येते. 

माझ्या मते खरा प्रश्‍न विचारायचा तो एकच 
नाही (अनेक आहेत), आणि तो श्री, पाटील यांनी 
जसा विचारला आहे तसा विचारायचा नाही. 
ते प्रश्‍न असे : 

संस्कृतात निर्क्रति शब्द आहे. अवेस्तात अषि 
शब्द आहे, तत्तृल्य संस्कृतात &त्रति शब्द नाही. 

१) म्हणून पहिला प्रश्‍न असा को, संस्कृतातील 
निक्रंति शब्दाची फोड निर्‌ 4- क्ति अक्षी करून त्या 
शब्दात आपणास ह्वा असलेला श्रक्रति शब्द आढ- 
ळतो असे मानावे का ?. 

तसे मानले तर आपणांस अवेस्ता : अष : संस्कृत : 
केत ह्यासारखी अवेस्ता : अपि : संस्कृत : क्षक्रति 
अशी जोडी कल्पिता येईल. 

२) आता दुसरा प्रश्‍न असा की, संस्कृतातले क्त 
व $क्रति हे शब्द व्युत्पन्न आहेत असे मानायचे की 
भव्युत्पन्न ? 

समजा ते व्युत्पन्न आहेत असे म्हटले तर ते 
दोन्ही शब्द ' ३ ' धातुपासुन साधता येतील. 

३) आता तिसरा प्रश्‍न असा, की ह्या दोन 
शब्दांच्या मुळाशी मानलेला *5 ' हा धातु एकच, 
की ते समउच्चार ( ॥10]०0॥8 ) असलेले 
दोन निरनिराळे धातू आहेत? 

ह्या प्रश्‍नांविषयीचे माक्षे मत अजून निष्चित 
झाळेळे नाही पण माझी सध्याची कल्पना तरी अशी 
आहे की, ते दोन निराळे धातू आहेत. 


क क स 


श्री. पाटील यांच्या ग्रंथातील काही भागापुरतेच 


मी माझे मतभेद व्यक्‍त केले होते; अन्यही असू 
शकतील. 


जे व्यक्त केले त्या निमित्ताने काही चर्चा झाली. 
ही चर्चा माझ्यापुरती मी संपवीत आहे. 1. 


- म. अ. मेढेंदळे 


* > संपादक, 


अनुक्रमणिका 


पत्रव्यवंहारं 


संपादक, नवभारत यांत, 
स, न. वि. वि. 

श्री. व, त्रि, चिपळोणकर यांच्या * पंडित माल- 
वीजयी आणि बनारस हिंदु विश्वविद्यालय ? या 
ऑगस्ट १९८३ च्या अंकात प्रसिद्ध झालेल्या लेखात 
काही गैरसमजुतीवर आधारलेली विधाते आहेत. 

मुळशी सत्याग्रहास अतुलक्षन ते लिहितात, 
“ मुंबई-पुणे विभागातील काही देशभक्तांनी मुळशी 
येथे धरण बांधण्यास विरोध केला होता हे ध्यानात 
आणा. हे धरण जर झाले नसते, तर मुंबई-पुणे 
विभागात औद्योगिक क्षेत्रात जी प्रचंड उलाढाल आज 
होताना दिसते, ती बिलकूल शक्‍य झाली नसती. 
कोणत्याही राष्ट्राचा विकास होण्यासाठी त्याचा 
आथिक पाया भक्‍कम असावा लागतो. देशात मोठ्या 
प्रमाणात आधूनिक तंत्रविद्या वापरणारे उद्योग सुरू 
झाल्याशिवाय ही गोष्ट हक्‍य होत नाही. ” 

यातून मुळशी सत्याग्रह्मच्या नेत्यांचा आधुनिक 
तंत्रविधेस विरोध होता म्हणून त्यांनी सत्याग्रह 
केला असा विपरीत ग्रह निर्माण होण्याची शक्‍यता 
आहे. 

या लढ्याचे एक नेते श्री. अण्णासाहेब सहस्रबुद्धे 
यांनी * माक्षी घडण या आत्मवृत्ता मुळशी 
सत्याग्रहामागील नेमका प्रश्‍न निर्देशित केला आहे, 
तो असा- 

: धरणे होतात. सुपीक जमीन काहींना मिळते. 
पण ज्यांची जमीन गेली त्यांचे काय ? जे यामुळे 
बेकार होतात त्यांचे काय ? नवे यंत्रप्रकल्प वन- 
तात. साऱ्या भारतातून त्यासाठी लठ्ठ पगाराची 
नोकरक्षाही तेथे बस्तान बसविते, पण स्थानिक 
अशिक्षित व बेकारांचे काय? त्यांना िकविण्याचा, 
तंत्रज्ञ वा बडे शेतकरी बनण्याचा काही योजनाबद्ध 
कार्यक्रम आहे? या सर्वाचे कारण असे आहे, की 
संपत्तीवाढ इतकेच आमचे लक्ष्य आहे. तेथील 
मनष्य हा आमचे मते नगण्य आहे. त्याने पोट 
जाळण्यासाठी कुठेही परागंदा व्हावे. " 

ठाटा कंपनी व सरकार या बलिष्ठ युतीने शेत- 
कऱ्यांना ठकविण्याचे अनेक उंद्योग ह्या काळात 


४५ 


केले. .भाजही या धरणाच्या परिसरातील गावांची 


अवस्था विदारक आहे. त्यांना प्यायलासुद्धा पाणी 
नाही, या प्रचंड वीजर्निमिती प्रकल्पाशेजारील 
गावे १९८१ पर्यंत अक्षरशः अंधारातच होती. 
तेथील जमीनमालकांना कंपनीने अकरा महिन्याच्या 
कर भाडेपट्टयाने जमिनी देऊन भाडेकरी बनविले. 
भाता या भागात मुंबईचे छेट, नट, नट्या यांच्या 
पोल्ट्रीफाम्संचे साम्राज्य आहे. राष्ट्राच्या विकासा- 
करीता हेही आवश्यक असते का ? 

मुळशी सत्याग्रहाने न्याय्य नुकसानंभरपाईचे 
तत्त्व रूढ केले हा सर्वांत मोठा फायदा म्हणता 
येईल. वास्तविक मालवीयजींचे मोठेपण सिद्ध 
करण्यासाठी मुळशीच्या सत्याग्रहींना वेठीस धर- 
ण्याचे काहीच कारण नव्हते. त्यातुन कुणाचा गौरव 
साधणे शक्‍य नाही. 


-अरुण ठाकूर 


संपादक, 
:। नवभारत ' मासिक, यांस 
स. न. वि, वि. 

: नवभारत ? ऑगस्ट १९८२३ च्या अंकातील श्री. 
दे. व्य. चौहान यांचा ' कतग्वेदातील पामोर पठार ! 
हा लेख नुसता वरवर चाळला असता पुढे दिलेल्या 
दोन गोष्टी सहज ध्यानात आल्या, त्या आपल्या 
निदश्ंनास आणत आहे- 

१) पृ. १९ स्तंभ २ मध्ये त्यांनी दिलेले क्रग्वेद 
१०.११४ मधील अवतरण मुळाबरहुकूम नाही. ते 
अंबतरण वास्तविक असे असावयास हवे होते- 

सुपणं विप्रा: कवयो बचोभिरेकं सन्तं बहुधा 
कल्पयन्ति 1 

श्री. चौहान मात्र ते ' सुपणं विप्राः कवयो मनीषा 
एकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति ।॥ ? असे देतात. 

२) लेखाच्या शेवटी असलेल्या ( पृ. २५) 
* इत्तिहासपुराणाभ्यां वेदं न वेद; नु धृतिः । ' यां 
ओळीचा अथे लागत नाही. या ओळीत काही अशुद्ध 
असावे, अशी 'शंका येते. 


_ -रा. पां. निपाणीकर 


सार-संकलन 


भारतीय मुसलमानांची मनःस्थिती 


हिंदू-मुसलमानांमधील जातीय तणाव आणि 
मधून मधून होणाऱ्या दंगलींच्या रूपाने त्याचा 
होणारा उद्रेक हे भारतीय समाजाला जडलेले एक 
दु्धेर आणि जुनाट दुखणे आहे. पुर्वीच्या तुलनेने 
आजघडीला अधिक मोठ्या प्रमाणावर जातीय दंगली 
होत आहेत का किवा त्यांचे स्वरूप अधिक उग्र 
असते का ? ह्या प्रश्‍नाचे पक्‍क्‍या पुराव्य़ावर आधार- 
लेले उत्तर कुणाला माहीत आहे असे वाटत नाही; 
कारण सर्वांनीच हिंदू-मुसळमानांचे परस्परसंबंध हा 
विषय इतका नाजूक करून ठेवला आहे, कौ त्याचा 
तटस्थपणे अभ्यास करून काही वस्तुनिष्ठ निष्कषे 
काढायला कोणी धजावत नाही. भारतीय मुसल- 
मानांना आपली परिस्थिती कशी दिसते, ह्याची सर्व- 
साधारण कल्पना सामाजिक जीवनाच्या वेगवेगळ्या 
क्षेत्रांत अग्रभागी असलेल्या काही भारतीय मुसल- 
मानांनी अलीकडे आपले जे मनोगत व्यक्‍त केले 
आहे त्याच्या पुढे दिलेल्या गोषवार्‍यातुन येऊ शकेल. 
: सैद शहाबुहिन हे जनता पक्षाचे पुढारी आहेत 
आणि संसदेचे सदस्य आहेत. त्यांच्या मते अलीकडे 
जातीय तणाव वाढला आहे आणि त्याचे प्रमुख 
कारण असे, की मुसलमान समाजाचे काही विभाग 
आथिक प्रगती करून घेत आहेत व त्यामुळे त्यांची 
स्पर्धा हिंदूंना जाणवत आहे. त्यांच्याकडून दंग्यांच्या 
रूपाने प्रतिहल्ला होत आहे. मुसलमानांत असुरक्षितं- 
तेची आणि परकेपणाची भावना आहे. 'हे त्यांचे 
(हिंदूंचे) राज्य आहे, आमचे कोण ऐकणार अक्षी 
त्यांची वृत्ती बनली आहे. मुसलमानांतील सुशिक्षित, 
अनुभवी आणि आपल्या समाजाच्या प्रश्‍नांविषयी 
आस्था असलेल्या व्यक्‍तींनी परस्पराश्ी विचार- 
विनिमय करून समाजाच्या दृष्टीनें इष्ट व हितकर 
काय असेल, ते ठरविले पाहिजे. ह्यासाठी एका 
व्यापक बेठकीवर आधारलेल्या मजलिस-ए-मुज्या- 
वरतचे पुनरुज्जीवन केले पाहिजे.” मुस्लिम वैयक्तिक 
कायद्याविषयी त्यांचे म्हणणे असे आहे, की “हारियत 
अपरिवतंनीय आहे... मुसलमान स्त्रियांच्या 
दुःखद दुःस्थितीविषयी जे अश्रू ढाळतात त्यांच्याकडे 


जेव्हा दंगलीमध्ये मुस्लिम स्त्रियांवर बलात्कार 
करण्यात येतो किवा त्यांना ठार मारण्यात येते 
तेव्हा अश्रू नसतात. हे सवे राजकीय हेतूने होत आहे 
मुसलमानांना सतावणाऱ्यांचा तो एक खेळ आहे. 
माझा त्यांना असा सल्ला आहे, की तुम्ही मुसल- 
मानांच्या भानगडीत पडू नका (लीव्ह द मुस्लिम्स 
अलोन) .” 

संद मिर्झा हे एक तरुण चित्रपटनिर्माते आहेत. 
त्यांचे म्हणणे असे आहे, को “ मी स्वतःला नेहमीच 
नास्तिक आणि डाव्या विचारसरणीचा मानत आलो 
आहे; पण गेल्या दोनतीन वर्षांत, विशेषतः मोरादा- 
बादनंतर मी मुसलमान असल्याचे मला स्पष्टपणे 
आणि तीव्रपणे (शाप्ली) जाणवून देण्यात आले 
आहे ” आसाममध्ये मारण्यात आलेल्या बायका- 
मुलांच्या प्रेतांची हिडिस छायाचित्रे प्रसिद्ध करण्यात 
आली होती. पण ह्यावर प्रतिक्रिया होते ती एवढीच, 
“ आम्हाला ह्याचे नक्कीच वाईट वाटते; पण ह्या 
सगळ्याला तुम्ही सुरवात केली. ” समजा, हे खरे 
असले तरी मोरादाबाद किवा आसाममध्ये ज्या 
प्रकारची कत्तळ ( बुचरी ) झाली तिचे समर्थन 
त्यामुळे होऊ शकते का? मिर्झासाहेबांचा भनुभव 
असा आहे, की भारतीय लोक हे सामान्यपणे अति- 
शय स्वागतशील, प्रेमळ, इतरांविषयी अगत्य अस- 
णारे असे आहेत. मग घोटाळा कुठे होतो ? त्यांच्या 
डाव्या (बहुधा माक्‍संवादी) विचारसरणीप्रमाणे 
ह्या प्रश्‍नाचे उत्तर सरळ आहे आणि ते त्यांनी दिले 
आहे. अथंव्यवस्था जसजशी बिघडत जाईल तसतसा 
धाभिक आणि जातीय हिसाचार, तसेच प्रादेशिक 
वृत्ती बळावेल. मिर्झासाहेबांचा अटलबिहारी बाजपेयी 
यांच्यावर विझ्षेष राग दिसतो. ' बुर्ज्वा ' वत्तपत्रे 
बाजपेथींची पर्यायी राष्ट्रीय नेता म्हणून तळी उच- 
छून धरीत आहेत नाणि हा निलंज्जपणाचा प्रकार 
आहे असे त्यांना वाटते. बाजपेथींची भूमिका दुटप्पी 
आणि "बोवा आहे; पण वृत्तपत्रे फ्त घनीखान 
वोग गी की पान्यात टीका करतात 

क . हे दोघे एकाच 
माळचे मणी आहेत असा त्यांचा अभिप्राय आहे. 


मराठीचा विकास: महारा ष्टाचा विकास 


राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


सारसंकलन 


अजमदअली खान हे प्रसिद्ध सरोदवादक आहेत. 
त्यांच्या विचारात काहीशी विसंगती दिसते. त्यांचे 
म्हणणे असे, की बहुसंख्य मुसलमान कनिष्ठ मध्यम- 
वर्गांत मोडतात. तेव्हा त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी 
जे काही करायचे असेळ, ते देशाच्या सध्याच्या 
सामाजिक-सांस्कृतिक आणि राजकोय चोकटीमध्ये 
आणि राष्ट्रीय सहमती (कॉन्सेन्सस) निर्माण करून 
त्याच्या आधारे करणे योग्य ठरेल, सरकार अल्प- 
संख्याकांना उत्तेजन जरूर देत असते व म्हणून 
भुसलमानांना खास वागणूक देण्याचे कारण नाही, 
असे त्यांचे मत आहे. 


त्यांचे पुढे असे म्हणणे आहे, कौ मुसलमानांत 
जातीय वृत्तीचा प्रसार होत आहे. उदा., पाकिस्तान 
आणि भारत यांच्यामधील खेळाचा- हॉकी, क्रिके- 
'टचा- सामना घेतला तर मुसलमानांचा पाठिंबा 
पाहुण्यांना असतो, घरच्या संघाला नसतो अशी 
तुम्हाला खात्री बाळगता येते. मुसलमानांपैकी 
कित्येकांच्या खऱ्याखुऱ्या भावना पाकिस्तानशी 
जडलेल्या असतात, ज्या देशात ते राहतात त्याच्याशी 
नसतात हेसुद्धा मुसलमानांमधील वाढत्या तणावाचे 
एक कारण आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. पण 
ह्याबरोबरच केवळ मुसलमानांनाच नव्हे, तर प्रत्येक 
अल्पसंख्प़ जमातीला सरकारकडून दुय्यम प्रतीची 
वागणूक मिळते असे त्यांचे म्हणणे आहे. 


इकबाल मसूद हे एक ख्यातनाम टीकाकार 
आणि लेखक आहेत. त्यांच्या दृष्टीने मुसलमानांच्या 
आजच्य़ा गरजा म्हणजे जीवित आणि मालमत्ता 
यांची सुरक्षितता, आथिक प्रगती आणि नोकऱ्यांच्या 
बाबतीत अधिक संधी ह्या होत. मुसलमानांवर 
होणाऱ्या हल्ल्यांत १९८२ मध्ये लक्षणीय वाढ झाली 
आहे आणि हो प्रवृत्ती १९८२ मध्येही कायम 
राहिली आहे. ह्याची कारणे त्यांच्या मताप्रमाणे 
अश्यी, की एक तर लोकसंख्येच्या वाढीच्या प्रमाणात 
आथिक विकास झालेला नाही आणि म्हणून स्पर्धा 
तीव्र झाली आहे. दुसरे कारण म्हणजे हिंदू पुन- 
रूज्जीवनवादाने खाल्लेली उचल. मुसलमानांचे 
दंगलीपासून संरक्षण करण्यात सरकारला अपयश 
येते याचे मुख्य कारण म्हणजे यासाठी आवश्यक 


असलेली प्रशासकीय कारवाई ठामपणे आणि निर्धा- 


४७ 


राने करण्प़ात सरकार कुचराई करते. आथिक 
दृष्टया १९४७ नंतर मुसलमानांची स्थिती झपा- 
ट्याने खालावली आहे. त्यांतील ७५ टक्के भणंग 
आहेत. त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी योजनापूर्वक 
खाप्त कृती जर पुरेश्या मोठ्या प्रमाणावर हाती 
घेण्यात आली नाही, तर परिस्थिती आटोक्याबाहेर 
जाईल. नोकऱ्यांच्या बाबतीत मुसलमानांना पक्षपाती 
वागणूक मिळते हे खरे; पण अर्धवट सोडलेले शिक्षण, 
परीक्षांतील निकृष्ट कामगिरी, ' घेटो 'सदृश मनो- 
वृत्ती- धाभिक कडवेपणा, झात्रूने चहुबाजूंनी घेरले 
असल्याची भावना- अतोनात दारिद्रय असे एकंदरीत 
मुसलमान समाजाचे चित्र आहे. 

मसूद यांचे म्हणणे असे आहे, को अरब सनातनी- 
वादाचा ( फन्डॅमेन्टेलिझम ) भारतीय मुसलमानां- 
वर प्रभाव पडत असल्याची जी भीती व्यक्‍त कर- 
ण्यात येते ती केवळ हास्यास्पद आहे. अरब स्वत:चे 
आज इतके दुबळे आहेत, कौ स्वतःच्याच प्रदेशात 
त्याना इस्राइलला आटोपता येत नाही. त्यांची भार- 
तात मुस्लिम सनातनीवादाची लाट निर्माण करर 
"पाची ताकदच नाही. काही थोड्या मुसलमानांना 
आखाती देशांत नोकऱ्या मिळाल्या तर त्यांत गेर 
काय झाले? त्यांच्याकडे आपण भारतीय म्हणून का 
प्राहु नये ? मुसलमान म्हणून का पाहावे ? 

प्रचारमाध्यमेही सुक्ष्मपणे मुसलमानांना प्रतिकूल 
आहेत अशी त्यांची तक्रार आहे. जेव्हा मुसलमान 
व्यकती गैर कुत्यांत गोवलेल्या आढळतात, तेव्हा त्या 
मुसलमान असण्यावर भर देण्यात येतो. दूरदशंन- 
सारखी सरकारो माध्यमेसुद्धा या बावतीत मागे 
नसतात. भारती मुसलमान फाळणीनंतर एका 
ऐतिहासिक सापळ्यात सापडले आहेत. त्यांच्याकडे 
ह्या माध्यमातील मंडळी द्वेषाने, तिरस्काराने, 
आढथतेने न पाहता समजूतदारपणे पाहणार को 
नाही ? 

कतार येथे भारतीय वकोल म्हणून नुकतीच 
नेमणूक झालेले बशिरुहिन अहमद यांची भूमिका 
काहीशी आज्यावादी दिसते. एके काळी * बाहेरचे 
म्हणून वगळण्यात येत असलेल्या मुसलमानांना आता 
अधिक प्रमाणात सरकारी नोकऱ्या मिळत आहेत 
आणि चांगली वागणूकही मिळत आहे असे त्यांचे 
म्हुणणे आहे. ग्रामीण विभागात मात्र विज्षेषशी 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


४८ 


प्रगती झालेली नाही. अल्पसंख्पाकांच्या भाषांना 
द्यावयाच्या वागणुकीविषयी सरकारने काही नियम 
करावे आणि सर्व अल्पसंख्याकांच्या भाषांच्या संबं- 
धात- केवळ मुसलमानांच्याच नव्हे- त्यांचे पालन 
करावे असे त्यांचे मत आहे. श्रीमती इंदिरा गांधी 
यांच्यावर अलीकडे करण्यात येत असलेल्या टीकेच्या 
संदर्भात त्यांचे म्हणणे असे आहे, को केवळ इंदिरा 
गांधी यांना दोष देणे योग्य होणार नाहो. फरूक 
अब्दुल्ला यांचे काय ? त्यांनी आपल्या भाषणातून 
हिंदूंची फक्त स्तुती केली असे म्हणता येईल का? 

बकर महेदी हे प्रसिद्ध उदू कवी आहेत. आपण 
मुसलमान म्हणून आपले मत मांडीत नसुन एक 
नास्तिक म्हणून बोलत आहोत हे त्यांनी स्पष्ट 
केळे आहे. त्यांचे म्हणणे असे आहे, कौ सर्वच 
पक्षाच्या पुढाऱ्यांनी- भारतीय आणि माक्‍्सिस्ट 
साम्यवादी पक्ष धरून- आपला विश्‍वासघात केला 
आहे असे मुसलमानांना वाटते. पुर्वी जेव्हा दंगली 
होत, तेव्हा हिंदूंमधील अनेकजण मुसलमानांविषयी 
सहानुभूती दाखवीत. पण आता हिंदू उदासीन झाले 
आहेत. उच्चवर्गीय मुसलमान पुढारी सर्वसाधारण 
मुसलमानाकडे आपले बांधव म्हणून पाहत नाहीत; 
फार तर दयाबुद्धीने त्यांना वागवितात, आणि 
त्यांना साहाय्य करण्यात फारसा रस घेत नाहीत. 
इतर देशांतही आपल्याला स्थान नाही- उदा. 
पाकिस्तानात किवा आखाती देशांत- हे मुसल- 
मानांना कळून चुकले आहे. देशात अंतगत स्पर्धा 
इतकी आहे, की आपल्याला नोकरीसाठी निवडण्यात 
येईल असा विश्‍वास मुसलमानांना वाटत नाही. 
उपराष्ट्रपती इ. मोठ्या स्थानांवर असलेल्या मुसल- 
मानांचा ते द्वेष करतात. इहवादाचा देखावा करण्या- 
साठी नटविण्यात आलेली ही सोंगे आहेत असे त्यांना 
वाटते. आपण या देशावर पाच शतके राज्य केले, 
आता आपल्यावर राज्य करून घेण्याची आपली 
पाळी आहे अशा मनःस्थितीत ते आहेत; छळणूक 
आणि मृत्यू सहन करण्याची मानसिक तयारी त्यांनी 
केली आहे; मरणाच्या इच्छेने (डेथ विश) त्वांना 
पछाडले आहे. नाहीतर लखनौला * एकमेकांशी 
झगडत राहण्याऐवजी ते हिंदू जातीयवादाश्ी झगडले 
असते. ह्या परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचा एकच 
मार्ग आहे आणि तो म्हणजे मुसलमानांनी इतर 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९८३ 


गरीब आणि दडपलेल्या समाजांशी एकी केली 
पाहिजे. 

इम्तियाज अहमद हे जवाहरलाल नेहरू विद्या- 
पीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. आसाम 
असो, अलीगड असो किवा काऱ्मीर असो, दंगलीत 
जे मारले जातात ते बहुतेक मुसलमान असतात. 
आणि तरीही दंगलीबद्दल मुसलमानांनाच दोष 
देण्यात येतो. हे कसे ? जातीय सामंजस्य, हैक्षणिक 
सोयींत सुधारणा, मुस्लिमांच्या समस्या आणि 
सरकारी संघटणात मुसलमानांसाठी राखीव जागा 
इ. बाबतीत अधिक संशोधन झाले पाहिजे असे 
त्यांचे मत आहे. “ मुसलमान समाजातील परि- 
वर्तनाविषयी म्हणाल तर त्याची यत्किचितही आव- 
रयकता नाही. आज जसे कायदे आहेत तसे ते 
आजच्या मुसलमानांसाठी आवश्‍यकच आहेत.” 

ऐन रशीद खान हे भारतीय पोलीससेवेत 
आहेत. ते वार्ता-चित्रपटांचेही निर्माते भाहेत. जर 
राजकोय नेते आणि प्रशासकीय अधिकारी यांनी 
एकत्र येऊन मनावर घेतले, तर कोणतीही जातीय 
दंगल ४८ तासांत आटोक्यात आणता येईल असे 
त्यांचे म्हणणे आहे. पण यासाठी खरी इहवादी 
वृत्ती, वस्तुनिष्ठता आणि बौद्धिक नेकी यांची 
भावश्यकता असते. जे दंगल घडवून आणतात त्यांना 
ज्याप्रमाणे शासन करणे आवड्यक असते, त्याप्रमाणे 
जे दंगलीचे बळी झाले, त्यांची सहानुभूतीने भर- 
पाई करणेही भावश्यक असते. हिंदू-मुसलमान 
दंगलींच्या वेळी मुस्लिम पोलिस अधिकाऱ्यांची 
श्थिती अवघडलेली होत असणार असे अनेकांना 
वाटते; पण आपला स्वतःचा तसा अनुभव नाही असे 
त्यांचे म्हणणे आहे. प्रामाणिक पोलिस अधिकारी 
आपल्या वैयक्तिक नेकीच्या बळावर झगडणाऱ्या 
दोन्ही पक्षांचा विश्वास संपादू शकतो, खरी राष्ट्रीय 
एकात्मता एकत्र काम करण्याच्या अनुभवातुन निर्माण 
होईल असे त्यांचे मत आहे. जर कामगारवर्गात 
-ऐको झाली तर जातीय दंगली मागे पडतील. 

* अजमद खान हे सित्तेमा नट आहेत. त्यांच्या 


१ आडी 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


सारसंकलन 


करायला तयार असतात. एखाद्या जमातीची माणसे 
वाईटच असतात असे दाखविणे धंद्याच्या दृष्टीने 
फायदेशीर नसते. फाळणीनंतरच्या लगतच्या काळात 
मुसलमान नटांना हिंदू नावे धारण करावी लागत. 
मसलमानांविषयी परकेपणाची भावना निर्माण झाली 
होती आणि आम्हाला पाकिस्तानात जायला सांग- 
ण्यात येत असे. अजमदखानांच्या वडिलांचे नाव 
झकरिया खान होते, पण त्यांना ' जयंत ' हे नाव 
स्वीकारावे लागले. चार वर्षांपूर्वी अजमद खान 
यांना जुह येथे जागा नाकारण्यात आली. १९४७ 
षी ( फाळणीच्या वेळच्या जातीय दंगलींची ) 
पुनरावृत्ती झाली तर काय असे त्यांना विचारण्यात 
आले. तुम्ही येथे हजारोंच्या संख्येने आहात, मी 
एकटा आहे असे त्यांनी उत्तर दिले. अक्या शेकडो 
लहानसहान गोष्टी आमच्या दैनंदिन जीवनात 
आम्हाला अनुभवाव्या लागतात असे त्यांचे म्हणणे 
आहे. आपल्या मुलीला आपण मुस्लिमेतराशी 
लन करू देणार नाही असे त्यांनी सांगितले. 
मी तिला एका विशिष्ट संस्कृतीत वाढवीत आहे 
आणि दुसऱया संस्कृतीत तिला सामील होता येणार 
नाही एवढेच त्याचे, त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, कारण 
आहे. तरी एकंदरीत मुसलमानांविरुद्ध फार पक्षपात 
होतो असे त्यांना वाटत नाही. कारण नाहीतर 
झाकीर हुसेन किवा फक्तृद्दिन अली अहमद राष्ट्रपती 
होऊ शकले नसते असे त्यांचे मत आहे. 

लीम हे माक्‍्सेवादी कम्युनिस्ट 


हशिम अबदुल ह्‌ े | र 
पक्षाचे सदस्य असून परिचम बंगाल विधानसभेचे 
लीच्या वेळी जातीय 


सभापती आहेत. जातीय दंग 

अविश्वास, संशय, वितुष्ट यांनी कलुषित क्षालेले 
वातावरण सुधारण्याचा प्रयत्न निर्धाराने करण्या- 
साठी राजकीय पक्ष जर रस्त्यात उतरले, तर त्यांता 
थश मिळते असा पदचिम बंगालमध्ये आपला अनु- 
भव आहे असे त्यांनी नमूद केळे आहे. १९७८ साली 
नडियामध्ये . आणि अलीकडे कलकत्त्याच्या उत्तर 


आागात जेव्हा जातीय दंगल ह) तेव्हा माक्‍सं- 
कर्त्यांनी द 


रि अ र्त ल... 
वादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या काय रा. ”- 


न. भा. '७ 


४९ 


विण्यात महत्त्वाची कामगिरी बजावली. “ माझा 
स्वतःचा असा विश्वास आहे, की थैलीशहा जातीय 
दंगळी घडवून आणू शकत नाही. दोष आपला 
असतो. ही वस्तुस्थिती आपण मान्य केली पाहिजे 
आणि इतर जमातीच्या व्यक्‍तीविषयीची आपलो 
कृती दुरुस्त केली पाहिजे. ” पश्चिम बंगालमधील 
डाव्या आघाडीचे सरकार मुसलमानांच्या हितसंबं- 
घांची जोपासना करते असा आरोप करण्यात येतो 
ह्याचा उल्लेख करून ते म्हणतात, की आम्हाला 
मुसल्मानांविषयी खास आस्था आहे असे नाही. जे 
दडपलेले आहेत त्यांच्याविषयी आम्हाला आस्था 
आहे आणि मुसलमान हे अनेक दशके दडपलेल्यांत 
समाविष्ट असल्यामुळे इतर दडपलेल्या सामाजिक 
घटकांप्रमाणे आम्ही त्यांनाही मदत करतो. 

रुकाया दोरुल ह्या मुंबई येथील एल्फिन्स्टन 
कॉलेजमध्ये राज्यश्यास्त्र विभागाच्या प्रमुख आहेत. 
फाळणीनंतर जातीयवाद संपुष्टात येईल अज्ी 
आपली कल्पना होती, पण १९६० व विद्वोषत: 
१९७० नंतर जातीयवादाने परत उचल खाल्ली 
आहे आणि त्याचा उपद्रव मुख्यतः मुसलमानांना 
होतो असे मत त्यांनी व्यक्‍त केले आहे. अलीकडच्या 
दंगलींत आथिक कारणांचा बराच प्रभाव दिसून 
येतो असे त्यांना वाटते. ज्या मध्यम प्रतीच्या शहरात 
मुसलमान उद्योग, कारखानदारी इ. क्षेत्रांत प्रगती 
करून घेतात तेथे दंगे होतात आणि त्यांचा उद्योग- 
धंद्यांना उपसर्ग होतो असे त्यांनी म्हटले आहे. 
मुसलमानांमधील गरीब थरांतील काहीजण मृस्लिम 
सनातनीवादाकडे आणि खोमिनीच्या शिकवणीकडे 
झुकत आहेत, मुली बुरखे घ्यायला लागल्या आहेत; 
पण याच्याविरूद्ध स्त्रियांच्या विमोचनाची चळवळ 
जोम धरीत नाही. स्त्रियांची परिस्थिती वाईट आहे, 
अनेक नवरे बायकांना अकिचन अवस्थेत घराबाहेर 
काढतात, व यामुळे आई-वडील आपल्या मुलींची 
अरबांशी लग्ने लावणे पसंत करतात; कारण त्यामुळे 
त्यांना निदान आथिक स्थैये लाभते असे श्रीमती 


' नवभारत ? वषे ३६ वे, अंक १ ते १२ ( ऑक्टोबर १९८२ ते सप्टेंबर १९८३) 


लेखक-सूची (अकारविल्हे ) 


अ. ना. ठाकर 


अनूराग: “ अनर्थाची फुले? व ' सुकलेले अश्रू! 
(शशिकला जाधव) - परीक्षण, ऑगस्ट 
आडगांवकर, सुनील: धर्म आणि राजकारण, ऑगस्ट 
आलासे,.वीणा : ' घरंदाज गोष्टी ' (अनु. अशोक 
शहाणे), बंगाली कथा (परीक्षण), ऑक्टो, 
आवळीकर, पंडित $ चोखामेळा, पुरंदरदास आणि 
-' बेंद्रे, एम्रिल - 
इनामदार,-एस. डी, : * मसीहा ' (प्र, ल. मयेकर), 
- कथांसंग्रहू. (परीक्षण), एप्रिल 
कणिकं, व. भ. : जून अंकातील संपादकियावरील 
प्रतिक्रिया (पत्र), जुल 
कामत, अ. रा. :.' शिक्षण आणि सामाजिक बदल : 
संकल्पनात्मक चौकट', फेब्रु. | 
कामतकर, गो. रा. : मालाकारांच्या हातचा एक 
अस्सल मोडी दस्तऐवज, माचं 
कुलकर्णी, अनिरुद्ध : ऑक्टो, ८२ अंकातील व. त्रि, 
'चिपळोणकरांच्या 
| ( पत्र) 1] नोव्हें. . 
१ कनफ्यूशेस दशन, ऑक्टो. 
: दस्तएवस्कीचे तत्त्वमंथन, जून 
: दस्तएवस्कीचे “ विशवबंधृत्व ”, मे 
कोटबागे, व्यंकटेश : ' शिक्षा । (कान्हुचरण महांती, 
अनुवाद- मंजू गृप्ता), कादंबरी (परीक्षण ), 
_ सप्टे, 
खेर, सी. पं. ' जॉन मेनाडं केन्स : व्यक्ती आणि 
कार्य', जून | 
गोरे, सुधांशू : जुल ८३ अंकातील भुजंग. मेश्राम 
यांच्या ठेखावरील प्रतिक्रिया..(पत्र), आगस्ट 
ग्रामोपाध्ये, गं. ब. : ' मराठी संस्कृती ; काही 
समस्या ' (शं. बा, जोशी, संपा, वसंत स. 
| जोशी ) "परीक्षण, जुलै 


ठेखावरोळल प्रतिक्रिया 


चव्हाण, रा. ना. : ' अग्निफुले : सावित्रीबाई फुले 
यांची कविता : स्वरूप आणि समीक्षा ' 
_ (कु पं. देशपांडे) -परीक्षण, जलै 
चित्रे, दिलीप पुरुषोत्तम : कवितेचे भाषांतर, एप्रिल 
चिपळोणकर, व. त्रि. : अणुबाँब व वैज्ञानिक, मे 
: ऊष्मागतिकीचा दुसरा सिद्धांत व उत्क्रांति- 
वाद, नोव्हें. 
: नोव्हें, ८२ अंकातील अनिरुद्ध कुलकर्णी 
यांच्या पत्रावरील प्रतिक्रिया (पत्र), डिसें. 
: बुद्धिप्रामाण्यता निकषाचे वैज्ञानिक परि- 
शीलन, ऑक्टो. . अ ५ 
५ भारतीय बुद्धिवंत बाहेर का जातात ?, 
एप्रिल 
: मनुष्याचा विज्ञान-वारसा, जुले 
: (पंडित) मालवीयजी आणि बनारस ह्दिं 
विशवाविद्यालय, भँगस्ट 
: वैज्ञानिक दृष्टिकोन व प्रस्थापित धमं, सप्टे. 
चौधरी. ज. सु. : व्यवसायाची सामाजिक जबाब- 
दारी, एप्रिल 
चौधरी, सौदामिनी ज. : स्वागत- संक्षिप्त ग्रंथ- 
परिचय (आयुध, उत्पात, मिझ्ली हरवली 
आहे ) ) माचं 
चौसाळकर, अशोक : (डॉ.) आंबेडकरांचा सामा- 
जिक प्रतिकाराचा सिद्धांत, मे । 
: जुळे ८३ अंकातील गणेश थिटे यांच्या 
ठेखावरील प्रतिक्रिया (पत्र ), ऑगस्ट 
चौहान, दे. व्यं. : कग्वेदातील पामीर पठार, ऑगस्ट 
जाधव, रा. ग, : अइवत्याची गंभोर सळसळ, फेब्रु. 
"आ परंपरा आणि संप्रदाय : काही विचार, 
माचं 


जोशी, लक्ष्मणक्षास्त्री : अभिजात साहित्याचे भाषां- 
तर, जाने, 


लेखक-सची 


निमंले, हरिचंद्र : मेलेलं पाणी ' (अकयोक व्हटकर), 


: सत्तांतर १९४७ - खंड १, जुलै 
: ( स्वातंत्र्यवीर ) सावरकरांची तात्विक 
बैठक व व्यवहार, ऑगस्ट 

टापरे, पंडित : ' पंचधारा (कै. नरहर कुरुंदकर 
विशेषांक, नोव्हें.-डिसें. ८२; संपा. नलिनी 
साधले) - परीक्षण, सप्टे. 
: ' पार्टी ”!'( महेश एलकुंचवार ), नाटक 
(परीक्षण), माचे 
: ' विवस्त ). (ए. वि. जोशी), कादंबरी 
(परीक्षण), एप्रिल 

ठाकर, अरुण : ऑगस्ट ८३ अंकातील व. तरि. चिप- 
ळोणकरांच्या लेखावरील प्रतिक्रिया (पत्र), 
सप्टे. 

ठाकर, मशोक नारायण $ ' नोबेल पारितोषिके : 
१९८२१, जाने, 

ढेरे, रामचंद्र चिंतामण : 
निरीक्षणे ', ऑक्टो. 

तळघट्टी, छ्षं. रा. : ' भारतीय जीवनदृष्टी : स्वरूप 
व अधिष्ठान ', सर्प्टे, 

थिटे, गॅणेश : (लोकमान्य) टिळक आणि संस्कृत, 
नोव्हें | 
: दासबोधातील संस्कृत, मार्च 
: पळ्चतन्त्र, जुले 

दाभोलकर, देवदत्त £ एप्रिल ८३ अंकातील अ. के. 
भागवतांच्या परीक्षणाच्या संदर्भातील खुलासा 
(पत्र), मे 

दामले, प्र. रा. डिसें. ८२ अंकातील संपादकिया- 
वरील प्रतिक्रिया (पत्र), फेब्रु. 

दुंडगेकर, ना. रा. : सुखनाट्याचे स्वरूप, नोव्हें 

घनपलवार, माणिक : वीरदवत श्रीविठुल, नोव्हें 

धारूरकर वि. ल. : ' जनसेवा पत्रकारिता : भार- 
तीय संदर्भात विचार , आगस्ट 


धोंगडे, रमेश वा. £ ' भाषावैज्ञानिक दृष्टिकोन : 


वाडमय आणि शॉलीविज्ञान , फशु 
शैली म्हणजे नियमोल्लंधन, एप्रिल 
दीली £ विशिष्ट पर्यायांची निवड , माचे 
तिपाणीकर, रा. पां. £ आगस्ट ८३ अंकातील 
दे. व्यं. चोहान यांच्या लेखावरील प्रतिक्रिया 


( पञ ) १ सप्टे 


र श्रीविठ्ठलेश्‍वर : काही 


५१ 


कादंबरी (परीक्षण), जानते. 
नेमाडे, भालचंद्र : भाषांतरमीमांसेचे स्वरूप, ऑगस्ट 
पंडित, भाग्यश्री : * अधांतरी ' ( स्नेहल जोशी ), 
कादंबरी (परीक्षण) ऑगस्ट 
: निर्मोही ' ( मंदा टेंबे ), कथासंग्रह 
(परीक्षण ), ऑक्टो 
पराडकर, मो. दि. : राष्ट्रीय महाकवी सुब्रह्मण्य 
भारती, डिसें 
पळशीकर, संजय : पाध्यांचा माक्‍सं आणि पाध्यांचा 


मानव, जून 

पळक्यीकर, सुहास : राजकीय परात्मभाव. म्हणजे 
काय ?, जुले 

पांढरीपांडे, सु. श्री, : मानवी स्वातंत्र्याचा प्रन, 
नोव्हें. | 


पाटणकर, रा. भा. : शांतारामांच्या कथा (पूर्वाधं 
व उत्तराधं), डिसें. व जाते. 


पाटील, म. सु. : प्रभाकर पाध्ये यांच्या सौंदर्या- 
नभवाचा संस्कृत साहित्यशास्त्राशी अनुबंध, 
माचं 

पाटील, शरद $ एप्रिल ८३ अंकातील म. अ. मेहेंदळे 
यांच्या पत्रावरील प्रतिक्रिया (पत्र), जून 
: जुले ८३ अंकातील म. अ. मेहेंदळे यांच्या 
पत्रावरील प्रतिक्रिया (पत्र), भॉँगस्ट 
$ दासशूद्रांचो गुलामगिरी : अन्वेषणपद्धत, 
तत्त्वज्ञान व प्रमाणशास्त्र, एप्रिल 
: महाभारतातील नियति व आयति, फंब्रु. 
: डॉ. मेहेंदळेंच्या परीक्षणाचा परामशझं, मे 

भागवत, अच्युत केशव : एक प्रत्ययकारी आत्मकथा 
(“ तराळ-अंतराळ '-- क्ंकरराव खरात), 
एप्रिल 

भिडे, किशोर : आथंर कोस्लर, जुले 
: उपहासिका, मे 

भोईटे, विलास : “ महर्षी वि. रा. शिदे : एक थोर 
साहित्यिक, सप्टे. 

भोसले, ता. रा. : ' खांडेकर : मित्र आणि माणस? 
(वा. रा. ढवळे), परीक्षण, ऑगस्ट १ 
: * गझल ( मंगेश पाडगावकर ), कविता 
(परीक्षण), मे 


ष्र 


५ * पावसाळा' (नितीन तेंडूलकर) व 'वाळूचे 
किल्ले ' ( सदानंद. मोरे ), कवितासंग्रह 
(परीक्षण), जून . | 
मराठे, ना. बा. : सांस्कृतिक मूल्यनिर्धारणा, जून 
मराठे, प्र. हं. : ' सुरूची । (सुरुची जोशी), काव्प- 
संग्रह (परीक्षण), जुल 
मालशे, स. गं. : मार्चे ८३ अंकातील गो. रा. 
कामतकर यांच्या लेखावरील प्रतिक्रिया 
(पत्र) , एप्रिल 
मिराशी, वा. वि. : चन्द्रगुप्ताने आपले तीन राज. 
वाडे विकले होते काय ? ऑक्टो. 
: भांडारकरांचे कालिदासविषयक संशोधन, 


: (डॉ.) भांडारकरांचे ' कृत संवताविषयी 
संशोधन, फेब्र. १. 
भांडारकरांचे गृप्त-वाकाटक संबंधाविषयीचे 
नवे संशोधन, नोव्हें. 

मुन्ढे श्रीराम : नोव्हें, ८२ अंकातील ना. रा. दुंडगे- 
करांच्या लेखावरील प्रतिक्रिया (पत्र), डिसें. 

मुळगावकर, वीणा : “ लोकसंख्येचा भस्मासुर ! 
( इंदुमती पारीख ) - परोक्षण, सप्टे. 

मेश्राम, भुजंग : गोंडी गोत्रनामे आणि त्यांचे सांस्क्ु- 
तिक संदर्भ, जुलं 

मेहेंदळे, म. अ. : गीताई, डिसें. 
: जून ८२ अंकातील शरद पाटील यांच्या 

यांच्या पत्रावरील प्रतिक्रिया ( पत्र ), सप्टे, 


वगेणीदारांसाठी 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९८३ 


: नियतीचा दंड- महाभारतातील काही 
घटना, नोव्हें. | 
: फेब्रु. ८३ अंकातील शरद्‌ पाटील यांच्या 
लेखावरील प्रतिक्रिया (पत्र), एप्रिल 
: मे ८३ अंकातील शरद्‌ पाटील यांच्या लेखा- 
संबंधात खुलासा (पत्र), जुले 
: श्री. शरद्‌ पाटील ! दास-शूद्रांची गुलाम- 
गिरी, मार्च 
रेगे, मे. पुं. : तकंतीर्थांची वैचारिक वाटचाल, फेब्रु. 
वऱ्हाडपांडे, नी. र. : * आर्यांचे मूलस्थान : तीन 
भाषाशास्त्रीय मते ', ऑक्टो. 
सरदेसाई, माया : तमाशा आणि त्याची पवेपरंपरा, 
माच 
सुर्वे, भा. ग. : ' निळी क्षितिजे ' (रा. ग. जाधव), 
लेखसंग्रह (परीक्षण), ऑगस्ट 
: ' मुलखावेगळी माणसं ' ( संपा. बाळ 
सामंत; रमेश मंत्री ), आत्मचरित्रपर लेख 
: ( परीक्षण), जाने. 
सोनावळे, अरविन्द : ' फांजर (नानासाहेब झोडवे), 
चरित्रात्मक कादंबरी (परीक्षण ), फेब्रु. 
: ' महाराष्ट्रातील बुद्धधम्माचा इतिहास ' 
(एम्‌. एस्‌. मोरे) -परीक्षण, नोव्हें. 
हसमनीस, मधुकर : ' सूळ ' (रघुनाथ मिरगंडे), 
कथासंग्रह (परीक्षण) , ऑक्टो. 


-ॅ्‌रररश0ापाणा000णपााूूू े्ळ____________ 


ज्यांच्या अंकाच्या वेष्टनावर % खूण असेल, त्यांची वर्गणी संपलेली आहे. 


ज्यांच्या अंकाच्या वेष्टणावर 
अंक पाठवला आहे. 


ज्यांच्या अंकाच्या वेष्टणावर %०00 अशी खूण असेल त्यांची वर्गणी 


अंक पाठविले आहेत, 


कृपया आपली वर्गणी सत्वर पाठवाबी च सहकाय द्यावे. वर्गणी पाठ 
असणारा वरगगणीदार क्रमांक अवश्य उल्लेखाबा हो विनंती. 


"मापन ळू 


प 


7८0 अशी खूण असेल त्यांची वगंणी संपूनही एक 


संपूनही दोन 


बिताना अंकाच्या वेष्टनावर 


लेख-सूची (अकारविल्हे) 


: अग्निफूले : सावित्रीबाई फुले यांची कविता 
स्वरूप आणि समीक्षा? (कृ. पं. देशपांडे) 
' -परीक्षण : रा. ना, चव्हाण, जूल 
अणुबाँब व वैज्ञानिक : व. त्रि. चिपळोणकर, मे 
चांतरी ' (स्नेहल जोशी), कादंबरी (परीक्षण) 
पाग्यश्री पंडित, आगस्ट 
[र्थांची फुले) (शशिकला जाधव) -परीक्षण 
अनुराग, ऑगस्ट 
भिजात साहित्याचे भाषांतर: लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
जाने, 
अदवत्याची गंभीर सळसळ : रा. ग. जाधव, फेब्रु. 
(डॉ.) आंबेडकरांचा सामाजिक प्रतिकाराचा सिद्धांत 
: अश्योक चौसाळकर, मे 
आदरांजली (चंद्रशेखर शंकर खंडकर), फेब्रु 
। आयुध ' (भारतभूषण गायकवाड ), काव्यस प्रह 
(स्वागत) : सोदामिनी ज. चौधरी, मार्च 
आर्थर कोस्लर : किशोर भिडे, जूल 
* आर्यांचे मूलस्थान £ तीन भाषाशास्त्रीय मते 
नी. र. वऱ्हाडपांडे, ऑक्टो 
6 उत्पात ' ( शरणकुमार लिबाळं ), काव्यसंग्रह 
( स्वागत) सौदामिनी ज. चौधरी, मार्च 
उपहासिका : किशोर भिडे, मे 
ऊष्मागतिकीचा दुसरा सिद्धांत व उत्क्रांतिवाद : 
व. श्रि. चिपळोणकर, नोव्हें 


क्ग्वेदातील पामीर पठार दे. व्यं. चौहान, आगस्ट 
एक प्रत्ययकारी आत्मकथा ( ' तराळ-अंतराळ - 
कंकरराव खरात ) : अच्युत केशव भागवत, 


एप्रिल 
कनफ्यक्षस दशन : अनिरुद्ध कुलकर्णी, ऑक्टो 
कवितेचे भाषांतर : दिलीप पुरुषोत्तम चित्रे, एप्रिल 
(वा. रा. ढवळे) 


* जांडेकर : मित्र आणि मा 
- परीक्षण : ता. रा. झोसले, आंगरस्ट 


८ ग्रझल ! (मंगेश पाडगावकर ), कविता (परीक्षण) 
ता. रा. भोसले, मे 
ग्रीताई : म. अ मेहेंदळे, ठ्सिं 


गोंडी गोत्रनामे आणि त्यांचे सांस्कृतिक संदर्भ : 
भजंग. मेश्राम, जल 

* घरंदाज गोष्टी ' (अनु. अशोक शहाणे) , बंगाली 
कथा (परीक्षण): वीणा आलासे, ऑक्टो. 

चन्द्रगुप्ताने आपले तीन राजवाडे विकले होते 
काय ? : वा. वि. मिराकह्यी, ऑक्टो 

चोखामेळा, पुरंदरदास आणि बेंद्रे: पंडित आावळी- 
कर, एप्रिल 

५ जनसेवा पत्रकारिता : भारतीय संदर्भात विचार 
४ वि. ल. धारूरकर, ऑगस्ट . . 

« जॉन मेतारड केन्स : व्यक्ती .आणि कार्ये *: 
सी. पं. खेर, जन 


( लोकमान्य ) टिळक आणि संस्कृत: गणेश थिटे 


नोव्हे 

तमाह्या आणि त्याची पूर्वपरंपरा : माया सरदेसाई 
माच 

तकंतीर्थांची वैचारिक वाटचाल 4 मे. पुं. रेगे, फेब्रु. 

* दस्तएवस्कीचे तत्त्वमंथन ' : अनिरुद्ध कुलकर्णी, जून 

दस्तएवस्कीचे * विश्वबंधुत्व  : अनिरुद्ध कुलकर्णी, मे 

दासबोधातील संस्कृत : गणेश थिटे, माचे 

४ दासशषद्रांची गुलामगिरी ' : अन्वेषणपद्धत, तत्त्व- 
ज्ञान व प्रमाणशास्त्र : हरद्‌ पाटील, एप्रिल 

धर्मे आणि राजकारण: सुगील आडगांवकर, आगस्ट 

नियतीचा दंड “महाभारतातील काही घटना : 
म. अ. मेहेंदळे, नोव्हें 

* निर्मोही ' (मंदा टेंबे) कथासंग्रह ( परीक्षण) 
भाग्यश्री पंडित, ऑक्टो 

£ निळी क्षितिजे” ( रा. ग. जाधव ), लेखसंग्रह 
(परीक्षण) : भा. ग. सुर्वे, ऑगस्ट 

£ नोबेल पारितोषिके : १९८२? : अशोक नारायण 
ठाकर, जाने 

 पंचधारा ? (कै. नरहर कुरुंदकर विशेषांक, नोव्हें 
डिसें. ८२; संपा. नलिनी साधले) परीक्षण : 
पंडित टापरे, सप्टे 

पञ्चतन्त्र : गणेश थिटे, जुले 


ष््छ 
पत्रव्यवहार 


: ऑक्टो. ८२ अंकातोल व. त्रि. चिपळोण- 
करांच्या लेखावरील प्रतिक्रिया (अनिरुद्ध 
कुलकर्णी ), नोव्हें. 
: नोब्हे. ८२ अंकातील अतिरुद्ध कुलकर्णी 
यांच्या पत्रावरील प्रतिकिया (व. त्रि. चिप- 
ळोणकर ) ; नोव्हें. ८२ अंकातील ना. रा. 
दुंडगेकरांच्या लेखावरील प्रतिक्रिया ( श्रीराम 
मुन्ढे ), डिसें. 
: डिसें. ८२ अंकातील संपादकियावरील 
प्रतिक्रिया (प्र. रा. दामले), फेब्रु. 
: फेब्रु. ८३२ अंकातील शरद पाटील यांच्या 
लेखावरील प्रतिक्रिया (म. अ. मेहेंदळे); 
मा'चं ८३ अंकातील गो. रा. कामतकर यांच्या 
ळेखावरील प्रतिक्रिया (स. गं. माल्शे ), 
एप्रिल ह 
: एप्रिळ ८३ अंकातील अ. के. भागवतांच्या 
परीक्षणाच्या संदर्भातील खुलासा (देवदत्त 
दाभोलकर), मे 
: एप्रिल ८३ अंकातील म. अ. मेहेंदळे यांच्या 
पत्रावरील प्रतिक्रिया (शरद्‌ पाटील), जून 
: मे ८३ अंकातील शरद्‌ पाटील यांच्या लेखा- 
संबंधात खुलासा (म. अ. मेहेंदळे ); जून 
८३ अंकातील संपादकियावरील प्रतिक्रिया 
(व. भ. कणिक), जुल 
: जुल ८३ अंकातील म. अ. मेहेंदळे यांच्या 
पत्रावरील प्रतिक्रिया ( शरद्‌ पाटील); जुले 
८२ अंकातील भुजंग मेश्राम यांच्या लेखा- 
वरील प्रतिक्रिया (सुधांशु गोरे ); जुल ८३ 
अंकातील गणेश थिटे यांच्या लेखावरील 
प्रतिक्रिया ( अशोक चोसाळकर ), ऑगस्ट 
: जून ८३ अंकातील शरद्‌ पाटील यांच्या 
पत्रावरील प्रतिक्रिया (म. अ. मेहेंदळे ); 
ऑगस्ट ८३ भंकातील व. त्रि. चिपळोण- 
करांच्या लेखावरील प्रतिक्रिया (अरुण ठाकूर); 
ऑगस्ट ८३ अंकातील दे. व्यं. चौहान यांच्या 
लेखावरील प्रतिक्रिया (रा. पां. निपाणीकर), 
सप्टे, 

* परंपरा आणि संप्रदाय : काही विचार? : रा. ग, 
जाधव, माचे 


नवभारत 


सर्प्टेबर, १९८३ 


पाध्यांचा माक्स आणि पाध्यांचा मानव : संजय 
पळशीकर, जून 

' पार्टी ' (महेश एलकुंचवार), नाटक (परीक्षण) 
: पंडित टापरे, माचं 

* पावसाळा ? ( नितीन तेंडुलकर ) कवितासंग्रह 
(परीक्षण) : ता. रा. भोसले, जून 

प्रभाकर पाध्ये यांच्या सोंदर्यानुभवाचा संस्क्रत 
साहित्यशास्त्राशी अनुबंध : म. सु. पाटील, 
माचे 

“ फांजर ' (नानासाहेब झोडगे), चरित्रात्मक कादं- 
बरी (परोक्षण) : अरविन्द सोनावले, फेब्रु. 

बुद्धिप्रामाण्यता निकषाचे वैज्ञानिक परिक्षीलन : 
व. त्रि. चिपळोणकर, ऑक्टो. 

भांडारकरांचे कालिदासविषयक संशोधन : वा. वि. 
मिराशी, डिसें. 

(डॉ.) भांडारकरांचे ' कुत संवता ' विषयी संशोधन 
: वा. वि. मिराशी, फेब्र. 

भांडारकरांचे गुप्त वाकाटक संबंधाविषयी नवे 
संशोधन : वा. वि. मिराशी, नोव्हें. 

“ भारतीय जीवनदृष्टी : स्वरूप व अधिष्ठान ! : 
शं. रा. तळघट्टी, सप्टे. 

भारतीय बुद्धिवंत बाहेर का जातात? : व. त्रि. 
चिपळोणकर, एप्रिल 

भाषांतरमीमांसेचे स्वरूप : भालचंद्र नेमाडे, आगस्ट 

* भाषारवेज्ञानिक दृष्टिकोन : वाड्मय आणि शैली- 
विज्ञान ' : रमेश वा. धोंगडे, फेब्रु, 

मनुष्याचा विज्ञान-वारसा : व. त्रि. चिपळोणकर, 
जुल 

* मऱ्हाटी संस्कृती : काही समस्या! (शं. बा. जोशी, 
संपा. वसंत स. जोशी )- परोक्षण : गं. ब. 
ग्रामोपाध्ये, जुल 


* मसीहा ' (प्र, ल. मयेकर) , कथासंग्रह (परीक्षण ): 
एस, डी. इनामदार, एप्रिल 

महाभारतातील नियति व आयति : शरद्‌ पाटील, 
फेब्रु. 

' महाराष्ट्रातील बुद्धधम्माचा इतिहास ' (एम. एस. 
मोरे)- परीक्षण : अरवित्द सोनावले, नोव्हें. 


मानवी स्वातंत्र्याचा प्रश्‍न : सु. श्री. पांढरीपांडे, 
नोव्हें. 


"करखगघरचिघजसञ, 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


लेखक-सूची ५५ 


( पंडित ) मालवीयजी आणि बनारस हिंदु विश्‍व- 
विद्यालय : व. त्रि. चिपळोणकर, ऑगस्ट 

मालाकारांच्या हातचा एक अस्सल मोडी दस्तऐवज 
: गो. रा. कामतकर, माचं 

£ मिशी हरवली आहे ? (सूयकांत सराफ) नाटिका 
(स्वागत) : सौदामिनी ज. चौधरी, मार्च 

८ मुलखावेगळी माणसं ' (संपा. वाळ सामंत; रमेश 
मंत्री), आत्मचरित्रपर लेख (परीक्षण) : 
भा. ग. सुर्वे, जाने. 

: मेलेलं पाणी ( अशोक व्हटकर ), कादंबरी 
(परीक्षण) : हरिदचंद्र निमंले, जाने. 

( डॉ. ) मेहेंदळेंच्या परीक्षणाचा परामशं : शरद्‌ 
पाटील, मे 

राजकौय परात्मभाव म्हणजे काय ? : सुहास 

पळशीकर, जुल 

य महाकवी सुब्रह्मण्य भारती : मो. दि. पराड- 

कर, डिसें. 

: लोकसंख्येचा भस्मासूर ' (इंदुमती पारीख)- परी- 
क्षण : वीणा मुळगावकर, सप्टे. 

: वाळूचे किल्क्रे' ( सदानंद मोरे), कवितासंग्रह 
( परीक्षण ) : ता. रा. भोसले, जून 

: (महर्षी) वि. रा. शिदे : एक थोर साहित्यिक 
विलास भोईटे, सप्टे. 

: विश्वस्त? (ए. वि, जोशी), कादंबरी (परीक्षण) : 
पंडित टापरे, एप्रिल 

वीरदैवत श्रीविठ्ठल : माणिक धतपलवार, नोव्हें 

वैज्ञानिक दृष्टिकोन व प्रस्थापित धर्म : व. वि. 
चिपळोणकर, सप्टे, 

व्यवसायाची सामाजिक जबाबदारी : 
एप्रिल 

६ (श्रो.) शरद पाटील : दास” 
म. अ. मेहेंदळे, मार्च 1 

आतरागाच्या कथा; दो. ता पोठताच) ( पूर्वाध 
व उत्तराधे ) डिसें. व जाने. 

' शिक्षण आणि सामाजिक बदड 
चौकट : अ. रा. कामत, फब्रू. | 

* शिक्षा ! ( कान्हुचरण महांती, तवादच पप 
गुप्ता ), कादंबरी ( परीक्षण ) : व्यकटश 
कोटबागे, सर्प्टे, 


राष्ट्री 


ज. सु. चौधरी, 


शद्रांची गुलामगिरी' : 


१ संकल्पनात्मक 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


शेली म्ह्णजे नियमोल्लंघन : रमेश वा. धोंगडे, 
एप्रिल 

: दली : विशिष्ट पर्यायांची निवड : रमेश वा. 
धोंगडे, मा्चं 

“ श्री विठ्ठलेश्‍वर : काही निरीक्षणे ' : रामचंद्र 
चिंतामण ढेरे, ऑक्टो. 


संपादकीय : 
: वगेलढा आणि वणंलढा, ऑक्टो, 
: बुद्धिप्रामाण्यवाद नोव्हें. 
: आचाये विनोबा भावे, डिसें. 
: बुद्धिप्रामाण्यवाद, आणि नीती, जाने, 
: वैज्ञानिक मूल्ये ?, फेब्रु. 
: वैज्ञानिक मनोवृत्ती, माचं 
: कालं मार्क्स, एप्रिल 
: माक्‍संवादाचा हिशोब, मे 
: माक्‍संवाद आणि वासाहतिक समाज, जून 
: सातत्य आणि खंड, जुले 
: भारतीय तत्त्वज्ञान, ऑगस्ट 
: भारतीय तत्त्वज्ञानाचे पुनरुज्जीवन, सप्टे, 
सत्तांतर १९४७- खंड १ : लक्ष्मणशास्त्री जोशी, 
जुल 
सांस्कृतिक मूल्यनिर्धारणा : ना. बा. मराठे, जून 


सार-संकलन : 

: राष्ट्रीय पाकसाधना, ऑक्टो. 

: सोव्हिएट अथेव्यवस्थेत परिवतेन ?; रशिया 
आणि चीन, नोव्हें. 

: क्रेमलीनमध्ये नवी विटी, डिसें. 

, रशिया आणि चीन; बालमृत्यू; मुस्लिम 
पुढाऱ्यांच्या दृष्टीतुन देशातील परिस्थिती, 
जाने. 

, अल्पसंख्याकांचा जातीयवाद; लोकशाही, 
फंब्रू. 

: मुलांचे कुपोषण; आसाप, माचे 
, पाकिस्तानच्या दृष्टीतून भारत विरुद्ध 


पाकिस्तान, एप्रिल 
, सावभौमत्वाच्या अंतर्गत मर्यादा; देशाची 


अब्रू, मे 


2: र 


संगणकीकृत 


ष्ट 


नवभारत सप्टेंबर, १९८३ 


: माय थेरेसा यांचे हिंदू धर्माला सटिफिकेट; ' सुकलेले अश्रू ' ( शशिकला जाधव) परीक्षण : 


ऑस्ट्रेलियातील आदिवासींची स्थिती, जून अनुराग, ऑगस्ट 
: धामिक जमातवाद, जुल सुखनाट्थाचे स्वरूप : ना. रा. दुंडगेकर, नोव्हें. 
: इज्तिहाद, वर्गरे, ऑगस्ट- ' सुरुची ' (सुरुची जोशी), काव्यसंग्रह ( परीक्षण ) 
: भारतीय मुसलमानांची मनःस्थिती, सप्टे. : प्र. शं. मराठे, जुले 
(स्वातंत्र्यवीर ) सावरकरांची तात्त्विक बैठक व: सुळ * (रघुनाथ मिरगुंडे), कथासंग्रह ( परीक्षण ) 
व्यवहार : लक्ष्मणशास्त्री जोशी, ऑगस्ट : मधुकर ह्समनीस, ऑक्टो. 


चुकीची दुरुस्ती 


'नवभारता'च्या ऑगस्ट ८३ च्या अंकात प्रा. अशोक चौसाळकर ह्यांनी डॉ. गणेश थिटे 
ह्यांच्या पंचतंत्रावरील लेखाबाबत ( नवभारत-जुलं ८३ ) एक पत्र लिहिले होते. त्याच्या 
दुसर्‍या परिच्छेदातील शेवटचे वाक्‍य असे हवे : 


पंचतंत्राची वा लोकायत विचारवंतांची भूमिका नग्न भोगवादी नाही; तर ती नौति- 
युक्‍त व्यवहाराचा पुरस्कार करणारी आहे. 


मूळच्या वाक्यात राहून गेलेली चक लेखकांकडून अनवधानाने झालेली होती. 


-पसंपादक 


कणणणणणण00000णणणणणाानूू-... व. 


वनत पनयडाळ त की 
लखकांन। विनंती 


साहित्य कागदाच्या एका बाजूला, सुवाच्य़ अक्षरात आणि 

मराठी साहित्य महामंडळाच्या शुद्धलेखनाच्या नियमांनसार असावे. 
नापसंत साहित्य परत पाहिजे असल्यास 

सोबत पुरेसे टपालहशील असणे आवड्यक आहे. 


डा न | 
मराठीच विकास | 
राज्य मराठा [वकास सस्थद्वार 


तुमची हितर्चितक मिंटी । 
बॅक ऑफ महाराष्ट्र 


(धारत भ्षरकारचा उपक्रम) धुरूण कचेरी : 'ळोकरमंगळ', शिव!जो नगर. पुणे ४११ ००४. 


| £ नवभारत । सप्टेंबर १९८३ | य 
 उरेद्हाडलल्त ए०. ५५7 - 29 क्यात 1०60 (0 ०५. फाणळ्या ॥1९-७8४१ा&ा- 100108 ४०. 6 
९ | क्य्हि मब ठणका 70०07 "च 
॥९..4॥ वाब श्‍्विश्य//०॥ 
९० (८ळथश्या ४2 ७१२१३२0१०2 


रै 
शै 
ह 
९ 
/ 
है 


किफ्रा 
र - 


- शा. ए. ७. एएार 


शक्काव्ठाष्ठ जिल्लिल 
> श,॥, प. 0$॥प१ा, 
७ शि'6$[08111 ति 
हे मासिक श्री. गे. दीक्षित यांनी दी प्राज्ञ प्रस, ३१ ५ गंगापुरी, वाई येथे छापून 
भे. पुं. रेगे यानी प्राज्षपाठशांळा मंडळ, वाई यांच्याकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले, 


